RNI No . MAHBIL/ 2012148433 
www .dgps.maharashtra . gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १०३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


अध्यक्षा यांजकडून 

विटा नगरपरिषद, विटा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 


क्रमांक विनप/ ६४७९ (१) / २०१७.-- विटा शहर मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/२००९ /११३८ /सीआर/ १९६४ / २००९ / युडी- १३ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या 
विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विटा नगरपरिषदेने 
प्रस्तावित केलेले आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मंजूर विकास योजनेत करावयाचा बदल 


कौन्सिल ठराव व दिनांक 


मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले 

आरक्षण / वापर 


3 


१ नगरपरिषद हद्दीतील रि. स . नं . ३८५, ३९६ नगरपरिषद हद्दीतील रि . स. नं. ३८५, ३९६ व ३९७ कौन्सिल ठराव १२४ , 

व ३९७ मध्ये आरक्षण क्रमांक ९४ ( ट्रक मधील आरक्षण क्र . ९४ ( ट्रक टर्मिनस) ४ हेक्टर दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ 

टर्मिनस) ४ हेक्टर जागा बाधित होत आहे. जागेपैकी २ हेक्टर जागा वगळणे . 
विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभाग कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पहावयास मिळतील. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाच्या उपरोक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष, विटा नगरपरिषद , विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 

प्रतिभा वैभव पाटील , 

नगराध्यक्षा, 
विटा नगरपरिषद , विटा . 


विटा , २० डिसेंबर २०१६. 


एच -९४२ , भाग एक ( पु. वि . पु. ) - ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


Notification 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 under 

No . VNP/ 6479 ( 1)/ 2017. - Vita City approved Development Plan ( Second revised ) Maharashtra 
Government Notice Urban Development Department No. TPS / 2009 /1138 / CR / 1964/2009- 13 , UD date 
has been inforce since 30th October 2009 Regarding changes in cities development plan as Vita 
Regional and Town Planning Act , 1966 under Section 37 . 


Schedule 


Sr. 
No . 


The Development Plan 
approved reservation /use 


Changes to be 
approved development plan 


Council Resolution 

No. and Date 


1 


In Second Revised Sanctioned 
Development Plan of Vita 
under R. S . No. 385, 396, 397 
are included in reservation 
No. 94 ( Truck and Terminus ) 
4 hectare land . 


In Sanctioned (Second revised 
Development Plan of R. S . No . 385 , 
396 , 397 are included in Reservation 
No. 94 ( Truck Termins ) 
2 hectare land deleted 


Council Resolution 
No. 124 , dated 
29th September 
2016. 


The above modification proposed by Vita Municipal Council notice is hereby given that, if any 
person has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in 
writing to the President of Vita Municipal Council, Vita within one month from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . A plan showing the modification is available for 
inspection in the office of the Vita Municipal Council during office hours. 


PRATIBHA VAIBHAV PATIL , 

President, 
Vita Municipal Council , Vita. 


Vita , 20th December 2016 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 


क्रमांक विनप /६४७९ (२)/२०१७.--विटा शहर मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/ २००९/ ११३८ / सीआर/ १९६४ / २००९ / युडी - १३ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या 
विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विटा नगरपरिषदेने 
प्रस्तावित केलेले आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मंजूर विकास योजनेत करावयाचा बदल 


कौन्सिल ठराव व दिनांक 


मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले 

आरक्षण/ वापर 


नगरपरिषद हद्दीतील लेंगरे रोड ते जुना 
वासुंबे रस्ता आमणे घरापर्यंत नियोजित 
१२ मीटर रुंदीचा रस्ता आहे. 


नगरपरिषद हद्दीतील जुना वासुंबे रस्ता बोरिंग ते 
जयंत आमणे घरापर्यंत नियोजित १२ मीटर रुंदीचा 
रस्ता ऐवजी ९ मीटर रुंदीचा करणे. 


कौन्सिल ठराव १२५ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभाग 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पहावयास मिळतील . विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाच्या 
उपरोक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील. अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष, विटा नगरपरिषद , विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 

प्रतिभा वैभव पाटील , 

__ नगराध्यक्षा, 

विटा नगरपरिषद , विटा. 
विटा, २० डिसेंबर २०१६ . 


Notification 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 under 


No. VNP/ 6479 ( 2 )/ 2017. - Vita City approved Development Plan (Second revised ) Maharashtra 
Government Notice Urban Development Department No . TPS /2009 /1138 /CR / 1964/2009 - 13, UD date 
has been in force since 30th October 2009 Regarding changes in cities development plan as Vita 
Regional and Town Planning Act 1966 under Section 37 . 


Schedule 


Sr. 
No . 


The Development Plan 
approved reservation /use 


Changes to be 
approved development plan 


Council Resolution 

No . and Date 


4 


1 


In Second revised sanctioned 
Development Plan of Vita 
DP Road 12 mt . widefrom 
Lengre road to Jayant Aamne 
house. 


in sanctioned Second revised 
Development Plan DP road 12 mtrs . 
wide from boring to Jayant Aamne 
house to less than 6 mtrs. wide . 


Council Resolution 
No. 125 , dated 
29th September 
2016. 


The above modification proposed by Vita Municipal Council notice is hereby given that, if any 
person has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in 
writing to the President of Vita Municipal Council, Vita within one month from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . A plan showing the modification is available for 
inspection in the office of the Vita Municipal Council during office hours. 


PRATIBHA VAIBHAV PATIL , 

President , 
Vita Municipal Council , Vita. 


Vita , 20th December 2016 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 


क्रमांक विनप / ६४७९ ( ३)/२०१७. --विटा शहर मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित) महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस / २००९ / ११३८ / सीआर/ १९६४/ २००९ / युडी- १३ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या 
विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विटा नगरपरिषदेने 
प्रस्तावित केलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


परिशिष्ट 
मंजूर विकास योजनेत करावयाचा बदल 


अ . क्र . 


कौन्सिल ठराव व दिनांक 


मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले 

आरक्षण/ वापर 


४ 


कौन्सिल ठराव १०० , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ 


नगरपरिषद हद्दीतील सि . स . नं . ४८७ व 
४८९ मधील ०. ६० हेक्टर जागा आरक्षण 
क्र . १०६ (प्रायमरी स्कूल व प्ले ग्राऊंड ). 
मध्ये समाविष्ट आहे. 


नगरपरिषद हद्दीतील सि . स . नं . ४८७ व ४८९ मधील 
०. ६० हेक्टर जागा आरक्षण क्र . १०६ ( प्रायमरी स्कूल 
व प्ले ग्राऊंड ) मध्ये समाविष्ट आहे. सदरचे आरक्षण 
वगळणे व जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. 


विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभाग कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पहावयास मिळतील . विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाच्या उपरोक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील. अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष , विटा नगरपरिषद, विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 


प्रतिभा वैभव पाटील , 

नगराध्यक्षा, 
विटा नगरपरिषद, विटा . 


विटा , २० डिसेंबर २०१६ . 


Notification 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 Section 37 under 
___ No. VNP/ 6479 ( 3) 2017.- Vita City approved Development Plan ( Second revised ) Maharashtra 
Government Notice Urban Development Department No. TPS /2009 / 1138 /CR /1964/2009 - 13, UD date 
has been in force since 30th October 2009 Regarding changes in cities development plan as Vita 
Regional and Town Planning Act 1966 under Section 37 . 
Sr. The Development Plan 

Changes to be 

Council Resolution 
No . approved reservation/ use approved developmentplan 

No. and Date 


1 


1 In Second revised sanctioned In second revised sanctioned 

Council Resolution 
Development Plan of Vita 

Development Plan of Vita under R . S . No. 100 , dated 
under R . S . Nos . 487 and 489 Nos. 487 and 489 land 0 .60 Ha. are 24th August 2016. 
land 0 .60 Ha. Are included in deleted in Reservation No . 106 
Reservation No . 106 (Primary (Primary School and Playground) and 

School and Playground ) . included in Residential Zone. 
The above modification proposed by Vita Municipal Council notice is hereby given that, if any 
person has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in 
writing to the President of Vita Municipal Council, Vita within one month from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . A plan showing the modification is available for 
inspection in the office of the Vita Municipal Council during office hours . 

PRATIBHA VAIBHAV PATIL , 

__ President , 

Vita Municipal Council, Vita . 
Vita , 20th December 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 


क्रमांक विनप / ६४७९ (४)/ २०१७.-- विटा शहर मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस / २००९ / ११३८ / सीआर/ १९६४/ २००९ / युडी- १३ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या 
विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विटा नगरपरिषदेने 
प्रस्तावित केलेले आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले मंजूर विकास योजनेत करावयाचा बदल कौन्सिल ठराव व दिनांक 

__ आरक्षण/ वापर 


१ 


कौन्सिल ठराव १४९ , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ 


नगरपरिषद हद्दीतील रि . स. नं . ४३२ 
मधील नियोजित १२ मीटर रुंदीचा दक्षिण 
उत्तर रस्ता आहे व पूर्व पश्चिम ९ मीटर 
रुंदीचा आहे . 


नगरपरिषद हद्दीतील रि . स . नं . ४३२ मधील नियोजित 
१२ मीटर रुंदीचा दक्षिण - उत्तर रस्ता कमी करून 
९ मीटर रुंदीचा करणे व पूर्व- पश्चिम ९ मीटर रुंदीचा 
रस्ता उत्तर दिशेस वळविणे . 


विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभाग कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पहावयास मिळतील . विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाच्या उपरोक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील . अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष, विटा नगरपरिषद , विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 


प्रतिभा वैभव पाटील , 

नगराध्यक्षा , 
विटा नगरपरिषद, विटा . 


विटा , २० डिसेंबर २०१६. 


Notification 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 under 


Schedule 


__ No . VNP/ 6479 ( 4) 2017. - Vita City approved Development Plan (Second revised ) Maharashtra 
Government Notice Urban Development Department No. TPS /2009/ 1138 /CR /1964 /2009- 13, UD date 
has been in force since 30th October 2009 Regarding changes in cities development plan as Vita 
Regional and Town Planning Act 1966 under Section 37 . 


Sr. 
No. 


The Development Plan 
approved reservation /use 


Changes to be 
approved development plan 


Council Resolution 

No . and Date 


2 


In second revised sanctioned 
Development Plan of Vita 
under R . S . No . 432 DP road 
12 mtrs . wide at South -North 
side and 9 mtrs . DP road at 
East - West side. 


In second revised sanctioned 
Development Plan of Vita under R . S. 
No. 432 DP road 12 mtrs . reduced 
9 mtrs . and change direction West 
side other DP road 9 mtrs. Wide East 
West side change the direction at North 
side. 


Council Resolution 
No . 149 , dated 
23rd December 
2016. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


The above modification proposed by Vita Municipal Council notice is hereby given that , if any 
person has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in 
writing to the President of Vita Municipal Council, Vita within one month from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . A plan showing the modification is available for 
inspection in the office of the Vita Municipal Council during office hours. 

PRATIBHA VAIBHAV PATIL , 

President , 

Vita Municipal Council, Vita . 
Vita , 20th December 2016 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 


क्रमांक विनप/६४७९ (५)/ २०१७. --विटा शहर मंजूर विकास योजना (दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/ २००९ / ११३८/सीआर/ १९६४/ २००९ / युडी- १३ , दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या 
विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विटा नगरपरिषदेने 
प्रस्तावित केलेले आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


मंजूर विकास योजनेत करावयाचा बदल 


कौन्सिल ठराव व दिनांक 


मंजूर विकास योजनेत दर्शविलेले 

आरक्षण / वापर 


नगरपरिषद हद्दीतील सि . स. नं . २१६२, 
२१६३ व २१६४ मध्ये नियोजित १२ मीटर 
रुंदीचा रस्ता बाधित होत आहे . 


नगरपरिषद हद्दीतील सि . स. नं . २१६२ , २१६३, व 
२१६४ मधील नियोजित १२ मीटर रुंदीचा रस्ता कमी 
करून ६ मीटर रुंदीचा करणे . 


कौन्सिल ठराव १२३, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ 


विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरबदल दर्शविणारे नकाशे विटा नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभाग कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पहावयास मिळतील. विटा शहराच्या मूळ हद्दीच्या विकास आराखड्यात करावयाच्या उपरोक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने ज्या नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदविण्याच्या असतील. अशा नागरिकांनी ती सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष, विटा नगरपरिषद, विटा यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 


प्रतिभा वैभव पाटील, 

नगराध्यक्षा, 
विटा नगरपरिषद , विटा . 


विटा , २० डिसेंबर २०१६. 


Notification 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 under 

No. VNP/ 6479 ( 5 ) 2017. - Vita City approved Development Plan (Second revised ) Maharashtra 
Government Notice Urban Development Department No. TPS / 2009/ 1138 /CR / 1964 /2009- 13 , UD date 
has been in force since 30th October 2009 Regarding changes in cities development plan as Vita 
Regional and Town Planning Act 1966 under Section 37 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


Schedule 


The Development Plan 
approved reservation/ use 


Changes to be 
approved development plan 


Council Resolution 

No. and Date 


No. 


In second revised sanctioned 
Development Plan of Vita 
under . S . No . 2162 , 2163 , 
2164, are included in DP road 
12 mtrs . wide. 


In (Second Revised sanctioned 
Development Plan of C . S . No . 2162 , 
2163, 2164 are included in DP road 
less than 6 mtrs . wide . 


Council Resolution 
No. 123 , dated 
29th September 
2016. 


The above modification proposed by Vita Municipal Council notice is hereby given that, if any 
person has any suggestion or objection to proposed modification , he should inform the same in 
writing to the President of Vita Municipal Council, Vita within one month from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . A plan showing the modification is available for 
inspection in the office of the Vita Municipal Council during office hours. 


PRATIBHA VAIBHAV PATIL , 

President , 
Vita Municipal Council, Vita . 


Vita , 20th December 2016 . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४. 


( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर. ४३२४ / 

स - ४ / १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ . 


( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न . भू . २/ गां . परि. प्र. / सांगली/ २०१६, दिनांक 

६ जानेवारी २०१७, १८ जानेवारी २०१७. 


अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प. नो . ७/ २०१७. -- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना / १०९३ / 
प्र . क्र . १९ / ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी. आर.- ४३२४/ स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधिनस्त सजा 
वाठारमध्ये मौजे येणपे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा वाठारमध्ये मौजे येणपे हे गाव नव्याने उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कराड, 
मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणेची आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


सजा 


गावे 


१ 


७०१ 


आटके 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना /प . नो. ७/ २०१७, दिनांक २३ जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, कराड, जिल्हा सातारा 
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड, सजा प. भू. वाठार , जि . सातारामधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 
मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती 

४५ 
प . भू. वाठार वाठार 

७०१ येणपे ८७४ प. भू. वाठार वाठार 
८१९ 

आटके 

८१९ 
कालवडे ११७९ 

कालवडे ११७९ 
बेलवडे बु. ७५४ 

बेलवडे बु. ७५४ 
कासार शिरंबे ७५३ 

कासार शिरंबे ७५३ 
काले २३२२ 

२३२२ 
ओंड १२५३ 

ओंड 

१२५३ 
नांदगाव ७४४ 

नांदगाव 
सवादे ८९९ 

सवादे 

८९९ 
येळगाव ८४१ 

येळगाव 
उंडाळे ९१५ 

उंडाळे 

९१५ 
येणपे 

८७४ 


काले 


७४४ 


८४१ 


नव्याने 


समाविष्ट 


एकूण ११ गावे १११८० 


एकूण १ गाव ८७४ 


एकूण १२ गावे 


१२०५४ 


किशोर तवरेज, 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन), पुणे . 


पुणे , २३ जानेवारी २०१७. 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४. 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प. नो . 

६९ / २०१६, दिनांक ६ एप्रिल २०१६. 
( ४) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २/ गां . परि.प्र./ सातारा/कराड/ २०१६, दिनांक 
६ जानेवारी २०१७, १८ जानेवारी २०१७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो . ०६/ २०१७. -- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना/ १०९३ / 
प्र . क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर. -४३२४ / स-४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश, पुणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधिनस्त सजा 
कार्वे मु. कराडमध्ये मौजे गोवारे , कापील व सदाशिवगड ही तीन गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कार्वे, मु . कराडमध्ये मौजे गोवारे , कापील व सदाशिवगड ही तीन गावे 
नव्याने उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख , कराडमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत 
येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणेची आहे , तसेच सनद फी रक्कम मौजे सदाशिवगडची रु. ९८ ,८३० , 
मौजे , कापीलची रु . ८१, ४६४, मौजे गोवारेची रु . १, ३३, ३४८ अशी एकूण रु . ३, १३, ६४२ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण / अधिसूचना/ प. नो . ६/ २०१७, दिनांक २३ जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 


कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , कराड , जिल्हा सातारा 
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कराड , सजा कार्वे, मु . कराड, जि . सातारामधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची गावे पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वी) 


शेरा 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे मिळकती 


सजा 


मिळकती 


गावे 
७ 


१ 


3 


सदाशिवगड १७८१ 

गोवारे १०४५ 
कापील ६५४ 


कार्वे,मु . कराड कार्वे १२३६ 

कोपर्डे ( हवेली ) ९९० 
वडगाव (हवेली) ११२३ 
विरवडे 

८९९ 
करवडी 

९५१ 
वाघेरी 

७३५ 


कार्वेमु. कराड कार्वे 

कोपर्डे ( हवेली ) 
वडगाव ( हवेली) 
विरवडे 


१२३६ 

९९० 
११२३ 
८९९ 


करवडी 


९५१ 


वाघेरी 


७३५ 


शेरे 


शेरे 


७७५ 


७७५ 
१५३६ 


६ 


रेठरे बु. 


१५३६ 


रेठरे बुद्रुक 
रेठरे खुर्द 
शेणोली 


८०६ 


८०६ 


८२२ 


८२२ 


रेठरे खुर्द 
शेणोली 
सदाशिवगड 
गोवारे 


१७८१ 


१०४५ 


नव्याने 
समाविष्ट 


कापील 


६५४ 


एकूण १० गावे 


९८७३ 


एकूण ३ गावे ३४८० 


एकूण १३ गावे 


१३३५३ 


किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन), पुणे . 


पुणे, २३ जानेवारी २०१७. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


वाचा : (१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ . 
( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २/ गां . परि .प्र. / सांगली/ २०१६ , दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१६, १२ जानेवारी २०१७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना /भिलवडी स्टेशन /प. नो . २/ २०१७. -- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
आस्थापना/१०९३/ प्र. क्र . १९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . 
त्यानुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर.-४३२४/ स- ४/ १९९४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची 
पुनर्रचना करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , पलूस यांचे अधिनस्त 
सजा भिलवडीमध्ये मौजे भिलवडी स्टेशन हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पलूस , जिल्हा सांगली यांचे अधिनस्त सजा भिलवडीमध्ये मौजे भिलवडी स्टेशन हे गाव नव्याने 
समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणेची आहे व सनद फी रक्कम रु. २४ , ४८८ ची त्वरित वसुली 
करण्यात यावी . 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/प. नो . २/ २०१७, दिनांक २१ जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, पलूस, जिल्हा सांगली 
उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, पलूस , सजा प. भू. भिलवडी, ता. पलूस, जि . सांगली मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वी 
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे 

मिळकती 
२ 
भिलवडी भिलवडी ३०९४ भिलवडी ४९७ भिलवडी भिलवडी ३०९४ 
( भुवनेश्वरवाडीसह ) स्टेशन 

( भुवनेश्वरवाडीसह) 
अंकलखोप १३६८ 

अंकलखोप १३६८ 
नागठाणे ९७३ 

नागठाणे 
तावदरवाडी ५८४ 

तावदरवाडी ५८४ 
बुरुंगवाडी ५०२ 

बुरुंगवाडी ५०२ 
वसगडे १२८१ 

वसगडे 

१२८१ 
भिलवडी स्टेशन ४९७ नव्याने 

समाविष्ट 


शेरा 


९७३ 


एकूण ६ गावे 


७८७४ एकूण १ गाव 


४९७ 


एकूण ७ गावे 


८३७१ 


किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन) , पुणे . 


पुणे, २१ जानेवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


११ 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र . क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४. 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर.- ४३२३ / 

१/ सं- ४/९५ , दिनांक १७ जून १९९५ . 
( ४ ) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न . भू. २/ गा . परि . प्र./ सातारा/ २०१७, दिनांक 
६ जानेवारी २०१७. 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/पिंपोडे बु./प. नो. ५/२०१७ . - महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना / 
१०९३/ प्र. क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने 
या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर.- ४३२४/ स -४ / १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत व क्र . एस . व्ही. सी . आर.- ४३२३/ १/ स- ४/९५, दि . १७ जून 
१९९५ अन्वये कोरेगाव तालुक्यातील सजातील गावे मिळकती कायम करण्यात आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख , कोरेगाव यांचे 
अधिनस्त सजा वाठार स्टेशनमध्ये मौजे पिंपोडे बु . हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कोरेगाव , जि . सातारा यांचे अधिनस्त सजा वाठार स्टेशनमध्ये मौजे पिंपोडे बु. हे गाव नव्याने 
समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ पासून होणेची आहे व सनद फी मौजे पिंपोडे बु. रक्कम रु. १, ५७, ४९३ 
ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/प. नो . ५/ २०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, कोरेगाव, जिल्हा सातारा 
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कोरेगाव सजा वाठार स्टेशन, जि. सातारामधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वी) 


पनि 


शेरा 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे मिळकती 


मिळकती 


पिंपोडे बु. १९७३ 


१०६३ 
९७२ 


१०६३ 
९७२ 


वाठार स्टेशन वाठार स्टेशन 

देऊर 
करंजखोप 
सोनके 
किन्हई 


१०७५ 


सजा गावे 
६ 

७ 
वाठार स्टेशन वाठार स्टेशन 

देऊर 
करंजखोप 
सोनके 
किन्हई 

खेड 
पिंपोडे बु. 


१०७५ 


१०७५ 


१०७५ 
१३३७ 
९५१ 


१३३७ 


खेड 


९५१ 


१९७३ 


नव्याने 


समाविष्ट 


एकूण ६ गावे 


६४७३ 


एकूण १ गाव १९७३४ 


एकूण ७ गावे ८४४६ 

___ किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन) , पुणे . 


पुणे, २० जानेवारी २०१७. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


वाचा : (१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ . 
( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २/ गा . परि .प्र. / सांगली/ २०१६ , दिनांक 
६ जानेवारी २०१७. 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / जाधववाडी व झुरेवाडी/प. नो . ३/ २०१७. - महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
आस्थापना/ १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल- १, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . 
त्यानुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर.- ४३२४ / स- ४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची 
पुनर्रचना करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश, पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, कवठेमहांकाळ 
यांचे अधिनस्त सजा कवठेमहांकाळमध्ये मौजे जाधववाडी व मौजे झुरेवाडी ही दोन गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कवठेमहांकाळ, जि . सांगली यांचे अधिनस्त सजा कवठेमहांकाळमध्ये मौजे जाधववाडी व मौजे 
झुरेवाडी ही दोन गावे नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

___ सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ पासून होणेची आहे व सनद फी मौजे जाधववाडीची रक्कम रुपये ९,५७१ 
व मौजे झुरेवाडीची रक्कम रुपये ९ , ६४०अशी एकूण रक्कम रुपये १९ , २११ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी . 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो . ३/ २०१७, दिनांक १८ जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कवठेमहांकाळ, जिल्हा सांगली 
उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, कवठेमहांकाळ, सजा पं. भू. कवठेमहांकाळ व सजा हिंगणगाव , जि . सांगली मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 
सजा गावे मिळकती 

गावे मिळकती सजा गावे मिळकती 


कवठेमहांकाळ कवठेमहांकाळ 


१८५१ 


कवठेमहांकाळ कवठेमहांकाळ 


१८७३ 


जाधववाडी १६९ 
झुरेवाडी ११९ 


ढालगाव 


९६६ 


ढालगाव 


८८२ 


घाटनांद्रे 


८३४ 


घाटनांद्रे 


८३४ 
७९५ 


नागज 


७७५ 


नागज 


आगळगाव 


५७० 


आगळगाव 


५६५ 


मळणगाव 


७५१ 


मळणगाव 


७२१ 


(99ং 


७७९ 


कुची 
शिरढोण 


४३२ 


कुची 
शिरढोण 
जाधववाडी 
झुरेवाडी 


४३२ 
१६९ 
११९ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ८ गावे 


६९५८ 


एकूण २ गावे २८८ 


एकूण १० गावे ७१६९ 

किशोर तवरेज, 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन), पुणे . 


पुणे , २० जानेवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


१३ 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ . 
( ३ ) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २ / गा. परि.प्र. / सातारा/ २०१६, दिनांक 
६ जानेवारी २०१७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प . नो . ४/ २०१७. -- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना/ १०९३/ 
प्र . क्र . १९ / ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर.- ४३२४/ स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून, सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

___ उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये नगर भूमापन अधिकारी , सातारा यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण 
भूमापक अपशिंगेमध्ये मौजे निगडी तर्फ सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक अपशिंगेमध्ये मौजे निगडी तर्फ सातारा हे गाव नव्याने 
नगर भूमापन अधिकारी, सातारामध्ये समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणेची आहे व सनद फी रक्कम रुपये १, २५ , ७९८ ची त्वरित वसुली 
करण्यात यावी. 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो. ४/ २०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

कार्यालयाचे नाव : नगर भूमापन अधिकारी भूमी अभिलेख, सातारा, जिल्हा सातारा 

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा, जि . सातारामधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती 

मिळकती 


सजा 


गावे 


७ 


अपशिंगे 


१३४० निगडी तर्फ सातारा १३९९ 


अपशिंगे 


१३४० 


परिरक्षण 
भूमापक 
अपशिंगे 


परिरक्षण 
भूमापक 
अपशिंगे 


९५० 


९५० 


अंगापूर वंदन 
तासगाव 


अंगापूर वंदन 
तासगाव 


७९३ 


७९३ 


वर्ण 


१०३८ 


वर्ण 


१०३८ 


देगाव 


१४०५ 


देगाव 

१४०५ 
निगडी तर्फ सातारा १३९९ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ५ गावे 


५५२६ 


एकूण १ गाव १३९९ 


एकूण ६ गावे ६९२५ 

किशोर तवरेज , 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन ), पुणे . 


पुणे, २० जानेवारी २०१७ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


कार्यकारी दंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

क्रमांक एमएजी/ कावि / ४४ / २०१७. -- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ 
या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम दिनांक ११ जानेवारी २०१७ पासून जाहीर केला आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील जिल्हा परिषद ५ 
गट व १० गण असे तालुक्यातील ९३ गावचे कार्यक्षेत्रात तसेच गडहिंग्लज येथील तहसीलदार कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज 
यांचे कार्यालय तसेच पंचायत समिती कार्यालय, गडहिंग्लज या ठिकाणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडणार 
असलेने सदरचे ठिकाणी व तालुकेचे कार्यक्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली असून आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणेसाठी निर्भय व शांततामय 
वातावरणात निवडणुका होणे आवश्यक आहे आणि ज्याअर्थी, निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात खालील परिच्छेदात नमूद केलेल्या बाबींमुळे होणारा 
सार्वजिक उपद्रव टाळणेची गरज आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी . राजेश चव्हाण, कार्यकारी दंडाधिकारी , गडहिंग्लज , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
असलेल्या अधिकारास अनुसरून गडहिंग्लज तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चे कालावधीतील 
गडहिंग्लज तालुक्याचे कार्यक्षेत्रामध्ये/ हद्दीमध्ये खालील आदेश देत आहे . 

(१) कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक सभा , संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी 
घेतलेशिवाय घेता येणार नाही. 

(२) कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक , संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची किंवा पोलीस अधीक्षकांची पूर्वपरवानगी 
घेतल्याशिवाय घेता येणार नाही. 

( ३) कोणत्याही व्यक्तीस, संस्थेस लाऊडस्पीकरचा वापर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतलेशिवाय करता येणार नाही. 
( ४) कोणत्याही व्यक्तीस , संस्थेस फिरत्या वाहनात लाऊडस्पीकर लावता येणार नाही . 
( ५) निवडणुकाबाबत ध्वनिक्षेपकाचा वापर सकाळी ६.०० वाजणेपूर्वी व रात्री १०. ०० वाजलेनंतर करता येणार नाही . 

(६) शस्त्र अधिनियम, १९५९ खालील धारण केलेल्या कोणत्याही परवानाधारकांना गडहिंग्लज तालुका हद्दीमध्ये आपली हत्यारे एका 
ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेणेस, तसेच अंगावर बाळगणेस या आदेशाद्वारे बंदी घालणेत आली आहे. सदरचा आदेश कायदेशीर 
कर्तव्य बजावत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस अधिकारी व कर्मचारी) यांना लागू राहणार नाही. तसेच ज्या परवानाधारकास 
रुढीप्रमाणे बंदूक प्रदर्शित करणेचा अधिकारी आहे, त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही . 

(७ ) निवडणुकीच्या कालावधीत मोटारगाड्या, वाहने ही कोणत्याही परिस्थितीत ३ पेक्षा अधिक वाहनांच्या ताफ्यात चालविणेत येऊ 
नये . मात्र सदर आदेश हा सर्व मोठ्या संरक्षक गाड्यांच्या ताफ्यात चालविणेत येऊ नये. मात्र सदर आदेश हा सर्व मोठ्या संरक्षक 
गाड्यांच्या ताफ्यास तो केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या मंत्री किंवा कोणत्याही व्यक्तीस घेऊन जात असलेस , तेव्हा त्यांचे सुरक्षिततेविषयी 
लागू असलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून अंमलात येईल. तसेच सदर आदेश शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू असणार 
नाही. 

( ८) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कालावधीत सर्व शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयाच्या आवारात 
किंवा शासकीय विश्रामगृहात व त्यांच्या आवारात किंवा जेथे शासकीय निधी गुंतवलेला आहे, अशा कोणत्याही धर्मादाय संस्थेच्या आवारात 
किंवा विश्रामगृहात किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या आवारात किंवा अशा ठिकाणापासून २०० मीटरच्या परिसरात खालील बाबी करण्यास 
मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढणे किंवा सभा घेणे . 
( ब) कोणत्याही प्रकारच्या घोषण देणे किंवा निवडणूकविषयक वाद्य वाजविणे , गाणी म्हणणे . 
( क) धार्मिक स्थळाच्या ठिकाणी सभा घेणे 
( ड) कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे 

( ई) कोणत्याही प्रकारच्या दुचाकी , चारचाकी वाहनांवरती कायदेशीर परवानगीविना झेंडा, पोस्टर्स, स्टीकर्स , कापडी फलक , डिजिटल 
बोर्ड , कटआऊट्स इत्यादी लावणे . 

(९) कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने वेगवेगळ्या जातीजमाती , भिन्न धर्मीय किंवा भिन्न भाषिक यांच्यामध्ये असलेले मतभेद 
वाढतील किंवा जातीय वैमनस्य निर्माण होईल अशा प्रकारच्या कोणत्याही कृत्यामध्ये भाग घेऊ नये . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


१५ 


( १५ ) 


(१०) जेव्हा इतर राजकीय पक्षावर टीका करण्यात येईल तेव्हा ती त्या पक्षाची धोरण आणि कार्यक्रम आणि त्याचे पूर्वीचे कामकाज 
एवढ्यापुरतेच मर्यादित असावे. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी इतर पक्षाचे नेते किंवा कायकर्ते सार्वजनिक कामकाजाची संबंध नसलेल्या 
खाजगी जीवनातील गोष्टींवर टीका करण्यापासून नेहमीच दूर राहावे. इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करून 
किंवा त्यांच्या कृत्यांचा विपर्यास करून टीका करण्याचे टाळावे. 

(११) उमेदवारांनी मते मिळविण्यासाठी जातीय आधारावर किंवा जातीय भावनांच्या आधारावर आवाहन करू नये. मशिदी, चर्च, मंदिरे 
किंवा इतर पूजास्थाने यांचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी व्यासपीठ म्हणून वापर करता कामा नये . 

( १२ ) सर्व पक्षांनी व उमेदवारांनी मतदारांना लाच देणे, त्यांना धाकदपटशा दाखवणे, मतदाराबाबत तोतयेगिरी करणे, मतदान केंद्रापासून 
१०० मीटरच्या आत प्रचार करणे, मतदान संपण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेस संपणाऱ्या ४८ तासांचे मुदतीत सार्वजनिक सभा घेणे आणि 
मतदान केंद्रापासून मतदारांची ने- आण करणे, यासारखे निवडणूक कायद्यान्वये गैर ठरणारे प्रकार व अपराध करण्याचे कटाक्षाने टाळावे. 

( १३ ) प्रत्येक व्यक्तीचा शांततापूर्ण व निवांत जीवन जगण्याचा अधिकार जपला पाहिजे. मग त्या उमेदवारांचे किंवा राजकीय पक्षाची 
राजकीय मते किंवा कामे कितीही प्रतिकूल असोत , कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीच्या मताचा किंवा कामाचा निषेध करण्यासाठी 
तिच्याविरुध्द निदर्शने करणे किंवा तिच्या घरासमोर धरणे धरणे, या गोष्टींस थारा देता कामा नये . 

(१४) कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने ध्वज उभारणेसाठी, पताका लावणेसाठी , नोटिसा चिकटविणेसाठी, घोषणा 
लिहिणेसाठी स्वतःच्या परवानगीशिवाय आपल्या अनुयायांना कोणाही व्यक्तीच्या जमिनीचा, इमारतीचा, कुंपनाच्या भिंती इत्यादींचा वापर करू 
देऊ नये. 

( १५ ) राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी आपल्या पक्षास पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्ती इतर पक्षांनी आयोजित केलेल्या सभा अथवा मिरवणुका 
यामध्ये अडथळे आणीत नाहीत किंवा त्या सभा अथवा मिरवणुका उधळून लावीत नाहीत , याची खातरजमा करून घ्यावी . एका राजकीय 
पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा त्या पक्षाविषयी आस्था बाळगणाऱ्या दुसऱ्या राजकीय पक्षांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभेत लेखी किंवा 
तोंडी प्रश्न विचारून स्वतःच्या पक्षाची पत्रके वाटून अडथळा आणता कामा नये. एखाद्या राजकीय राजकीय पक्षाने ज्या ठिकाणी इतर 
पक्षाने सभा भरविली असेल , त्या रस्त्यावरून मिरवणूक काढता कामा नये. एखाद्या पक्षांनी लावलेली भित्तिपत्रके दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी 
काढून टाकता कामा नये. 

( १६ ) राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी , पोलीस अधिकाऱ्याला रहदारी काबूत ठेवणे आणि शांतता व सुव्यवस्था राखणे शक्य 
व्हावे म्हणून आयोजित केलेल्या कोणत्याही सभेचे ठिकाण व वेळ अगोदरच कळविली पाहिजे . 

(१७ ) ज्या ठिकाणी सभा घेण्याचे योजिले असेल त्या ठिकाणी काही प्रतिबंधक किंवा मनाई करणारे आदेश आहेत किंवा 
काय ? याची राजकीय पक्षांनी किंवा उमेदवारांनी आगाऊ खातरजमा करून घ्यावी . जर असे काही आदेश असतील , तर त्यांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. जर या आदेशातून काही सूट हवी असेल तर त्यासाठी अर्ज करून ती अगोदरच घेणेत यावी . 

(१८) आयोजित केलेल्या कोणत्याही सभेच्या संबंधात ध्वनिवर्धक किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीच्या वापरासाठी परवाना किंवा लायसेन्स 
घ्यावयाचे असेल , तर त्या राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे बऱ्याच अगोदर अर्ज करावा आणि अशी परवानगी 
किंवा लायसेन्स घ्यावे. 

(१९ ) सभेच्या संयोजकाने सभेत आढळणाऱ्या किंवा अन्य प्रकारे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना आटोक्यात आणणेसाठी 
कर्तव्यस्थ पोलिसांची न चुकता मदत घ्यावी. संयोजकांनी स्वतःच अशा व्यक्तींचा विरोध किंवा कार्यवाही करता कामा नये . 

( २० ) मिरवणुका काढणाऱ्या राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने मिरवणुकीची वेळ व ती जेथून निघणार असेल ते ठिकाण , मिरवणूक 
ज्या मार्गाने जाणार तो मार्ग आणि मिरवणूक जेथपर्यंत न्यावयाची ते ठिकाण व त्या संबंधिची वेळ अगोदर ठरवून घेतली पाहिजे . 
सर्वसाधारणपणे या कार्यक्रमात काहीही बदल करणेत येऊ नये . 

( २१ ) संयोजकांनी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यक्रमाची आगाऊ सूचना द्यावी , म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यास आवश्यक ती व्यवस्था 
करणे शक्य येईल . 

( २२ ) संयोजकांनी मिरवणूक ज्या भागातून जावयाची असेल, त्या भागात काही निबंधक आदेश काढण्यात आले आहेत किंवा काय 
याची खातरजमा करून घ्यावी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे खास सूट मिळालेली नसेल तर अशा निबंधाचे पालन करावे. रहदारीच्याबाबतीत 
कोणतेही विनिमय किंवा निबंध असल्यास त्यांचे देखील काळजीपूर्वक पालन केले पाहिजे. 

( २३) वाहतुकीची कोंडी होणार नाही किंवा वाहतुकीस अडथळा येणार नाही यादृष्टीने संयोजकांनी मिरवणुकीचा मार्ग ठरवून देणेचे 
आगाऊ व्यवस्था करावी. जर मिरवणूक खूप मोठी असेल तर तिचे योग्य त्या अंतराने भाग पाडण्यात यावेत . म्हणजे सोयीस्कर अंतरावर 
विशेष करून जेथे मिरवणूक रस्त्याच्या जंक्शनवरून जाणार असेल , तेथे वाहतुकीची कोंडी न होता ती टप्प्याटप्प्याने सुरू करता येईल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


( २४ ) शक्यतोवर रस्त्याच्या उजव्या बाजूने मिरवणूक नियंत्रित करण्यात येईल आणि कर्तव्यस्थ पोलिसांचे निर्देश व सूचना यांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल . 

__ ( २५ ) जर दोन किंवा अधिक राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांनी एकाच मार्गाने किंवा त्याच भागात एकाचवेळी मिरवणूक काढावयाचे 
ठरवीले असेल तर संयोजकांनी अगोदरपासूनच पोलीस यंत्रणेशी संपर्क साधून मिरवणुकीमुळे वाहतुकीस अडथळा येऊ नये म्हणून कोणत्या 
उपाययोजना करता येतील ते ठरवून घेतले पाहिजे. ही व्यवस्था समाधानकारक व्हावी म्हणून त्यांनी पोलिसांचे सहाय्य घेतले पाहिजे. याकरिता 
राजकीय पक्षांनी लवकरात लवकर पोलिसांचे सहाय्य घेतले पाहिजे . 

( २६ ) राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी अनिष्ठ प्रवृत्तीच्या लोकांकडून विशेषतः प्रक्षुब्धक्षनि ज्या गोष्टींचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता 
आहे. अशा गोष्टी मिरवणुकीत घेऊन जाणाऱ्यांच्या बाबतीत जास्तीतजास्त खबरदारी घेतली पाहिजे . 

(२७) इतर राजकीय पक्षातील व्यक्ती किंवा त्यांचे नेते यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिमा घेऊन जाणे, त्या जाहिररित्या जाळणे 
आणि अशा प्रकारचे निदर्शनाचे इतर प्रकार यांना राजकीय पक्षांनी किंवा त्यांच्या उमेदवारांनी थारा देता कामा नये . 

( २८ ) मतदानाच्या दिवशी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी आपल्या मतदारांना पुरविलेली ओळखपत्रे कोऱ्या ( सफेद कागदावर 
असावीत , त्यावर कोणतीही चिन्हे , उमेदवाराचे नाव किंवा पक्षाचे नाव असता कामा नये. ) 

( २९ ) सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी मतदानाच्या दिवशी किंवा तत्पूर्वीच्या २४ तासात मद्य पाजण्याचे किंवा वाटण्याचे टाळले पाहिजे. 

( ३० ) उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारची भित्तीपत्रके , भोज , चिन्हे किंवा प्रचाराचे कोणतीही सामुग्री जवळ नाही याची खातरजमा करून 
घ्यावी व मतदारांना तेथे कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ देण्यात येऊ नयेत . 

( ३१ ) मतदान केंद्रांपासून २०० मीटरच्या आत कोणताही मंडप उभारण्यात येऊ नये. तसेच जेथे एकाच मतदान केंद्राच्या ठिकाणी 
किंवा त्यांचे जागेत एकापेक्षा अधीक मतदार केंद्रे उभारण्यात आली असतील, तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटासाठी , त्या जागेच्या २०० 
मीटर अंतरापलीकडे उमेदवारांचा केवळ एकच मंडप असेल . 

( ३२ ) अशा प्रत्येक मंडपामध्ये उमेदवाराचे व त्याचे पक्षाचे नाव व त्याला नेमून दिलेली निवडणूक निशाणी दर्शविण्यासाठी केवळ 
एक कापडी फलक लावणेस मुभा असेल . मात्र हा फलक लांबी -रुंदीला तिन फूट x दिड फूट पेक्षा अधिक असता कामा नये. या 
निबंधाचे उल्लंघन करणारा कोणताही फलक कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून काढून टाकण्यात येईल . 

( ३३) कोणत्याही व्यक्तीस " मतदान केंद्राभोवतालचा प्रदेश " असे वर्णन केलेल्या मतदान केंद्रांच्या १०० मीटरच्या आतील प्रदेशामध्ये 
आणि मतदान मंडपामध्ये सेल्युलर, दूरध्वनी , कॉडलेस दूरध्वनी , बिनतारी संच इत्यादी नेण्यास किंवा त्याचा वापर करण्यास मूभा असणार 


नाही. 


( ३४ ) लोकप्रतिनिधित्व ( सुधारणा) अधिनियम , १९९६ द्वारे अंतर्भूत केल्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम , १९५१ च्या कलम 
१३४- ख च्या तरतुदी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. या कलमाद्वारे ज्या व्यक्तींना स्पष्ट परवानगी दिली आहे. त्यांचेखेरीज 
अन्य कोणत्याही व्यक्तीला मतदान केंद्रांत किंवा त्यांचे सानिध्यात किंवा (मतदान केंद्रांपासून १०० मीटर त्रिज्येच्या क्षेत्रात ) कोणतीही शस्त्रास्त्रे 
बाळगता येणार नाही किंवा शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 

( ३५ ) शस्त्र अधिनियम , १९५९ मध्ये काहीही अंर्तभूत असले तरी या कलमान्वये जेव्हा एखादी व्यक्ती सिद्धअपराधी ठरविणेत आली 
असेल तेव्हा उक्त अधिनियमामध्ये व्याख्या केलेली जी शस्त्रे तिच्याजवळ सापडतील , ती सरकारजमा होण्यास पात्र होतील आणि त्या 
शस्त्रांसंबंधात घेण्यात आलेले लायसेन्स त्या अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये रद्द झालेचे मानण्यात येईल . 

( ३६ ) निवडणूक कार्याच्या प्रयोजनार्थ मोटारगाड्या /वाहने वापरण्यात येत असतात , तेव्हा अधिसूचनेच्या तारखेपासून कोणत्याही मतदार संघातील 
अधिसूचनेच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तीनपेक्षा अधिक वाहने ताफ्याने जाणेस कोणत्याही परिस्थितीत मुभा देणेत येऊ नये . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी सायंकाळी ठिक ८ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
रात्री ठिक २४. ०० वाजेपर्यंत लागू राहील. सदरचा आदेश हा फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ (१ ) अन्वये तातडीचे 
प्रसंगी एकतर्फी देणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 


राजेश चव्हाण , 
कार्यकारी दंडाधिकारी, गडहिंग्लज , 

जिल्हा कोल्हापूर . 


गडहिंग्लज , १६ जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


१७ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . संदिप शिवाजी आतकीरे व श्री . संतोष गुलाब कांचन व श्री . गणेश गुलाब कांचन/ स्थावर मिळकत जप्ती/ 
३०/ २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री. संदिप शिवाजी आतकीरे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून 
कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री . संतोष गुलाब कांचन व कर्ज घेण्यास संमती देणारे श्री . गणेश गुलाब कांचन यांनी त्यांच्या स्वतःच्या 
मालकीची मौजे उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २४३ मधील ११ आर पैकी १ आर व गट नंबर २४५ मधील १६ 
आर पैकी १२ आर ही नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असलेली जमीनमिळकत तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . संदिप शिवाजी 
आतकीरे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम 
रुपये ७, ८७, ४६९ ( अक्षरी रुपये सात लाख सत्याएंशी हजार चारशे एकोणसत्तर फक्त) अधिक दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत मुद्दल रकमेवर द. सा . द. शे. १५ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी 
होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे सहकर्जदार श्री . संतोष गुलाब कांचन व कर्ज घेण्यास संमती देणारे श्री . 
गणेश गुलाब कांचन यांच्या स्वतःच्या मालकीचे या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे उरूळीकांचन 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र . / कर्जास 

गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकुमाचा क्र . मिळकत तारण सर्व्हे नंबर वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 

नावे 


२ 


०१ आर 


गट नं . 
२४३ 


गट नं . 


१८ आर 


१ . श्री . संदिप शिवाजी आतकीरे , कलम १०१/ श्री. संतोष गुलाब कांचन 
( कर्जदार) रा. उरूळीकांचन , २८९/ १७७/ व कर्ज घेण्यास संमती 
खेडेकरमळा, ता . हवेली , २०१३ , दिनांक देणारे श्री. गणेश गुलाब 
जिल्हा पुणे . 

१२- ७ - २०१३. कांचन दोघेही राहणार 
२ . श्री . संतोष गुलाब कांचन 

उरूळीकांचन , 
( सहकर्जदार) 

खेडेकरमळा, ता . हवेली , 
रा. उरूळीकांचन , खेडेकरमळा, 

जिल्हा पुणे . 
ता . हवेली , जि . पुणे. 
३. श्री . गणेश गुलाब कांचन 
( कर्ज घेण्यास संमती देणार ) 
रा . उरूळीकांचन , 
खेडेकरमळा, ता . हवेली , 
जि . पुणे . 
४ . श्री . संजय भानुदास कांचन , 
( जामीनदार नंबर १) 
रा . उरूळीकांचन , सरस्वती 
विद्यामंदिराजवळ , 

ता . हवेली, जि . पुणे . 
५ . श्री . संदिप शिवाजी कांचन , 
( जामीनदार नंबर २) 
रा . उरूळीकांचन , पिराचामळा , 
ता . हवेली , जि . पुणे . 


२४५ 


गट नंबर २४३ ची चतुःसीमा 
पूर्वेस : सौ . कविता विठ्ठल 

कांचन यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : गट नं . ३२३ ची 

__ मिळकत. 
पश्चिमेस : गट नं . २४१ यांची 

मिळकत . 
उत्तरेस : गट नं . ३२३ ची मिळकत 
गट नंबर २४५ ची चतुःसीमा 
पूर्वेस : श्री . सुभाष कांचन 

यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : गट नं . ३४१ ची 

मिळकत . 
पश्चिमेस : गट नं . २४४ ची 

मिळकत . 
उत्तरेस : गट नं . ३४६ ची 

मिळकत . 
गट नंबर २४६ ची चतुःसीमा 
पूर्वेस : श्री . सुभाष कांचन 

यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : गट नं . ३४१ ची 

मिळकत . 
पश्चिमेस : गट नं . २४४ ची 

मिळकत . 
उत्तरेस : गट नं . ३४७ ची 

मिळकत . 


१२ आर 


गट नं . 
२४६ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


__ जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क, दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्वरक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन," हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २९ सप्टेंबर २०१६ . 


वसुली 


आदेश 
क्रमांक ज्ञानदीप / व . अ ./स्थावर जप्ती/ ३१२/ २०१६- १७.-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई, शाखा पाटण , 
तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , पाटण यांचा दिलेला क्रमांक ०३, दिनांक १६ फेब्रुवारी २००४ च्या 
वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ७९ ,८०९ असून दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ अखेर रुपये १,९१,२२९ व्याजासह येणे बाकी आहे . 

___ त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा , 
पाटण, तालुका पाटण , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सलिम महंमद 
इनामदार, रा . पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप 
को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन 

क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 

भार 
दाखला व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात व तालुका क्रमांक 
दिनांक आले त्याचे नाव पेठ/ घ. नं . 

हे . आर रु. पै. 
१ 
वसुली कर्जदार- श्री . सलिम मौजे रामापूर , सि . स. नं . श्री . सलिम 

ज्ञानदीप को - ऑप . 
दाखला महंमद इनामदार , 

तालुका पाटण , 

१५८८ इनामदार 

क्रेडिट सोसायटी 
क्र . ०३ , रा . रामापूर , 

जिल्हा सातारा. यांचा 

लिमिटेड, मुंबई, 
दिनांक १६ ता . पाटण , 

हिस्सा 

शाखा पाटण . 
- २- २००४. जि . सातारा . 

( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम रुपये ७९ . ८०९ . 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून (१५) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर, वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पाटण , 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 
सातारा , १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


१९ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . अजित पोपट कांचन व श्रीमती शोभा पोपट कांचन/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/३१/ २०१६ . -- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन," सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अजित पोपट कांचन यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा 
उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्रीमती शोभा पोपट कांचन यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची 
मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७४ मधील एकूण ९९ आर पैकी ६२ आर इतकी शेत जमीन मिळकत नोंदणीकृत 
गहाणखताने तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री. अजित पोपट कांचन यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा 
उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २०, ८८ , ४५३ ( अक्षरी रुपये वीस लाख अठ्यांऐंशी हजार चारशे त्रेपन्न फक्त ) 
अधिक दिनांक १३ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा. द. शे. १७ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, 
दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. अजित पोपट कांचन यांना 
कर्ज घेण्यासाठी कर्जास शेत जमीन तारण देणार व सहकर्जदार श्रीमती शोभा पोपट कांचन यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत की जी 
या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड, मौजे बोरीभडक 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व 
सहकर्जदाराची व दिनांक शेत जमीन तारण सर्व्हे नंबर 
व जामीनदाराची 

देणाऱ्याचेनाव 
नावे 


क्षेत्र 
हे. आर 


चतुःसीमा 


LYA 


६२ आर 


श्रीमती शोभा पोपट कांचन गट नं . 
( सहकर्जदार ) 


(७४ 


पूर्वेस : सदर गटापैकी 

श्री . मंगेश अनंतराव तुपे 

यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : श्री . दत्तात्रय आबुराव 

कांचन यांचीमिळकत. 
पश्चिमेस : ओढा 
उत्तरेस : श्री . संभाजी बबन 

कांचन यांची मिळकत . 


१ . श्री . अजित पोपट कांचन कलम १०१/ 
( लवादी थकबाकीदार तथा ११०५/ ११३६/ 
प्रतिवादी क्र . १ ) 

२०१६, दिनांक 
रा . उरूळीकांचन , 

८ - ३ - २०१६ . 
पांढरस्थळ, ता . हवेली, 
जिल्हा पुणे . 
२. श्रीमती शोभा पोपट कांचन 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 
क्र . २) 
रा . उरूळीकांचन , पांढरस्थळ , 

ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 
३. श्री . ऋषिकेश केरबा ढवळे , 
( जामीनदार क्र . १ तथा 
प्रतिवादी क्र . ३ ) 
रा . खेडेकरमळा, उरूळीकांचन , 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 
४. श्री . अविनाश अरुण महाडीक , 
( जामीनदार क्र . २ तथा 
प्रतिवादी क्र . ४ ) 
रा . प्राथमिक शाळेजवळ , 
पांढरस्थळ, ता. हवेली, 
जिल्हा पुणे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने--चालू 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड, मौजे बोरीभडक --चालू 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


नावे 


५ . श्री . अतुल लक्ष्मण म्हस्के , 
( जामीनदार क्र . ३ तथा 
प्रतिवादी क्र . ५ ) 
रा . गुरुदत्त फर्निचर कस्तुरी 
लॉन्सच्या समोर पुणे सोलापूर 
रोड , उरूळीकांचन , 

ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 
६ . श्री. किरण शांताराम खेडेकर , 
( जामीनदार क्र . ४ तथा 
प्रतिवादी क्र . ६) 
रा . खेडेकरमळा , उरूळीकांचन , 

ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 
७. श्री. अभिजीत मधुकर कांचन , 
( जामीनदार क्र . ५ तथा 
प्रतिवादी क्र . ७ ) 
रा. पांढरस्थळ , उरूळीकांचन , 
ता. हवेली, जिल्हा पुणे. 
___ जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड , सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे -४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , 

सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ प्रेरणा/ शेंडकर / ८३३७ / सन २०१६ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आढाव एस. डी. विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी, द्वारे प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम 
क्रमांक ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सोमनाथ हरिभाऊ शेंडकर यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ३, ५४ , ४२२ अधिक दिनांक 
३० जून २००९ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , लिज, लिन , ताबा , खरेदी , 
हस्तांतरण , तारण करण्यास ह्या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


२१ 


परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन : तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मुळशी, मे. सब रजिस्ट्रारसाहेब मुळशी ( पौड ), पुणे यांच्या हद्दीतील व पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिका यांचे अधिकार कक्षेतील गाव मौजे वाकड येथील सर्व्हे नं . १७७, हिस्सा नं . १/ ७ मधील क्षेत्र १००० चौरस फूट म्हणजेच ९२.९३ 
चौरस मीटर व त्यावरील १० x १० फूट मोजमापाच्या विट मातीत बांधलेल्या फौंडेशन पर्यंतच्या बांधकामासहित यांसी खाजगी ले आऊट प्लॉट 
नं . ८ /३ पैकी अर्धाहिस्सा अशी ही मिळकत . 

यांसी चतुःसीमा .-- 
पूर्वेस : प्लॉट नं . ८/ २ 
पश्चिमेस : भागुबाई कलाटे यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : प्लॉट नं. १० / १ 
उत्तरेस : कॉलनी रोड. 

येणेप्रमाणे चतुःसीमापूर्वक वर्णन केलेली मिळकत त्यामधील दगड, माती, दरवाजे, खिडक्या , लाईट -फिटिंग, लाईट मीटर इत्यादी तद्गभूत सर्व 
फिटिंग सुखसोईसहित , तसेच सदर मिळकतीमध्ये जाण्या - येण्याच्या रस्त्याचे व ईजमेंटचे हक्कासहित दरोबस्त व कॉमन वापराचे हक्कासहित जर वसुली 
दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज , सरचार्ज व इतर येणे रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या संस्थेस भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

एस . डी. आढाव , 
विशेष वसुली तथा विक्री अधिकारी , 
द्वारा.-- प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 
पुणे , १० नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री. अमित सुरेश शिंदे व श्री. संतोष गुलाब कांचन /स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २९ / २०१६ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . अमित सुरेश शिंदे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा 
उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री . संतोष गुलाब कांचन यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची 
तारण मौजे उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २५० मधील एकूण ०० हेक्टर ६६ आर पैकी १० आर इतकी जमीन 
मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . अमित सुरेश शिंदे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २० , ५४ ,१२४ ( अक्षरी रुपये वीस लाख चौपन्न हजार एकशे 
चोवीस फक्त) अधिक दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १६ टक्के व्याजदराने होणारे 
व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . अमित सुरेश 
शिंदे यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास जमीन तारण देणार व सहकर्जदार श्री . संतोष गुलाब कांचन यांनी यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन 
मिळकत की जी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे उरूळीकांचन 
वसुली दाखला क्र . / कर्जास गट नंबर व 
व दिनांक शेत जमीन तारण सर्व्हे नंबर 

देणाऱ्याचे नाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


हे. आर 


नावे 


१० आर 


१. श्री . अमित सुरेश शिंदे कलम १०१/ श्री . संतोष गुलाब कांचन गट नं . 

पूर्वेस : सदर गट नं . २५० 
मु. पो . पारगाव मेमाणे, ११४२ / २९ / ( सहकर्जदार ) २५० 

पैकी १५ फुटी रस्ता. 
ता . पुरंदर , जि . पुणे २०१६, दिनांक 

दक्षिणेस : याच गटातील 
( लवादी थकबाकीदार ) १८ - ४ - २०१६. 

___ उर्वरित मिळकत . 
२. श्री . संतोष गुलाब कांचन 

पश्चिमेस : श्री . रामचंद्र अर्जुन 
रा. उरूळीकांचन, ता . हवेली , 

गायकवाड यांची मिळकत . 
जिल्हा पुणे. ( सहकर्जदार ) 

उत्तरेस : गट नं . २५० पैकी 
३. श्री . संदिप शिवाजी भाडळे , 

श्री. संतोष कांचन यांची 
मु . पो . पारगाव , ता . पुरंदर , 

मिळकत. 
जिल्हा पुणे . 
( जामीनदार क्र . १) 
४. श्री . संदिप शिवाजी कांचन , 

रा. उरूळीकांचन , ता. हवेली , 
जिल्हा पुणे. 
( जामीनदार क्र . २) 
५. श्री . राजाराम दत्तात्रय कुंजीर , 

रा . वळती वरचा मळा, 
ता . हवेली , जिल्हा पुणे . 
( जामीनदार क्र . ३) 
६ . श्री. संजय भानुदास कुंजीर , 

रा . उरूळीकांचन , ता . हवेली , 
जिल्हा पुणे . 
( जामीनदार क्र . ४) 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्चइत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे-४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


२३ 


आदेश 


क्रमांक वि . व. अ./म. स. का . क . १५६/ स्थावर जप्ती/ २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आनंद सुरेश विधाते , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . हसन अली कमरूद्दीन 
( इम्तीयाज जोहब भगत) ( लवादी थकबाकीदार) यांच्याकडून रक्कम रुपये ५६, ४५ , २४० तसेच रक्कम रुपये ५६, ४५, २४० वर दिनांक २९ डिसेंबर २०१० 
पासून पुढे १६ .८५ टक्के व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन . - गाव मौजे कोंढवा खुर्द एन . आय. बी.एम. रोड, पुणे ४११ ०४८ येथील सर्व्हे नं . २० , हिस्सा नं . २ मधील क्षेत्र ४ हेक्टर 
१० आर यावर बांधलेल्या सनश्री इमारत क्र . डी २ मधील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . २०३ यांसी क्षेत्र ६३४ चौरस फूट बिल्टअप + कारपेट क्षेत्र 
१५८ चौरस फूट एकूण क्षेत्र ७९२ चौरस फूट ही मिळकत या वाढीव गहाण खताचा विषय आहे . 

येणे प्रमाणे चतुःसीमा पूर्वक मिळकत त्यातील सर्व तदंगभूत वास्तुसहीत व सदर मिळकतीमध्ये जाण्याचे व येण्याचे रस्त्याचे हक्कासहीत व इजमेंटचे 
हक्कासहीत दरोबस्त . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सिद्धार्थ सहकारी 
बँक लि ., पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

आनंद सुरेश विधाते , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा --सिद्धार्थ सहकारी बँक लि ., पुणे. 
पुणे , ५ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . अभिजीत संपत चौधरी व श्री. बाबासो गुलाब म्हस्के / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ३२ / २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे -४१२ ३०१ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. अभिजीत संपत चौधरी यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . बाळासो गुलाब म्हस्के यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे पाटेठाण, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १२६/ ७ - अ मधील एकूण ०२ हेक्टर ०६ आर पैकी २१. ५ आर इतकी जमीन मिळकत नोंदणीकृत 
गहाणखताने तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . अभिजीत संपत चौधरी यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३, ६३, ३३४ ( अक्षरी रुपये तीन लाख त्रेसष्ठ हजार तीनशे चौतीस फक्त ) 
अधिक दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १५ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज , 
दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . अभिजीत संपत चौधरी यांना 
कर्ज घेण्यासाठी कर्जास जमीन तारण देणार व सहकर्जदार श्री . बाळासो गुलाब म्हस्के यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत की जी या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड, मौजे पाटेठाण 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व 
व दिनांक शेत जमीन तारण सर्वे नंबर 

देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


क्षेत्र 
हे . आर 


नावे 


१. श्री. अभिजीत संपत चौधरी, कलम १०१/ श्री . बाळासो गुलाब म्हस्के गट नं . २१ . ५ आर पूर्वेस : सिंधुबाई हंबीर यांची 
रा. कदम वाकवस्ती, ६४२/ ६४७/ ( सहकर्जदार ) 

१२६ / ७ - अ 

मिळकत . 
टोलनाका, ता . हवेली, २०१५, दिनांक 

दक्षिणेस : गट नं . १२८ ची 
जिल्हा पुणे. २ - १ - २०१५. 

मिळकत . 
( लवादी थकबाकीदार तथा 

पश्चिमेस : एसतेल फैतान 
प्रतिवादी क्र . १ ) 

पिटो यांची मिळकत . 
२ . श्री . बाळासो गुलाब म्हस्के , 

उत्तरेस : गट नं . १२६/ ७- अ 
रा. पाटेठाण १२९ गावठान , 

पैकी उर्वरित मिळकत . 
ता . दौंड , जि . पुणे . 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 

क्र . २) 
३. श्री . मयुर मोहन कुंजीर , 

रा. थेऊर स. सा . कॉलनी , 
ता . हवेली , जि . पुणे. 
( जामीनदार क्र . १ तथा 

प्रतिवादी क्र . ३ ) 
४. श्री. राहुल प्रमोद राजगुरू , 

रा . थेऊर स . सा . कॉलनी, 
ता . हवेली , जि . पुणे. 
( जामीनदार क्र . २ तथा 
प्रतिवादी क्र . ४ ) 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्चइत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका 
पुरंदर, जिल्हा पुणे -४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, 

सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, २९ सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . विजय सदाशिव निगडे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ३५/ २/ सन २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा नीरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नीरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


२५ 


मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय सदाशिव निगडे, रा. गुळुचे, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडील नीरा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , नीरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये २,९५, १३२ अधिक दिनांक ३० जून २००६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत 
फेड होईपर्यंत २१ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्रीमती शांताबाई सदाशिव निगडे, 
श्री . विजय सदाशिव निगडे , श्री . राजेंद्र सदाशिव निगडे यांच्या गुळुचे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे मालकीच्या हिश्याची शेत जमीन ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेत जमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या जमिनीचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला/ गावाचे नाव सर्वे क्र . क्षेत्र आकार 

चतुःसीमा 
हुकूमनामा क्रमांक तालुका, जिल्हा 

व दिनांक 


६ 


RU 


हे . आर. रु. पैसे 
१०१ / ५९७/ ६५१/ २००६ मौजे गुळुचे, 

६४० पै. ० २० ० ३६ पूर्वेस : ग . नं . ६४१, ६४५ 
सन २००६ ता . पुरंदर , 

पश्चिमेस : ग. नं. ६३५, ६३६, ६३९ 
दि . १५ -९ - २००६. जि . पुणे. 

दक्षिणेस : ग. नं . ६३४ 

उत्तरेस : ग. नं . ६१६. 
६३१ पै . ० ३३ ० ०८ । पूर्वेस : पाठ लहान 

पश्चिमेस : ओढा 
दक्षिणेस : ग . नं . ६५५, ६५७ 

उत्तरेस : ओढा 
६३३ पै . ० १६. ७५ ० २२ पूर्वेस : ग . नं . ६३४ 

पश्चिमेस : ग . नं . ११६० 
दक्षिणेस : ग. नं . ६३४ 

उत्तरेस : ग. नं . १११४ . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्चव दावा खर्चइत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत नीरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नीरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन नियुक्त ), 
द्वारा - -निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
पुणे , १६ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री. संकेत दिलीप नलावडे व श्री . शांताराम चं. महाडिक / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ३३ / २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संकेत दिलीप नलावडे 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . शांताराम 
चंद्रकांत महाडिक यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे माळशिरस , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४३६ मधील एकूण ०६ 
हेक्टर १४ आर पैकी ०० हेक्टर ४० आर इतकी जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . संकेत 
दिलीप नलावडे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ८, ०९ ,५८८ (अक्षरी रुपये आठ लाख नऊ हजार पासशे आठ्याऐंशी फक्त) अधिक दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परत फेड होईपर्यंत द . सा . द. शे. १५ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. संकेत दिलीप नलावडे यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास जमीन तारण देणार व सहकर्जदार 
श्री . शांताराम चंद्रकांत महाडिक यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत की जी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन 
मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे माळशिरस 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास 

गट नंबर 
सहकर्जदाराची व दिनांक शेत जमीन तारण 

हे. आर 
व जामीनदाराची 

देणाऱ्याचेनाव 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


नावे 


४० आर 


पूर्वेस : गट नं . ४४४ 
दक्षिणेस : गट नं . ४३५ 
पश्चिमेस : गट नं . ४३६ 

उर्वरित मिळकत . 
उत्तरेस : अंतर्गत रस्ता 


१ . श्री . संकेत दिलीप नलावडे कलम १०१/ श्री . शांताराम चंद्रकांत महाडिक गट नं . 
रा . शिंदवणे , __ ४८०/ ४६७/ ( सहकर्जदार ) 

४३६ 
ता . हवेली , जिल्हा पुणे . २०१५, दिनांक 
( लवादी थकबाकीदार तथा ४- ९- २०१५. 

प्रतिवादी क्र . १ ) 
२ . श्री . शांताराम चंद्रकांत महाडिक 

रा . शिंदवणे , 
ता . हवेली , जिल्हा पुणे. 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 

क्र . २) 
३. श्री . योगेश रामचंद्र चिंचोलीकर , 

रा . स . नं . १४८/ २१९ मधुबन , 
डिफेन्स कॉलनी, ( गणेशनगर) 
बोपखेल , पुणे- ३१ 
( जामीनदार क्र . १ तथा 

प्रतिवादी क्र . ३) 
४. श्री . दत्तात्रय भानुदास खेडेकर, 

रा . शिंदवणे , 
ता . हवेली , जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . २ तथा 
प्रतिवादी क्र . ४) 
५. श्री . बापु बबन खेडेकर , 

रा . शिंदवणे , 
ता . हवेली, जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . ३ तथा 
प्रतिवादी क्र . ५ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


२७ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणेकार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे -४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

__ जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, 

सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि.व . अ. /म.स. का . क. १५६/ स्थावर जप्ती/ श्री . हसन अली कमरूद्दीन ( इम्तीयाज जोहब भगत)/ २०१६.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , श्री. आनंद सुरेश विधाते , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . हसन अली कमरूद्दीन ( इम्तीयाज जोहब भगत ) ( लवादी थकबाकीदार) यांच्याकडून रक्कम रुपये ५६ ,४५ , २४० तसेच रक्कम रुपये ५६, ४५ , २४० 
वर दिनांक २९ डिसेंबर २०१० पासून पुढे १६.८५ टक्के व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टमध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मिळकतीचे वर्णन. - मा . गावकामगार तलाठी गाव मौजे कोंढवा बु. | | तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं . ३७ हिस्सा नं . २ / ५ मधील 
क्षेत्र ० हेक्टर ५ आर व त्यावरील बांधकाम केलेल्या इमारतीसह ही मिळकत जप्त करण्यात येत आहे . 

येणे प्रमाणे चतुःसीमा पूर्वक मिळकत त्यातील सर्व तदंगभूत वास्तुसहीत व सदर मिळकतीमध्ये जाण्याचे व येण्याचे रस्त्याचे हक्कासहीत व इजमेंटचे 
हक्कासहीत . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सिद्धार्थ सहकारी 
बँक लि ., पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

आनंद सुरेश विधाते , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा --सिद्धार्थ सहकारी बँक लि ., पुणे . 
पुणे , ५ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे, श्रीमती बनाबाई हरिभाऊ तावरे व श्री. ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे / स्थावर मालमत्ता 
जप्ती/ ३४ / २०१६.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री. पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून 
कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्रीमती बनाबाई हरिभाऊ तावरे व श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे शिंदवणे , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५६ मधील एकूण ०१ हेक्टर ६० आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र ०० हेक्टर ०१ आर पैकी ०१ 
हेक्टर ६१ आर इतकी जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे 
यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २२ ,२८, ६८८ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


चतुःसीमा 


५ 


( अक्षरी रुपये बाविस लाख अठ्ठावीस हजार सहाशे अठ्याऐंशी फक्त ) अधिक दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द . सा . द. शे. १७ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास जमीन तारण देणार व सहकर्जदार 
श्रीमती बनाबाई हरिभाऊ तावरे व श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत की जी या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे शिंदवणे 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व क्षेत्र 
सहकर्जदाराची व दिनांक शेत जमीन तारण सर्व्हे नंबर हे. आर 
व जामीनदाराची 

देणाऱ्याचे नाव 
नावे 

४ 
१ . श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे कलम १०१/ श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे गट नं . ०१ हे. ६१ आर पूर्वेस : गट नं . १५७ 
रा . वळती , ४६३/ ४६२ / (कर्जदार ) 

१५६ 

दक्षिणेस : गट नं . १५५ 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे. २०१५, दिनांक श्रीमती बनाबाई हरिभाऊ तावरे 

पश्चिमेस : गट नं . १५४ 
( लवादी थकबाकीदार तथा ४-९ - २०१५ . व श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे 

उत्तरेस : गट नं . २३५ 
प्रतिवादी क्र . १ ) 

( सहकर्जदार ) 
२ . श्रीमती बनाबाई हरिभाऊ तावरे 

रा . वळती, 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 

क्र . २) 
३. श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे , 

रा. वळती, 
ता. हवेली, जिल्हा पुणे . 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 

क्र . ३ ) 
४. श्री. शांताराम वामन कुंजीर , 

रा . वळती , 
ता . हवेली , जि . पुणे. 
( जामीनदार क्र . १ तथा 

प्रतिवादी क्र . ४ ) 
५. श्री . सुरेश शंकर कदम , 

रा . स . नं . १६५ माळवाडी, 
हडपसर , पुणे , 
( जामीनदार क्र . २ तथा 

प्रतिवादी क्र . ५ ) 
६ . श्री. मिरेंद्र केरबा कांचन , 

रा . ऊरूळीकांचन , 
ता . हवेली, जि . पुणे , 
( जामीनदार क्र . ३ तथा 
प्रतिवादी क्र . ६ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


२९ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणेकार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

___ जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/स्थावर जप्ती/ ९४/ २०१६- १७ . ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था, वाई यांचा दिलेला वसुली क्रमांक ४७/ २०१६, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , संदिप वासूदेव बाचल , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


आकारणी चतुःसीमा 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 
व दिनांक असेल त्याचे नाव पेठ/ घर नंबर 


भूमापन क्रमांक 

सि . स. नं . / 
मिळकत नं . 


क्षेत्र 
चौ . मी . 


यांचा 


हे . आर रु . पैसे . 
४७/ २०१६, ( १) श्री . बाबुराव जगन्नाथ मुसळे रा. करंदी तर्फ कुडाळ , रा . करंदी तर्फ कुडाळ , ३३१ - - 

बापुराव 
२४ - ८ - २०१६ 

ता . जावली, ता . जावली, जि . सातारा चौ . फूट 

जगन्नाथ 
जि . सातारा येथील ग्रामपंचायत 

मुसळे 
( २) श्री . धनंजय आनंदराव निकम रा. करंदी तर्फ कुडाळ, मिळकत नं . ३६४ एक 

ता . जावली , मजली टी . एंगल पद्धतीचे 

हिस्सा . 
जि . सातारा . 

घर . 
( ३) श्री . विजय बाळकृष्ण वरे रा . कुसगाव , 

ता . वाई, जि . सातारा . 
शेरा. -- ( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार), 

टीप .-- देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १, १० ,०६० ( अक्षरी रुपये एक लाख दहा हजार साठ फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाचेदिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

संदीप वासुदेव बाचल , 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई. 
वाई , ४ नोव्हेंबर २०१६. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . संदिप नामदेव घोजगे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती / १७/ २०१६.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संदिप नामदेव घोजगे यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची 
मौजे सोरतापवाडी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २६४ मधील ०२ हेक्टर ३६ आर अधिक ०२ आर पोटखराबा असे एकूण 
क्षेत्र ०२ हेक्टर ३८ आर पैकी ०२ आर जमीन मिळकत व त्यामधील ग्रामपंचायत मिळकत नं . ११७८ यांसी ३० x ३६ चौरस फूट पत्र्याचे 
गोडावून ही संपूर्ण मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . संदिप नामदेव घोजगे 
यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २, २४ , ९३३ 
( अक्षरी रुपये दोन लाख चोवीस हजार नऊशे तेहतीस फक्त) अधिक दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द . सा . द. शे. १५ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . संदिप नामदेव घोजगे यांच्या स्वत: च्या मालकीची जमीन मिळकत की जी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत 
जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या जमीन व मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, मौजे सोरतापवाडी 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर __ वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 


चतु: सीमा 


नावे 


१ 


१. श्री . संदिप नामदेव घोजगे कलम १०१/ श्री . संदिप नामदेव घोजगे गट नं . गट नं . २६४ मधील पूर्वेस : १० फुटी रस्ता 

रा . ५५७, नारायण पेठ , ६४०/ ६९१ / रा . ५५७, नारायण पेठ , २६४ एकूण क्षेत्र ०२ हेक्टर दक्षिणेस : १० फुटी रस्ता 
केळकर रोड , गणराज चेंबर २०१५ , दिनांक केळकर रोड , गणराज चेंबर मधील ३८ आर पैकी ०२ आर पश्चिमेस : श्री . भगवान 
पुणे- ४११ ००७. ९ - १- २०१५ . पुणे - ४११ ००७ . 

ग्रामपंचायत जमीन मिळकत व । 

सणस यांची 
२. श्री. विकास आनंदराव साळुखे, 

मिळकत त्यावरील ग्रामपंचायत 

मिळकत . 
( जामीनदार क्र . १ ) रा . रेहत्रे बु. , 

नं . ११७८ . मिळकत नं . ११७८ उत्तरेस : सौ . नीशा 
ता . कराड, जि . सातारा . 

यांसी ३० x ३६ चौरस मच्छिंद्र कुंजीर 
३. श्री . चांगदेव गणपत राक्षे , 

फूट पत्र्याचे गोडावून 

यांची मिळकत . 
( जामीनदार क्र . २ ) रा . तिलक 

ही संपूर्ण मिळकत. 
रेसिडेन्सी बी ४/ ९ भोसरी, पुणे . 
४. श्री. शिवाजी नारायण कांचन , 

( जामीनदार क्र . ३) रा . डाळींब 

खुडे वस्ती, ता . दौंड , जि . पुणे . 
५ . श्री. पिंटु बबनराव थेऊरकर , 

( जामीनदार क्र . ४ ) रा . कोरेगाव 
पार्क मुळ इनामदार वस्ती , 
ता . हवेली, जि . पुणे . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क, दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणेकार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुणे , २३ नोव्हेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


३१ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ सौ . छायादेवी बाळासो पवार / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ सन २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , श्री . 
अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , सौ. छायादेवी बाळासो पवार यांचेकडील कर्ज रुपये १, १४ ,९२० दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ पासून होणारे १५ 
टक्के प्रमाणे व्याज, शासकीय सरचार्ज दावा खर्चवसुलीसाठी होणारा खर्च अशी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ नियमाप्रमाणे 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. अॅवॉर्ड, हुकूमनामा/ १०१ ( १ ) वसुली दाखला : १०१/६९/ २६९ / २०१६, दिनांक ४ मे २०१६. 

क्रमांक व दिनांक 
२. यांचेविरुद्ध अवॉर्ड हुकूमनामा १०१ (१) : सौ. छायादेवी बाळासाहेब पवार , मु . पो . बेलवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे 
दाखला आहे त्याचे नाव 

श्री. बाळासो बाबुराव पवार , मु . पो . बेलवाडी , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे 
श्री . राजेंद्र मुरलीधर जाधव , मु. पो . बेलवाडी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
गाव / तालुका/जिल्हा स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

चतुःसीमा 


३ 


शेतजमीन गट नं . ४८१ व गट नं . ४९७ ही मिळकत 


मौजे बेलवाडी, तालुका इंदापूर , 
जिल्हा पुणे . 


पूर्व : 
पश्चिम : नकाशाप्रमाणे 
दक्षिण : 
उत्तर : 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतरखर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अनंत 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लासुर्णे, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) , 
द्वारा -- अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

लासुर्णे, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे . 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री. संतोष गुलाब कांचन/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/१६/ २०१६.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष गुलाब कांचन यांना अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी कर्जदार श्री . संतोष गुलाब कांचन व कर्ज 
घेण्यास संमती देणारे श्री . गणेश गुलाब कांचन यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट 
नंबर ११९ मधील ०८ आर पैकी ०२ आर, गट नं . १२४ मधील १६ आर पैकी ०६ आर व गट नं . २३९ मधील ३० आर पैकी १५ आर 
जमीन ही संपूर्ण मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . संतोष गुलाब कांचन 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १५, १९, ४४७ (अक्षरी 
रुपये पंधरा लाख एकोणीस हजार चारशे सत्तेचाळीस फक्त) अधिक दिनांक २२ नोहेंबर २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत मुद्दल 
रकमेवर द. सा . द. शे. १५ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. संतोष गुलाब कांचन व कर्ज घेण्यास संमती देणारे श्री . गणेश गुलाब कांचन यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन 
मिळकत की जी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे उरूळीकांचन 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास 

गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
कर्जघेण्यास संमती व दिनांक मिळकत तारण सर्वे नंबर वर्णन 
देणार व जामीनदाराची 

देणाऱ्याचेनाव 


नावे 


c 


०२ आर 


गट नं . 
११९ 


कलम १०१/ 
२८७/ १७६/ 
२०१३ , दिनांक 
१२ - ७- २०१३. 


श्री . संतोष गुलाब कांचन 
रा. उरूळीकांचन , 
खेडेकरमळा, ता. हवेली , 
जि . पुणे . 


१ . श्री . संतोश गुलाब कांचन 
( कर्जदार) रा. उरूळीकांचन , 
खेडेकरमळा, ता. हवेली, 

जि . पुणे . 
२ . श्री . गणेश गुलाब कांचन 
( कर्ज घेण्यास समंती देणार) 
रा. उरूळीकांचन , 
खेडेकरमळा, ता . हवेली, 
जिल्हा पुणे . 
३. श्री. संजय दौलतराव चौधरी, 
( जामीनदार क्र . १) 
रा . उरूळीकांचन , 

ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 
४. श्री . अमित सोनबा चौधरी, 
( जामीनदार क्र . २) 
रा. सोरतापवाडी, 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 


गट नं . 


०६ आर 


१२४ 


गट नं . ११९ ची चतुःसीमा 
पूर्वेस : श्री. पांडुरंग मुकींदा 

कांचन यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : गट नं . ११८ 

ची मिळकत . 
पश्चिमेस : श्री . गणेश गुलाब 

कांचन यांची मिळकत . 
उत्तरेस : गट नं . १२० ची 

___ मिळकत . 
गट नं . १२४ ची चतुःसीमा 
पूर्वेस : रस्ता 
दक्षिणेस : रस्ता व रवींद्र 

___ बडेकर यांची मिळकत . 
पश्चिमेस : गट नं . १२६ 
उत्तरेस : देवबाई गणपत 

कांचन यांची मिळकत . 
गट नं. २३९ ची चतुःसीमा 
पूर्वेस : श्री. गणेश गुलाब 

कांचन यांचे हिश्श्यास 

आलेली मिळकत . 
दक्षिणेस : रस्ता 
पश्चिमेस : श्री . संतोष गुलाब 

कांचन यांचे९ . ५० आर 

खरेदी क्षेत्र 
उत्तरेस : श्री . गेनबा कांचन व 

श्री . सोपान दादू कांचन 
यांची मिळकत . 


१५ आर 


गट नं . 
२३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


३३ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा 
पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ८५/ २०१५-१६. ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ( परसेवा ), सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक ३०१/ २०१५- १६ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी, प्रसाद नामदेव घाडगे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स. नं ./ 
व दिनांक असेल त्याचे नाव पेठ/ घर नंबर 

मिळकत नं . 


चौ . फूट रु. पै. 
३०१/ २०१५-१६ (१) विनोद इंद्रप्रसाद ठाकूर ९२/ १ पसरणी रोड, मौजे वाई सिस क्र . ६७. ८४ 

विनोद 
१७ - २ - २०१६ सिद्धनाथवाडी , वाई, ५९२- अ जनकसंकुल चौ . मी . 

इंद्रप्रसाद 
जि . सातारा. अपार्टमेंटमधील पहिल्या व 

ठाकूर 
( २) रक्षाराम ज्वालाप्रसाद यादव पसरणी रोड , मजल्यावरील प्लॅट ४७. ४० 

यांचा 
सिद्धनाथवाडी , वाई, क्र . १ क्षेत्र ६७.८४ चौ . मी . 

हिस्सा . 
ता . वाई , जि . सातारा. चौ . मी . प्लॅट क्र . २ 
( ३) दिपक किसन जायगुडे २४२१ 

क्षेत्र ४७. ४० चौ . मी . 
सिद्धनाथवाडी, वाई . 

ता . वाई , जि . सातारा. 
शेरा. --( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) , 

टीप . -- देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १६ ,९१, ८७० ( अक्षरी रुपये सोळा लाख एक्याण्ण्व हजार आठशे सत्तर फक्त) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाचेदिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे, 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई. 
वाई , १ नोव्हेंबर २०१६. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . अतुल जालिंदर मंडलीक/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ सन २०१६ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री . अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अतुल जालिंदर मंडलीक यांचेकडील कर्ज रुपये ६५, १९४ दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ पासून होणारे १५ टक्के 
प्रमाणे व्याज, शासकीय सरचार्ज दावा खर्च वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गत परिशिष्टात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ नियमाप्रमाणे या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. अॅवॉर्ड, हुकूमनामा /१०१ ( १) वसुली दाखला : १०१/ ६३/ २५८ / २०१६, दिनांक ४ मे २०१६. 

क्रमांक व दिनांक 
२. यांचेविरुद्ध अॅवॉर्ड हुकूमनामा १०१ : श्री . अतुल जालिंदर मंडलिक, मु . पो. बेलवाडी , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे 
दाखला आहे त्याचे नाव 

श्री. राजेंद्र मुरलीधर जामदार , मु . पो . बेलवाडी , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे 
श्री . दादासो संभाजी गायकवाड , मु . पो . बेलवाडी , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुण 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
गाव/ तालुका/जिल्हा स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

चतुःसीमा 


मौजे तावशी, तालुका इंदापूर , शेतजमीन गट नं . ६७ 

पूर्व : 
जिल्हा पुणे. 

पश्चिम : नकाशाप्रमाणे 
दक्षिण : 

उत्तर 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतरखर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत अनंत 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ) , 
द्वारा -- अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/१०४/ २०१६-१७. - ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक ५९/ २०१५- १६, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई , या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


३५ 


क्षेत्र आकारणी 


चतुःसीमा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक 
व दिनांक 


मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स. नं ./ 
असेल त्याचे नाव पेठ/ घर नंबर 

मिळकत नं . 


चौ . फूट रु . पै . 
५९ / २०१५- १६ (१ ) शरद सप्लायर्स तर्फ सिसनं . २४६, मौजे यशवंतनगर ८२५ -- गोपी 
९ -९- २०१५ . शरद खंडू देवराशे. गंगापुरी , वाई, येथील ग्रा . मि . नं . 

विलास 
जि . सातारा . २९१ मधील गोपी 

घाडगे 
( २) गोपी विलास घाडगे यशवंतनगर, वाई , विलास घाडगे यांचा 

यांचा 
ता . वाई, जि . सातारा . हिस्सा. 

हिस्सा . 
( ३) भरत शिवाजी पवार गुरेबाजार , 

सिद्धनाथवाडी, वाई . 

ता. वाई , जि . सातारा. 
शेरा .--( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार), 

टीप . -- देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ६, ६९, २१८ ( अक्षरी रुपये सहा लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे अठरा फक्त) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे , 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई. 
वाई , २२ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ अ / १५६/ सासवड / एचएसजी/ १७५/ ५०९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , चव्हाण उत्तम गणपत व चव्हाण गणपत तुकाराम, मु . पो. सासवड , वृंदावन सोसायटी , 
अंबोडी रोड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे पिन -४१२ ३०१ यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड चे कर्ज रुपये १० , ७९,६९६ ( अक्षरी 
रक्कम रुपये दहा लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे शहाण्णव फक्त) अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ पासून पुढील व्याज + लिगल फी + 
वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशातंर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यात किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, 
म. स. का . १९६० कलम १५६ अन्वये, 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड . 


सासवड , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक वसुली/स्थावर जप्ती /८०/ २०१६ -१७. - ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ( परसेवा ), सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक ३६१/ २०१५-१६, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स . नं ./ 
व दिनांक असेल त्याचे नाव पेठ / घर नंबर 

मिळकत नं . 


चौ . फूट रु. पै . 
३६१/ २०१५- १६ (१ ) चंद्रकांत गुलाबराव येवले मु . पो . भोगाव , कसबे गंगापुरा , वाई 

सागर 
२८ - ४ - २०१५. 

ता , वाई , सि . स.नं . ५१/ अ, 

रविंद्र 
जि . सातारा . ५३/ अ , ५३/ अ/ १, 

गाढवे 
( २) गुलाबराव नातू येवल मु . पो . भोगाव , यावर एकत्रित 

यांचा 
ता, वाई , बांधलेल्या माऊली 

हिस्सा. 
जि . सातारा. अपार्ट . ( १ ) स्टिल्ट ५७. २३ 
( ३) सागर रवींद्र गाढवे मु . पो . बोपर्डी, मजला फ्लॅट नं . चौ . मी. 

ता , वाई , एस . टी १ क्षेत्र 

जि . सातारा. ५७. २३ चौ . मी . 
( ४) प्रवीण दिनकर शिंदे २३१०, सोनगिरवाडी, (२ ) स्टिल्ट मजला ६१. ८४ 

वाई , ता . वाई , फ्लॅट नं . एस. टी चौ . मी . 
जि . सातारा. ५ क्षेत्र ६१. ८४ 

चौ . मी . 
( ५) शशिकांत चंद्रकांत येवले मु. पो . भोगाव , 

ता , वाई, 

जि . सातारा . 
( ६) जयवंत गुलाबराव येवले मु. पो . भोगाव, 

ता , वाई, 

जि . सातारा . 
शेरा.- -( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार), 

टीप . -- देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १, ५८ ,८९, ५४६ ( अक्षरी रुपये एक कोटी अठ्ठावन्न लाख एकोणनव्वद हजार पाचशे सेहेचाळीस 
फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस 
काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे, 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई . 
वाई , २४ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


३७ 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ अ/ १५६ / सासवड/ टीएल - १७२/८१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसुली 
अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , देशपांडे उमाकांत दत्तात्रय , पत्ता मु . बेटवाडी, पो . गिरीम, ता. दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडील 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड चे कर्ज रुपये २, ७५, ५०६. ५० ( अक्षरी रक्कम रुपये दोन लक्ष पंच्याहत्तर हजार पाचशे सहा 
रुपये पन्नास पैसे फक्त) अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ पासून पुढील व्याज + लेगल फी + वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यात किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 

उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम 

संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
म . स . का . १९६० कलम १५६ अन्वये , 

संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड . 
सासवड , २२ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसूली/ श्री . गणेश रामदास कांचन / ५३९ / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ सन २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 
श्री . पद्मश्री को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश रामदास कांचन यांचेकडील कर्ज रुपये १, ४८ ,००० दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून होणारे 
१५ टक्के प्रमाणे व्याज, शासकीय सरचार्ज दावा खर्च वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गत परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९९ नियमाप्रमाणे 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. अॅवॉर्ड, हुकूमनामा/ १०१ (१) वसुली दाखला : १०१/ ५०९ / ६९७/ २०१४ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४. 

क्रमांक व दिनांक 
२ . ज्यांचेविरुद्ध अॅवॉर्ड हुकूमनामा १०१ : श्री . गणेश रामदास कांचन लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्र . १, रा . पांढरस्थळ , 
दाखला आहे त्याचे नाव 

उरूळीकांचन, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
श्री . शरिफ रसुल शेख जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी क्र . २ रा. पांढरस्थळ , 
उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
श्री . विकास छगन जाधव जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी क्र . २ रा. आश्रम रोड , 
उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
गाव/ तालुका/जिल्हा ग्रामपंचायत मिळकत नं ./ गट क्र . स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

चतुःसीमा 
१ 
मौजे उरूळीकांचन , वार्ड क्र . ६ गट क्र . १०० 

साधे पत्रा शेड १० x १० = पूर्व : 
तालुका हवेली, जुना मिळकत नं . १ / ०७३० १०० चौ . फूट असलेली 

पश्चिम : नकाशाप्रमाणे 
जिल्हा पुणे . नवीन मिळकत नं . ६/ ००८५६ पत्र्याची इमारत . 

दक्षिण : 
मौजे उरूळीकांचन येथील 

उत्तर : 


-- 


-- 


-- 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय सरचार्ज व इतरखर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे 
आत श्री. पद्मश्री को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ), 
द्वारा- -पद्मश्री को - ऑप क्रडिट सोसायटी लिमिटेड , 

उरूळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे , २४ ऑक्टोबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ अ/ १५६/ सासवड/ टीएल- १८६०२५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , चव्हाण उत्तम गणपत व चव्हाण गणपत तुकाराम , मु . पो . सासवड , वृंदावन सोसायटी , 
अंबोडी रोड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे पिन- ४१२ ३०१ यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड चे कर्ज रुपये ८६, ५०९ ( अक्षरी 
रक्कम रुपये शहाऐंशी हजार पाचशे नऊ फक्त) अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ पासून पुढील व्याज + लिगल फी + वसुली खर्च इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकहत करण्यात किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम 

संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड, सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
म . स . का . १९६० कलम १५६ अन्वये , 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लिमिटेड , सासवड . 


सासवड , २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . बापु देवराम कटके व श्री . जगन्नाथ देवराम कटके / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ४४/ २०१६.- - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन 
लिमिटेड , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बापु देवराम कटके व 
श्री . जगन्नाथ देवराम कटके यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवडता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी 
त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे भिवरी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २३७ मधील ७४ आर व ०७ आर पोटखराबा अशी 
एकूण ८१ आर शेतजमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . बापु देवराम 
कटके व सहकर्जदार श्री . जगन्नाथ देवराम कटके यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २३, ९४, ०२९ ( अक्षरी रुपये तेवीस लाख चवऱ्यानव हजार एकोणतीस फक्त ) अधिक दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १६ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . बापु देवराम कटके व सहकर्जदार श्री . जगन्नाथ 
देवराम कटके यांच्या स्वतःच्या मालकीची मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


३९ 


कर्जदार व 
व जामीनदाराची 
नाव व पत्ता 


जप्त केलेल्या शेत जमीन मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर, मौजे भिवरी 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व क्षेत्र 
हुकूमाचा क्र . तारण सर्व्हे नंबर हे . आर 
व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 


चतुःसीमा 


१ . श्री . बापु देवराम कटके कलम १०१/ श्री . बापु देवराम कटके गट न ७४ आर व ०७ आर पूर्वेस : विलास कोंडीबा 

रा. भिवरी,घिसरेवाडी , ११५५/ ४२/ कर्जदार व श्री . जगन्नाथ २३७ पोटखराबा अशी एकूण कटके यांची मिळकत. 

ता . पुरंदर, जि . पुणे. २०१६, दिनांक देवराम कटके ( सहकर्जदार ) ८१ आर शेतजमीन दक्षिणेस : मीना बाबु कटके 
२. श्री . जगन्नाथ देवराम कटके १८ - ४- २०१६. दोघेही रा . भिवरी, घिसेवाडी , मिळकत . 

यांची मिळकत . 
रा . भिवरी, घिसरेवाडी, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

पश्चिमेस : बबन सखाराम 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

कटके यांची मिळकत . 
३. श्री . गोकुळ ग्यानदेव बरकडे 

उत्तरेस : भिवरी घिसरेवाडी, 
रा. भिवरी, घिसेवाडी , 

रस्ता . 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
४ . श्री . सोपान काशिनाथ कटके 

रा. भिवरी , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 
५. श्री . संजय बाबुराव लवांडे 

रा. सासवड त्रिशुल हौसिंग 
सोसायटी , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क, दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणेकार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा 
पुणे -४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
पुणे , १ ऑक्टोबर २०१६. 


वाचले : - (१ ) महाराष्ट्र शासन सरकारी वटहुकूम नंबर १३, दिनांक १३ ऑक्टोबर १९८१, 
( २) सरकारी अधिसूचना कृषी व सहकार विभाग, मंत्रालय. मुंबई कृ . सी . एस. वाय ./१०८१/ ५३३३२/ ( २२० )/ आयएससी, दिनांक २२ ऑक्टोबर 

१९८१. 
( ३ ) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक आरसीआर/ बी - आय- एसआरओ/ डीसीसीबी / 

डेलीगेशन , दिनांक १२ नोव्हेंबर १९८१ चे पत्र . 
( ४) कार्यकारी संचालक , कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , कोल्हापूर यांचेकडील पत्र जा . क्र . वसुली केंद्र कार्यालय/दिनांक 
२ जानेवारी २००७ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक ई / वसुली/ एसआरओ/ काक १५६ / सन २००७.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, संजय सि . रानगे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये कोल्हापूर जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , कोल्हापूर या बँकेने दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ४ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून बँकेच्या 
खाली दर्शविलेल्या "विशेष वसुली अधिकारी व अधिकारी " यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व कलम १५६ ( २) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) , (५ ), (६), ( ७), (९), ( १० ), (११) 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), ( १३),( १४ ) ( i), (ii), (iv ), (१५) , (१७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८/ १०१ नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १६ जानेवारी २००७ ते दिनांक १५ जानेवारी २००८ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी : ( १ ) प्रस्तुत व्यक्तींची निवृत्ती, राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क राहतील. 
( ४) बँकेने त्यांचेकडील (वि. व. अ./ अधिकारी) अधिकार काढावे असे कळविलेस काढून घेता येतील . 
( ५) बँकेच्या अधिकारी यांनी वसुलीचे काम समाधानकारक न केलेचेनिदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार काढून घेणेत येतील . 
( ६) मासिक /तिमाही आढावा सभेस विना परवानगी गैरहजर राहिलेस आपणास दिलेले अधिकार काढून घेणेत येतील . 
( ७) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ( रजिस्टर ) ठेवून , जमा झालेला सर्व सरचार्ज 

ज्या त्या वेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास विनाविलंब पाठवावा . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई करणेत आलेली आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

नियुक्तीचेठिकाण मुख्यालय कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


( सर्वश्री ) 


व्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 


एम . आर. देशपांडे 
सौ . एस. जे. जोशी 
डी . जी . जाधव 
व्ही . जी . कलवडे 
डॉ . एस . टी . लोंढे 
जी . एम. शिंदे 
डॉ . ए. बी . माने 
पी . डी . कुंभार 
आर. बी . अंगज 
एम . एम . जोशी 
सौ . ए . एस . तिवारे 
सौ . एम . पी . आंबे 
ए . डी. देसाई 
व्ही . एम . सावंत 
पी . एस . खोत 
व्ही . आर. चौगुले 
आर . यु. चव्हाण 
जे . ए. फरास 
आर. पी . सार्दळ 
ए. के. मुजावर 
आर . एस . कांबळे 
एम . एस . पाटील 
ए. व्ही . सुतार 


निरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 


केंद्र कार्यालय 
केंद्र कार्यालय 
केंद्र कार्यालय 
केंद्र कार्यालय 
केंद्र कार्यालय 
केंद्र कार्यालय 
केंद्र कार्यालय 
बिगरशेती कर्जे 
बिगरशेती कर्जे 
बिगरशेती कर्जे 
बिगरशेती कर्जे 
बिगरशेती कर्जे 
मार्के. प्रोसे . 
मार्के. प्रोसे . 
मार्के. प्रोसे . 
सीएमए सेल 
सीएमए सेल 
सीएमए सेल 
सीएमए सेल 
सीएमए सेल 
शेती कर्जे 
शेती कर्जे 
शेती कर्जे 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण मुख्यालय 


कार्यक्षेत्र 


प्रयाग चिखली 
इस्पुर्ली 
कांचनवाडी 
खुपिरे 
कुडित्रे 
कुरूकली 
सडोली खालसा 
शाहूनगर परिते 
शाहू मा . यार्ड 
कागल नं . १ 
कागल नं . १ 
कागल नं . १ 
कागल नं . १ 
सुरूपली 
केनवडे 
केनवडे 


कागल 


( सर्वश्री ) 

जी . जे. पाटील 
एस . एस . पाटील 
एम . व्ही . गुजर 
बी . पी . पाटील 
बी . एस . पाटील 
एस. बी . पाटील 
आर . एम . पाटील 
टी . ए . मगदूम 
आर . एम . तोरस्कर 
व्ही . एस . कामत 
एस . ए . पाटील 
एस . एच . पाटील 
ए . एस . आवळेकर 
यु. ए. पाटील 
एम . आर. बेनाडे 
एस. जी . कुलकर्णी 
बी . एस . चौगुले 
ए . टी . पाटील 
पी . पी . नाईक 
एस. व्ही . पाटील 
ए. बी . व्हनाळीकर 
एम. एस . कांबळे 
एम. एस. सुतार 
डी . एस. हरेल 
एन . डी . पाटील 
ए. पी . मोहिते 
आर. जी . ढेरे 
आर. एल . मोरे 
एस . पी . पाटील 
के . जी . अस्वले 
एस . आर. पाटील 
एम . जी . दिवटे 
एस . आर. पाटील 
बी . आर . पाटील 
आर . डी . पाटील 
एम . ए. रणवरे 


उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
एस. आर. ओ. 
एस. आर. ओ. 
एस . आर. ओ. 
एस. आर. ओ. 
एस. आर. ओ . 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरिक्षक 


मुरगूड 
सांगाव 
कागल 
सिद्धनेर्ली 
मौ . सांगाव 
लिगनूर 
लिंगनूर 
बाचणी 
सेना. कापशी 
सुरूपली 
कागल नं . १ 
सिध्दनेर्ली 
सेना. कापशी 
कागल 
कवठेगुलंद 
जयसिंगपूर 
नांदणी 
दानोळी/निमशिरगाव 
महागाव/ बटकणंगले 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


नियुक्तीचे ठिकाण मुख्यालय 


कार्यक्षेत्र 


६० 


कडलगे/ नांगनूर 
तेरणी 


६१ 


दर 


सांबरे 


३ 


६७ 


Lu 


७० 


७१ 


७२ 


७६ 


( सर्वश्री ) 

एन. एस . कागवाडे 
ए . बी . पाटील 
आर. एम . दास 
एस . डी. कोरी 
बी . व्ही . पाटील 
एस . व्ही. कदम 
एस . एम . पाटील 
ए . के . पाटील 
एन. बी . शेळके 
डी . पी . कांबळे 
व्ही. पी . मोदूगडे 
डी. बी . पाटील 
यू. बी . पाटील 
एस. बी . पाटील 
एस . एम . शिंदे 
व्ही . बी . भित्तम 
जे . डी . पाटील 
आर . बी . इंगळे 
ए. ए. पाटील 
एस. पी . पाटील 
एन. व्ही . पाटील 
व्ही. एस. देसाई 
एस. आर. देसाई 
व्ही . एम . लोबो 
डी . एस . तोरस्कर 
एन. एम. देसाई 
के . आर. देसाई 
एस . पी . दिवटे 
आर. आर. देसाई 
व्ही . आर. देसाई 
एन. के . नार्वेकर 
एस. ए. चौगुले 
एल . डी . पाटील 
वाय. पी . पाटील 
एस . ए. पाटील 
ई. एन . माने 


गड मा . यार्ड/ जरळी 
बांबवडे 
आंबा 
करंजफेण 
माण/ शाहूवाडी 
मलकापूर 
मलकापूर 
राधानगरी 
राधानगरी 
सोळांकूर 
शेळेवाडी 
सरवडे 
शिरगाव 
धामोड 
का वाळवे 
सोळांकूर 
राशिवडे/ चाफोडी 
मडिलगे 
मिणचे खुर्द 
सोनाळी 
तांबाळे 
पिंपळगाव 
गारगोटी 


७७ 


उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
एस . आर. ओ. 
एस. आर. ओ . 
उपनिरिक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
एस. आर . ओ . 
एस . आर . ओ. 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 


७८ 


आजरा 


८७ 


भादवण / मडिलगे 


८८ 


आजरा 
पेरणोली 
सरोळी/ गजरगाव 
उत्तूर 


पडळ 


का ठाणे 
कळे 
आसुर्ले 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


_ हुद्दा 


नियुक्तीचे ठिकाण मुख्यालय 


कार्यक्षेत्र 


नावली 


वारणानगर 


१०१ 


१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


( सर्वश्री ) 

यू . एस . पाटील 
ए. व्ही . निकम 
के . वाय . आडनाईक 
आर . एम . शिंदे 
एस . एस . पाटील 
बी . बी . पाटील 
एस. एस . गुळमूदे 
एस . आय . गवळी 
एस . बी . पाटील 
टी . आर. वरूटे 
एस. एच . पोवार 
आर . के . कांबळे 
बी . एम. चौगुले 
एम. डी . आमनगी 
एन . एन . पाटील 
बी . आर. चौगुले 
एम . आर. पाटील 
डी . एच. मुल्ला 
एल . जी . तुपारे 


उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
एस . आर. ओ. 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
एस. आर. ओ. 
एस. आर. ओ. 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 
उपनिरीक्षक 


पन्हाळा 
वेतवडे 
साळवण / असंडोली 
हातकणंगले 
हातकणंगले 
रूकडी 
सावर्डे/ खोची 
हातकणंगले 
पुलाची शिरोली 
साजणी 
अंबप/ वाठार 
तुर्केवाडी 
हलकर्णी 
तुर्केवाडी 
ढोलगरवाडी/ कुदनूर 
अडकूर हेरे 
चंदगड 


कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 
कोल्हापूर जिल्हा 

संजय सि . रानगे 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर . 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 


कोल्हापूर , १५ जानेवारी २००७. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . अमोल धोंडीबा धुमाळ व श्री . धोंडीबा लक्ष्मण धुमाळ/ स्थावर मालमत्ता जप्ती / ३९ / २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल धोंडीबा धुमाळ यांना अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . धोंडीबा उर्फ धोंडीराम लक्ष्मण धुमाळ 
यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे वीर, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५९ मधील एकूण क्षेत्र ३ हेक्टर ६७ आर व १ 
हेक्टर ०२ आर पोटखराबा ४ हेक्टर ६९ आर पैकी ४६ आर व २१ आर पोटखराबा अशी एकूण ३७ आर इतकी शेतजमीन नोंदणीकृत 
गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . अमोल धोंडीबा धुमाळ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ८, ६१,०५० ( अक्षरी रुपये आठ लाख एकसष्ट हजार 
पन्नास फक्त) अधिक दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १६ टक्के व्याजदराने होणारे 
व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . अमोल 
धोंडीबा धुमाळ यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास शेतजमीन तारण देणारे तथा सहकर्जदार श्री . धोंडीबा उर्फ धोंडीराम लक्ष्मण धुमाळ यांच्या 
स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेत जमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे वीर 

कर्जास गट नंबर व 

तारण सर्वे नंबर 
देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


वसुली दाखला क्र ./ 
हुकूमाचा क्र . 
व दिनांक 


मिळकतीचे 

वर्णन 


चतुःसीमा 


१. श्री . अमोल धोंडीबा धुमाळ कलम १०१ / श्री. धोंडीबा उर्फ धोंडीराम गट नं . ६७ आर पूर्वेस : गट नं . १५८ 
( लवादी थकबाकीदार तथा ४७३/ ४७३ / लक्ष्मण धुमाळ ( सहकर्जदार ) १५९ 

दक्षिणेस : निरा नदी 
प्रतिवादी क्र . १) २०१५, दिनांक तथा कर्जास शेतजमीन 

पश्चिमेस : सदर गट नं . १५९ 
रा . वीर जोगेश्वरी पोल्ट्री ४ -९ - २०१५. तारण देणारे). 

पैकीची उर्वरित 
फार्म जवळ ( धुमाळवाडी) 

___ जमीन मिळकत क्षेत्र. 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

उत्तरेस : निरा डावा कालवा 
२ . श्री . धोंडीबा लक्ष्मण धुमाळ 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 
क्र . २) रा . वीर जोगेश्वरी 
पोल्ट्री फार्म जवळ 
( धुमाळवाडी ) ता . पुरंदर , 

जि . पुणे. 
३. श्री . बापूसाहेब धोंडीबा धुमाळ 

( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 
क्र . ३) रा . वीर जोगेश्वरी 
पोल्ट्री फार्म जवळ 
( धुमाळवाडी) ता . पुरंदर , 

जि . पुणे. 
४. श्री . श्रीकांत ज्ञानेश्वर थिटे 
( जामीनदार तथा प्रतिवादी 
क्र . ४) रा . वीर जोगेश्वरी 
पोल्ट्री फार्म जवळ 
( धुमाळवाडी) ता . पुरंदर , 

जि . पुणे. 
५. श्री . सुनिल गुलाब कबुले 
( जामीनदार तथा प्रतिवादी 
क्र . ५) रा. १४७, कावेरी 
नगर पोलीस कॉलनी 
२६/ २ शेडगेवस्ती दत्त 
मंदिराजवळ, वाकड, 
ता . मुळशी, जि . पुणे . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा 
पुणे -४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीरलिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा - - अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, ३० सप्टेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


४५ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . बापुसाहेब धोंडीबा धुमाळ/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ३८/ २०१६.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी, जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. बापुसाहेब धोंडीबा धुमाळ यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे वीर, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १७० मधील एकूण क्षेत्र ७० आर पैकी २३ आर व गट क्र . १७२ मधील एकूण क्षेत्र २१ आर 
पैकी ०७ आर व गट क्र . १७३ मधील एकूण क्षेत्र ४७ आर पैकी ३२ आर इतकी शेतजमीन नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत 
तारण दिली होती व आहे. श्री. बापुसाहेब धोंडीबा धुमाळ यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ९, २० , ६६१ ( अक्षरी रुपये नऊ लाख वीस हजार सहाशे एकष्ट फक्त) अधिक दिनांक 
२७ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १६ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व 
तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. बापुसाहेब धोंडीबा धुमाळ यांनी कर्ज 
घेण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे वीर 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व जामीनदारांची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 
नावे 

४ 
१. श्री . बापुसाहेब धोंडीबा धुमाळ कलम १०१/ श्री . बापुसाहेब धोंडीबा गट नं . २३ आर पूर्वेस : गट नं . १७२ ची 
( लवादी थकबाकीदार तथा ४६५/ ४७८ / धुमाळ (कर्जदार ) १७० 

मिळकत . 
प्रतिवादी क्र .१) २०१५ , दिनांक 

दक्षिणेस : गट नं . १७१ 
रा. वीर ( धुमाळवाडी) ११ -९ - २०१५ . 

ची मिळकत . 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

पश्चिमेस : रोड 
२. श्री . संजय दत्तात्रय कुलकर्णी 

उत्तरेस : गट क्र . १६९ ची 
( जामीनदार क्र . १ तथा 

मिळकत . 
प्रतिवादी क्र . २ ) 

गट नं . 

०७ आर पूर्वेस : कॅनॉल 
रा . सर्व्हे नं . २८८ / ३ काकडे 

१७२ 

दक्षिणेस : गट क्र . १७१ ची 
टाऊनशीप बिल्डिंग नं. सी - १२ 

मिळकत . 
केशवनगर. चिंचवड , पुणे- ३३ . 

पश्चिमेस : गट क्र . १७० ची 
३. श्री . श्रीधर श्रीरंग खोपडे 

मिळकत . 
( जामीनदार क्र . २ तथा 

उत्तरेस : गट क्र . १६९ ची 
प्रतिवादी क्र . ३) 

मिळकत . 
रा. श्रीरंग निवास ८९८ 

गट नं . 

३२ आर पूर्वेस : गट नं . १७१ ची 
श्रीपतीनगर चौपाटी भोर 

१७३ 

मिळकत . 
ता . भोर , जि . पुणे . 

दक्षिणेस : गट क्र . १६७ ची 
४ . श्री . प्रशांत संभाजी पराळे 

मिळकत . 
( जामीनदार क्र . ३ तथा 

पश्चिमेस : गट क्र . १६८ ची 
प्रतिवादी क्र . ४ ) 

मिळकत . 
रा. वीर , ता . पुरंदर , 

उत्तरेस : गट क्र . १७१ ची 
जि . पुणे . 

मिळकत . 


५ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड, 

सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , ३० सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . संतोष विष्णू थोरात/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ सन २०१६ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. संतोष विष्णू थोरात , रा . टेकवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यांचेकडील माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये ७६ ,९७२ अधिक 
दिनांक १ जून २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी 
सर्वरक्कम वसुलीसाठी त्यांचे वडील श्री. विष्णू जयवंत थोरात , रा. टेकवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांची घर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचेकेलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 
जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे टेकवडी 
वसुली दाखला/ 

गावाचे नाव तालुका, जिल्हा 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


चतुःसीमा 


१०१/ २३९ / ३७६/ २०१६ 

मौजे टेकवडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे ग्रामपंचायत अ. नं . पूर्वेस : 
सन २०१६ ५५८ मिळकत नं. ४२७ सिमेंटचे पत्रा असलेले बांधकाम 

पश्चिमेस : नकाशाप्रमाणे 
दि . २१- ७ - २०१६. ४० x १२ बखळ ३५ x ४० शौचालय घर मिळकत . 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्चव दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( महाराष्ट्र शासन नियुक्त ), 
द्वारा --माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

वडकी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


४७ 


वर्णन 


४ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्रीमती सुशिला भाऊसो दिवेकर/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ३७/ २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती सुशिला भाऊसोा दिवेकर व कु. सोनाली 
भाऊसो दिवेकर व कु . मोनाली भाऊसो दिवेकर यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे 
कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे वरवंड , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ९०२/ १ मधील एकूण क्षेत्र ३ 
हेक्टर १३ आर व ०६ आर पोटखराबा अशी एकूण ३ हेक्टर १९ आर पैकी ५० आर इतकी शेतजमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने 
तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्रीमती सुशिला भाऊसो दिवेकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पूणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २ , ९३, २८६ ( अक्षरी रुपये दोन लाख व्यान्नव हजार दोनशे 
शहाऐंशी फक्त) अधिक दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे . १५ टक्के व्याजदराने होणारे 
व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्रीमती सुशिला 
भाऊसोा दिवेकर व कु . सोनाली भाऊसोा दिवेकर व कु . मोनाली भाऊसो दिवेकर यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन मिळकत ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड , मौजे वरवंड 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्व्हे नंबर 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 
नावे 

3 
१ . श्रीमती सुशिला भाऊसो) कलम १०१ / श्रीमती सुशिला भाऊसो गट नं . ५० आर पूर्वेस : वरवंड हातवळण रोड 
दिवेकर रा . कडेठाण , ६५३/ ७१०/ दिवेकर ( कर्जदार ) व ९०२/ १ 

दक्षिणेस : वरवंड हातवळण रोड 
ता . दौंड , जि . पुणे . २०१५, दिनांक कु. सोनाली भाऊसो 

पश्चिमेस : गवळी मळा रोड 
( लवादी थकबाकीदार ९ - १ -२०१५. दिवेकर व कु . मोनाली 

उत्तरेस : गट नं . ९०० ची 
तथा प्रतिवादी क्र . १ ) भाऊसो। दिवेकर 

मिळकत. 
२ . सोनाली भाऊसोा दिवेकर 

( सहकर्जदार ) 
रा. कडेठाण , ता . दौंड , 
जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . १ तथा 
प्रतिवादी क्र . २) 
३ . मोनाली भाऊसो दिवेकर 

( सहकर्जदार ) 
रा . कडेठाण , ता . दौंड , 
जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . २ तथा 
प्रतिवादी क्र . ३) 
४. श्री . मनोहर केशव आंबळे 

रा . टेकवडी, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . ३ तथा 

प्रतिवादी क्र . ४) 
५ . श्री . योगेश सत्यवान आंबळे 

रा. टेकवडी, ता. पुरंदर , 
जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . ४ तथा 
प्रतिवादी क्र . ५ ) 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने-- चालू 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड , मौजे वरवंड -- चालू 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व 
हुकूमाचा क्र . 

सर्वे नंबर 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


मिळकतीचे 
वर्णन 


चतुःसीमा 


तारण 


नावे 


ته 


६. श्री . संदिप जगन्नाथ आंबळे 

रा. टेकवडी, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 
( जामीनदार क्र . ५ तथा 
प्रतिवादी क्र . ६ ) 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २९ सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ सौ . सविता सुभाष मोडक / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ५४/ सन २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . सविता सुभाष मोडक , रा . वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडील माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १,७२, ०८० अधिक 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च इत्यादी होणारी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांचे पती व कर्जास संमती देणार श्री . सुभाष अनंता मोडक यांची घर मिळकत मौजे वडकी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील घर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली घर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पूढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत 
आहे. 

परिशिष्ट 
जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, मौजे वडकी 
वसूली दाखला/ गावाचे नाव तालुका, जिल्हा 

गट क्र ./ क्षेत्र आकार 
हुकूमनामा क्रमांक 

सर्व्हे क्र . 
व दिनांक 


१०१/ ४१२/ ६५७/ २०११ 
सन २०११ 
दि . २४ - १० - २०११ . 


मौजे वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुण येथीले ग्रामपंचायत 
मिळकत नं . २२६७ मधील आरसीसी पूर्वमुखी बांधकाम पु. प. 
२२ . ५ फूट बाय द. उ. ३ . ४४ फूट म्हणजेच ९९० चौ . फूट इमारत . 


हे . आर . 
तसेच गाव मौजे वडकी येथील गट 
नं . १२७१ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे . 
७५ आर क्षेत्रापैकी संमती देणार 
श्री . सुभाष अनंता मोडक यांच्या 
मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०७ . १५ आर 
जमीन क्षेत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


४९ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा 
केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

(महाराष्ट्र शासन नियुक्त), 
द्वारा -- माऊलीकृपा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

वडकी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ सौ . कविता रविंद्र काळे व रविंद्र बाजीराव काळे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती / ३८ / २०१६. --महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . कविता रविंद्र काळे यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . रविंद्र बाजीराव काळे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या 
मालकीची मौजे सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५० मधील एकूण क्षेत्र ३ हेक्टर ३८ आर व १ हेक्टर ७२ आर 
पोटखराबा पैकी ४७. ५ आर इतकी शेतजमीन व त्याच मिळकतीवर असणाऱ्या कर्जदार व सहकर्जदार यांच्या मालकीच्या ग्रामपंचायत मिळकत 
नं . २५१ यांसी २६ बाय ३० असे एकूण क्षेत्रफळ ७८० चौ . फूट बांधकाम मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण 
दिली होती व आहे. सौ . कविता रविंद्र काळे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १५, ७४ ,०३४ (अक्षरी रुपये पंधरा लाख चवऱ्याहत्तर हजार चौतीस फक्त) अधिक दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा. द. शे. १७ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा 
खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार सौ . कविता रविंद्र काळे व सहकर्जदार श्री . रविंद्र बाजीराव काळे यांनी 
कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन व बांधकाम मिळकतीचे ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे/ स्थावर 
मालमत्तेचे व बांधकाम मिळकतीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे काळेवाडी, पो . दिवे, 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 


नावे 


४ 
गट नं . 
५० 


४७. ५ आर 


१ . सौ . कविता रविंद्र काळे कलम १०१/ सौ . कविता रविंद्र काळे 

(कर्जदार ) रा . काळेवाडी, ४१/ १५१/ (कर्जदार) व श्री . रविंद्र 
पो . दिवे, ता . पुरंदर , २०१६, दिनांक बाजीराव काळे 
जि . पुणे- ४१२३०१. ३०-५- २०१६. ( सहकर्जदार ) 
२ . श्री . रविंद्र बाजीराव काळे 
( सहकर्जदार ) 
रा. काळेवाडी, पो. दिवे, 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 


पूर्वेस : श्री. शिवाजी काळे 

___ यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : श्री. काळुराम काळे 

यांची मिळकत . 
पश्चिमेस : श्री . यशवंत काळे 

यांची मिळकत . 
उत्तरेस : श्री . देवराम काळे 

यांची मिळकत. 


ग्रामपंचायत 
मिळकत 

२५१ 


७८० 


चौ . फूट 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन-- चालू 
जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे काळेवाडी, पो. दिवे-- चालू 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्वे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


३. श्री . मच्छिंद्र दामोदर काळे 
( जामीनदार ) 
रा . काळेवाडी, पो . दिवे, 

ता . पुरंदर , जि . पुणे . 
४ . सौ . गौरी गिरीष कुलकर्णी 

( जामीनदार) 
रा. संजीवनी हॉस्पिटलजवळ , 
डी. पी . रोड विद्याविहार , 
गल्ली नं . १, हडपसर , पुणे . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, ३० सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ९८/ २०१५- १६. ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९१ अन्वये व No . C. C . S. / 98 / ( B )/ 98 यांनी दि . १० मार्च २०१४ रोजी दिलेल्या निवाड्याप्रमाणे 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा 

गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक क्षेत्र आकारणी हिस्सा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स . नं ./ चौ . मी . 
व दिनांक असेल त्याचे नाव पेठ/ घर नंबर 

मिळकत नं . 


ज्या 


पर 


चौ. फूट 


रु . पैसे. 


No. C . C. S ./ (१) श्री . संभाजी शंकर फरांदे 
98 /( B)/ 98 
दि . १० मार्च (२) श्री . चंद्रकांत दादासाहेब 
२०१४ . 

कुंभार. 


रा. ओझर्डे, ता . वाई , 
जि . सातारा . 
रा. ओझर्डे, ता . वाई, 
जि . सातारा . 


रा. ओझर्डे, ता . वाई, 
जि . सातारा येथील याचा 
गट नं . ९०२ याचे क्षेत्र 
० हे . ९२ . ७५ आर 
यापैकी हिस्सा. 


आनंदराव 
महादेव 
फरांदे 
यांचा 
हिस्सा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


५१ 


हिस्सा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक 
व दिनांक 


मालमत्तेचे वर्णन- - चालू 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स . नं . / 
असेल त्याचे नाव पेठ / घर नंबर 

मिळकत नं . 


क्षेत्र आकारणी 
चौ . मी . 


चौ . फूट रु . पैसे . 
(३) श्री . आनंदराव महादेव रा. ओझर्डे, ता . वाई , गट नं . ९०८ याचे क्षेत्र 
फरांदे. 

ता . वाई, जि . सातारा . ० हे. ८१ आर यापैकी 
( ४) श्री . सिद्धेश्वर अॅग्रो रा . वाडारोड , हिस्सा . 

इक्वीपमेंटचे मालक राजगुरुनगर , 
श्री . तानाजी महादेव ता . खेड , जि . पुणे . 

भांबुरे . 
शेरा.--( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ), 

टीप .-- देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १,२७, ०६८ ( अक्षरी रुपये एक लाख सत्तावीस हजार अडुसष्ठ फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाचेदिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे, 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई . 
वाई , ११ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब राणे व नवनाथ आण्णासाहेब राणे / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ४१/ २०१६ .-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय 
आण्णासाहेब राणे (कर्जदार ) व श्री . नवनाथ आण्णासाहेब राणे ( सहकर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
जेजुरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब राणे (कर्जदार) यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे सावळ , 
तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३०४ मधील क्षेत्र ३० आर व श्री . नवनाथ आण्णासाहेब राणे ( सहकर्जदार ) यांनी त्यांच्या 
स्वतःच्या मालकीची मौजे सावळ , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३०४ मधील क्षेत्र १० आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत 
गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब राणे ( कर्जदार) व श्री . नवनाथ आण्णासाहेब राणे 
( सहकर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा जेजुरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये १३, ५९ ,९५७ ( अक्षरी रुपये तेरा लाख एकोणसाठ हजार नऊशे सत्तावन्न फक्त) अधिक दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १६ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे श्री. दत्तात्रय आण्णासाहेब राणे (कर्जदार ) व श्री . नवनाथ आण्णासाहेब राणे ( सहकर्जदार ) 
कर्ज घेण्यासाठी यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे स्थावर मालमत्तेचे व 
बांधकाम मिळकतीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती , मौजे सावळ , 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . तारण सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


४ 


१. श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब राणे कलम १०१/ १. श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब गट नं . श्री . दत्तात्रय आण्णासाहेब पूर्वेस : गट नं . ३०४ पैकी 
( कर्जदार ) रा . जवळार्जुन , ४८६/ ५३० / राणे (कर्जदार) रा. जवळार्जुन , ३०४ राणे (कर्जदार) यांनी श्री . मारुती गोफणे यांचे क्षेत्र . 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. २०१४ , दि . ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची दक्षिणेस : गट नं . ३०४ पैकी 
२ . श्री . नवनाथ आण्णासाहेब राणे २८ - ११ - २०१४ . २. श्री . नवनाथ आण्णासाहेब मौजे सावळ, ता . बारामती श्री. सुरेश व बिरा गोफणे यांचे 
( सहकर्जदार) रा. जवळार्जुन , ( सहकर्जदार ) रा. जवळार्जुन , जि . पुणे येथील गट क्र. ३०४ क्षेत्र . 
ता . पुरंदर, जि . पुणे. 

ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

मधील क्षेत्र ३० आर व पश्चिमेस : गटांतर्गत रस्ता 
३. विजय शिवराम झगडे 

श्री. नवनाथ आण्णासाहेब उत्तरेस : गट नं . ३०४ पैकी 
( जामीनदार क्र . १) रा. जेजुरी , 

राणे ( सहकर्जदार) यांनी श्री . दिगंबर राणे यांचे क्षेत्र . 
ता. पुरंदर , जि . पुणे. 

त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची 
४. श्री. तानाजी हरिभाऊ राणे 

मौजे सावळ, ता . बारामती 
( जामीनदार क्र . १ ) रा. जवळार्जुन , 

जि . पुणे येथील गट क्र . ३०४ 
ता . पुरंदर, जि . पुणे. 

मधील क्षेत्र १० आर जमीन 

मिळकत . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे, १ ऑक्टोबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ९८- अ/ २०१५ - १६ . - ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९१ अन्वये व No . C .C. S./ 98 / B)/ 98 यांनी दि. १० मार्च २०१४ रोजी दिलेल्या निवाड्याप्रमाणे 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


५३ 


हिस्सा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक 
व दिनांक 


मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

__ सि . स.नं ./ 
असेल त्याचे नाव पेठ/ घर नंबर 

मिळकत नं . 


क्षेत्र आकारणी 
चौ . मी . 


२ 


३ 


चौ . फूट रु . पैसे . 
No . C . C . S ./ (१ ) श्री . संभाजी शंकर फरांदे रा. ओझर्डे, ता . वाई, रा . ओझर्डे , ता . वाई, -- 

संभाजी 
98 /( B )/98 जि . सातारा . जि . सातारा येथील याचा 

शंकर 
दि . १० मार्च ( २) श्री . चंद्रकांत दादासाहेब रा. ओझर्डे, ता . वाई , गट नं . ९६१ याचे क्षेत्र 

फरांदे 
२०१४. कुंभार. जि . सातारा . ० हे. १५ आर यापैकी 

यांचा 
हिस्सा. 

हिस्सा . 
(३ ) श्री . आनंदराव महादेव रा. ओझर्डे, ता . वाई, गट नं . २१९ याचे क्षेत्र 
फरांदे. 

ता . वाई, जि . सातारा . ० हे. ०३ आर यापैकी 

हिस्सा . 
( ४) श्री . सिद्धेश्वर ॲग्रो रा. वाडा रोड, गट नं . ९९५ याचे क्षेत्र 

इक्वीपमेंटचे मालक राजगुरुनगर , ० हे . ३८ आर यापैकी 
श्री . तानाजी महादेव ता . खेड , जि . पुणे . हिस्सा. 

भांबुरे . 
शेरा. --( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ), 

टीप -- देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १,२७, ०६८ ( अक्षरी रुपये एक लाख सत्तावीस हजार अडुसष्ठ फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे, 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई. 
वाई , ११ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . केशव आबाजी आंबले/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ३५ / २०१६.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . केशव आबाजी आंबले यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे टेकवडी , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८४२ मधील एकूण क्षेत्र ०४ हेक्टर ८१ आर व ४३ आर पोटखराबा अशी एकूण ५ हेक्टर २४ 
आर पैकी १३ आर इतकी शेतजमीन नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. श्री . केशव आबाजी आंबले 
यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४, २७, १४६ 
( अक्षरी रुपये चार लाख सत्तावीस हजार एकशे शेहेचाळीस फक्त) अधिक दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड 
होईपर्यंत द. सा . द. शे . १७ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . केशव आबाजी आंबले यांनी कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे व बांधकाम मिळकतीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे टेकवडी , 
वसुली दाखला क्र . / कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . 

तारण सर्व्हे नंबर 

वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतु : सीमा 


m 


रोड . 


१. श्री . केशव आबाजी आंबले कलम १०१/ श्री . केशव आबाजी आंबले गट नं . १३ आर पूर्वेस : जगन्नाथ सोपान 
( लवादी थकबाकीदार तथा ८५९ / ८३३/ (कर्जदार) 

८४२ 

आंबले यांची मिळकत . 
प्रतिवादी क्र . १) रा. टेकवडी, २०१५, दिनांक 

दक्षिणेस : बापू धोंडीबा आंबले 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . २० - ३-२०१६. 

यांची मिळकत . 
२. श्री . मनोहर केशव आंबले 

पश्चिमेस : सत्यवान आबाजी 
( जामीनदार क्र . १ तथा 

आंबले यांची मिळकत . 
प्रतिवादी क्र . २) रा . टेकवडी, 

उत्तरेस : सासवड -माळशिरस 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 
३ . श्री . योगेश सत्यवान आंबले 
( जामीनदार क्र . १ तथा 
प्रतिवादी क्र . २) रा. टेकवडी, 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणेमुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा-- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . किशोर मगनलाल टांकसाळे व श्री . हरिदास मल्हारी टकले/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २० / २०१६.-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . किशोर 
मगनलाल टांकसाळे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी 
श्री . हरिदास मल्हारी टकले यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे ढेकळवाडी, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील जमीन मिळकत गट क्र . 
७३ मधील ४० आर इतकी शेतजमीन नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. श्री . किशोर मगनलाल 
टांकसाळे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ६, ०८ ,९४४ ( अक्षरी रुपये सहा लाख आठ हजार नऊशे चव्वेचाळीस फक्त ) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत 
फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १८ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . किशोर मगनलाल टांकसाळे यांनी कर्ज घेण्यासाठी कर्जास शेतजमीन तारण देणारे तथा 
सहकर्जदार श्री . हरिदास मल्हारी टकले यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे/ स्थावर 
मालमत्तेचे व बांधकाम मिळकतीचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


५५ ।। 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती , मौजे ढेकळवाडी 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


नावे 


१ 
१ . श्री . किशोर मगनदास टंकसाळे कलम १०१/ श्री . हरिदास मल्हारी टकले गट क्र . ४० आर पूर्वेस : नंदा गोरखनाथ 
( कर्जदार ) रा . काटेवाडी , ११५/ २/ ३९/ ( सहकर्जदार) तथा कर्जास ७३ 

टकले यांची मिळकत . 
ता . बारामती, जि . पुणे. २०१६, दिनांक शेतजमीन तारण देणारे ) 

दक्षिणेस : भिमराव रामचंद्र 
२. श्री . टकले हरिदास मल्हारी १८ - ४- २०१६ . 

गांधले यांची मिळकत . 
( सहकर्जदार) रा . ढेकळेवाडी , 

पश्चिमेस : नवनाथ मल्हारी 
ता . बारामती, जि . पुणे. 

टकले यांची मिळकत . 
३. श्री. शिवाजी बापूराव फडतरे 

उत्तरेस : कोंडीबा भाऊसो 
( जामीनदार ) रा. मासाळवाडी, 

टकले यांचे क्षेत्र. 
पो . काटेवाडी, ता . बारामती, 

जि . पुणे . 
४ . श्री . विकास लक्ष्मण निंबाळकर 

( जामीनदार ) रा . सनसर , 
ता . इंदापूर , जि . पुणे. 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा-- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , ७ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . माणिक जगु सोनवलकर/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २४/ २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . माणिक जगु सोनवलकर यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे पळशी, 
तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट क्र . ६४७ मधील २० आर शेतजमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण 
दिली होती व आहे. श्री . माणिक जगु सोनवलकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३, २२, ५५२ ( अक्षरी रुपये तीन लाख बावीस हजार पाचशे बावन्न फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे . १७ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा 
खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . माणिक जगु सोनवलकर यांनी कर्ज घेण्यासाठी तारण दिलेली त्यांच्या 
स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे/ स्थावर मालमत्तेचे व बांधकाम मिळकतीचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती, मौजे पळशी 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास 

गट नंबर व 
व दिनांक तारण 

सर्व्हे नंबर 
देणाऱ्याचे नाव 


कर्जदार 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


१ . श्री . माणिक जगु सोनवलकर कलम १०१ / श्री . सोनवलकर माणिक जगु गट क्र . व क्षेत्र 

पूर्वेस : गट क्र . ६४८ 
( कर्जदार) रा . पळशी, ११०४/११३५/ ( कर्जदार ) 

७४३ 

दक्षिणेस : गट क्र . ६४६ 
ता . बारामती, जि . पुणे . २०१६, दिनांक 

मधील २० आर 

पश्चिमेस : गट क्र . ६२९ 
२. श्री . जगदाळे भाऊसो। महादेव ८ - ६ -२०१६ . 

उत्तरेस : गट क्र . ६२७ 
( जामीनदार ) रा. सोमेश्वरनगर , 

ता . बारामती, जि . पुणे . 
३ . श्री . बनकर गणेश नंदकुमार 

( जामीनदार ) रा . वडगाव 
निंबाळकर, ता . बारामती, 
जि . पुणे. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , ७ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . सचिन बाळासोा गरूड व श्री. मारुती किसन केदारी व श्री . जनार्दन आबासोा केदारी/स्थावर मालमत्ता 
जप्ती/ ३६ / २०१६ .--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री . सचिन बाळासोा गरूड यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज 
घेण्यासाठी श्री . मारुती किसन केदारी यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे गणेगाव दुमाला, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील गट क्र . 
२०१/ १ मधील एकूण क्षेत्र २ हेक्टर ८३ व ०५ आर पोटखराबा अशी एकूण २ हेक्टर ८८ आर पैकी ९७ आर इतकी शेतजमीन 
नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. श्री. सचिन बाळासो गरूड यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २३ , ५६ , ६५६ ( अक्षरी रुपये तेवीस लाख छप्पन्न हजार 
सहाशे छप्पन्न फक्त) अधिक दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द . शे. १८ टक्के व्याजदराने 
होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार 
श्री . सचिन बाळासो गरूड यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास तारण देणारे तथा सहकर्जदार श्री . मारुती किसन केदारी यांच्या स्वतःच्या 
मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे/स्थावर मालमत्तेचे व बांधकाम मिळकतीचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


५७ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका शिरूर , मौजे गणेगाव दुमाला 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


नावे 


९७ आर 


गट नं . 
२०१ /१ 


पूर्वेस : गट क्र . २०२ ते २०१५ 
दक्षिणेस : गट क्र . ५१५ 
पश्चिमेस : गट क्र . २०० व २०२ 
उत्तरेस : गट क्र . २१० 


१ 
१. श्री . सचिन बाळासोा गरूड कलम १०१/ श्री . मारुती किसन केदारी 
( लवादी थकबाकीदार तथा २५६/ ३५६ / ( सहकर्जदार तथा कर्जास 
प्रतिवादी क्र . १) २०१५, दिनांक शेतजमीन तारण देणारे ). 
रा . एस. फोर चारी गणेगाव १० -८ - २०१५ . 
दुमाला गरूडवस्ती, 
ता . शिरूर, जि . पुणे . 
२. श्री . मारुती किसन केदारी 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 
क्र . २) रा . गणेगाव दुमाला , 
केदारीवस्ती, ता . शिरूर , 

जि . पुणे . 
३. श्री. जनार्दन आबासो केदारी 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 
क्र . ३) रा. गणेगाव दुमाला , 
केदारीवस्ती, ता . शिरूर , 

जि . पुणे . 
४ . श्री . सुनिल विष्णु पुंड, 

( जामीनदार क्र . १ तथा 
प्रतिवादी क्र . ४ ) 
रा . C /o. लक्ष्मण गंगाराम नवले , 
सर्वे नं . ३, साळुबाई निवास 
कृष्णामाई सोसायटी घर नं . 
३२०५ तळजाई पठार , 

धनकवडी, पुणे -४३. 
५. श्री . अशोक भिमाजी बोरावडे, 
( जामीनदार क्र . २ तथा 

प्रतिवादी क्र . ५) 
रा. गणेगाव दुमाला, 

ता . शिरूर, जि . पुणे . 
६ . श्री . दत्तात्रय विठ्ठलराव कोंडे, 
( जामीनदार क्र . ३ तथा 

प्रतिवादी क्र . ६) 
रा . गणेगाव दुमाला, 
ता . शिरूर, जि . पुणे . 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्वरक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्यामिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, 

सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , २९ सप्टेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . किशोर अंकुश भामे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ४२/ २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
जेजुरी , ता . पुरंदर , जि . पुणे यासंस्थेकडून कर्ज घेण्यासाठी कर्जदार श्री . किशोर अंकुश भामे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे 
कोळविहिरे , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७०३ मधील एकूण क्षेत्र १ हेक्टर ७७ आर व ११ आर पोटखराबा पैकी त्यांचे 
हिश्श्याचे ४५ ही शेतजमीन मिळकत मे . दुय्यम निबंधक पुरंदर यांचे समोर दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ रोजी नोंदणीकृत गहाणखताने तारण 
असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . किशोर अंकुश भामे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे 
शाखा जेजुरी , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १ ,९६, २७१ (अक्षरी रुपये एक लाख शहान्नव हजार दोनशे एक्काहत्तर फक्त ) 
अधिक दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १५ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज , 
दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . किशोर अंकुश भामे यांनी 
यांना त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे कोळविहीरे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७०३ मधील एकूण क्षेत्र १ हेक्टर ७७ आर 
व ११ आर पोटखराबा पैकी त्यांचे हिश्श्याचे ४५ ही शेतजमीन मिळकत तारण देणारे यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे कोळविहिरे 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र . / कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 

नावे 


रव 


m 


४५ आर 


गट नं . 
७०३ 


कलम १०१/ श्री. किशोर अंकुश भामे 
४०० / ५१३/ रा . मावडी क . प . 
२०१२, दिनांक ता . पुरंदर , जि . पुणे . 
१९ - १० - २०१२ . 


१ . श्री . किशोर अंकुश भामे 

(कर्जदार तथा 
प्रतिवादी क्र . १ ) 
रा . मावडी क . प. 
ता . पुरंदर, जि . पुणे . 
२ . सौ . अनिता किशोर भामे 
( जामीनदार क्र . १ ) 
रा . मावडी क. प . 
ता. पुरंदर, जि . पुणे . 


पूर्वेस : मावडी कोळविहिरे शीव 
पश्चिमेस : श्री . विठ्ठल गणपत 

___ कुदळे यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : श्री . अंकुश बाबुराव 

भामे यांची मिळकत . 
उत्तरेस : श्री . ज्ञानेश्वर अंकुश 

भामे यांची मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन-- चालू 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे कोळविहिरे--चालू 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास 

गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


३. सौ . वर्षा ज्ञानेश्वर भामे 
( जामीनदार क्र . २) 
रा . मावडी क . प. 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
४. श्री . हेमंत ज्ञानेश्वर खुटाळे 
( जामीनदार क्र . ३) 
रा. काटेवाडी , 
ता . बारामती, जि . पुणे . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा- - अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , १ ऑक्टोबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . शैलेश कुमार जगताप व श्री . कुमार मारुती जगताप / स्थावर मालमत्ता जप्ती /२५/२०१६ . --महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शैलेश कुमार जगताप यांना अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील गट क्र . १५३ /१अ मधील एकूण क्षेत्र ६३ आर पैकी व 
३१ . ५ आर इतकी नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . शैलेश कुमार जगताप यांच्याकडील 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७, १८, ४८१ (अक्षरी रुपये सात 
लाख अठरा हजार चारशे एक्याऐंशी फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द . सा . द. शे. 
१७ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
कर्ज श्री. शैलेश कुमार जगताप यांना घेण्यासाठी कर्जास शेतजमीन तारण देणारे तथा सहकर्जदार श्री . कुमार मारुती जगताप यांच्या स्वतःच्या 
मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे सासवड 
वसुली दाखला क्र ./ 

कर्जास 

गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्व्हे नंबर 

वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


3 


४ 


१. श्री . शैलेश कुमार जगताप कलम १०१/ श्री . कुमार मारुती जगताप गट नं . ३१. ५ आर पूर्वेस : सर्वे नं . १५२ 
( कर्जदार ) रा . सासवड , ११५६ / ४३/ ( सहकर्जदार तथा कर्जास १५३ / १अ 

दक्षिणेस : श्री. पायगुडे यांची 
कुंजीरवाड्यामागे, २०१६ , दिनांक शेतजमीन तारण देणारे) 

मिळकत . 
ता . पुरंदर, जि . पुणे. १८ -४ -२०१६. 

पश्चिमेस : सर्व्हे नं . १५४ 
२. श्री . कुमार मारुती जगताप 

उत्तरेस : सासवड- जेजुरी रस्ता 
( सहकर्जदार ) रा. सासवड , 
कुंजीरवाड्यामागे , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 
३. श्री . प्रशांत उत्तमराव काकडे 
( जामीनदार ) रा . ० - ४, मंत्री 
मार्केट भाजी मंडईजवळ, 
हडपसर , पुणे - ४११ ०२८ . 
४. श्री . गिरीष गुलाब कांचन 
( जामीनदार ) रा. सुपे खुर्द, 

ता . पुरंदर, जि . पुणे - ४१२३०१. 
५. श्री. अतुल हनुमंत निगडे 
( जामीनदार ) रा . ६६ बेरजाई, 
मळा कर्नकवाडी, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे- ४१२१०२ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, ८ जुलै २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . लक्ष्मण धर्माजी घोळवे व सौ . मालन गेना उर्फ गेनबा खाडे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ १९ / २०१६.-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


६१ 


पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. लक्ष्मण धर्माजी 
घोळवे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड , ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सौ. मालन गेना 
उर्फ गेनबा खाडे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे वंजारवाडी, ता . बारामती. जि . पुणे येथील गट क्र . ८५ / २/ ६ मधील एकूण क्षेत्र ४१ 
आर इतकी नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . लक्ष्मण धर्माजी घोळवे यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३९ , ४८ , ७१७ ( अक्षरी 
रुपये एकोणचाळीस लाख अठेचाळीस हजार सातशे सतरा फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत 
द. सा . द . शे. १८ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
वसुलीसाठी सदरचे कर्ज श्री . लक्ष्मण धर्माजी घोळवे यांना घेण्यासाठी कर्जास शेतजमीन तारण देणारे तथा सहकर्जदार सौ . मालन गेना उर्फ 
गेनबा खाडे यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती, मौजे वंजारवाडी 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 


तारण 


नावे 


४ 


४१ आर 


गट नं . 
८५/ २/ ६ 


पूर्वेस : गट नं . ८८, ८९, ८७ व 

८६ . 
दक्षिणेस : गट नं . ५५, ७४ , ६८ , 

६७ व ७३ . 
पश्चिमेस : गट नं . ८४ 
उत्तरेस : गट क्र . १०४ 


१ . श्री. लक्ष्मण धर्माजी घोळवे कलम १०१/ सौ . मालन गेना उर्फ 
( कर्जदार) रा . निंबोडी , ११५४/ ४१ / गेनबा खाडे, सहकर्जदार 
ता . इंदापूर , जि . पुणे - २०१६, दिनांक तथा कर्जास शेतजमीन 
४१३ १०५ . 

१८ - ४ - २०१६. तारण देणारे , 
२ . सौ . मालन गेना उर्फ गेनबा 

रा . चौधरवस्ती, 
खाडे, ( सहकर्जदार ) 

वंजारवाडी, ता . बारामती , 
रा. चौधरवस्ती, 

जि . पुणे . 
वंजारवाडी, ता . बारामती, 

जि . पुणे . 
३ . श्री . देवकाते आनंद पोपट 
( सहकर्जदार) रा . सोनगाव , 

ता . बारामती, जि . पुणे-४१३११५. 
४ . श्री . खाडे सुभाष गेनबा 

( सहकर्जदार) रा. चौधरवस्ती, 
वंजारवाडी, ता . बारामती. 

जि . पुणे- ४१३१३३ 
५ . श्री . सोनार सतपाल कन्हैयालाल 
( सहकर्जदार ) रा. भवानीनगर , 
ता . इंदापूर, जि . पुणे. 
जि . पुणे- ४१३१०४ . 
६. श्री . चौधर दादा वसंत 

( सहकर्जदार ) रा. वंजारवाडी , 
ता . बारामती. जि . पुणे . 
७. श्री. बिचकुले माणिक किसन 
( जामीनदार क्र . १) रा. दरेकर 
पांद, झारगवाडी, ता . बारामती. 
जि . पुणे . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन - -चालू 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती , मौजे वंजारवाडी-- चालू 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


चतु: सीमा 


वर्णन 


नावे 


نیه 


६ 


८ . श्री . मदने संजय ज्ञानोबा 
( जामीनदार क्र . २) रा. चिखली 
कुरवली, ता . इंदापूर . 

जि . पुणे . 
९ . श्री . पानसरे भिमराव रामचंद्र 
( जामीनदार क्र . ३) रा. डाळज 

ता . इंदापूर . जि . पुणे-४१३१०४ . 
१० . श्री . घोळवे लक्ष्मण विष्णु 
( जामीनदार क्र . ४) रा. निंबोडी 
ता . इंदापूर . जि . पुणे . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड , सासवड , तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे-४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, ७ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . रामदास काळुराम बोरकर/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २८ / २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, पुणे , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रामदास काळुराम बोरकर यांना अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे 
सोमुर्डी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २४९ मधील २ हेक्टर ७४ आर व ०५ आर पोटखराबा पैकी १ हेक्टर ३७ आर 
पोटखराबासह व गट क्र . २५४ मधील १ हेक्टर २९ आर व ३२ आर पोटखराबा पैकी ६४ आर ०५ पॉईन्ट पोटखराबासह इतकी शेतजमीन 
मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . रामदास काळुराम बोरकर यांच्याकडील 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २, ८५ ,२६८ ( अक्षरी रुपये दोन 
लाख पंच्याऐंशी हजार दोनशे अडुसष्ठ फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द . सा . द . शे. १७ 
टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे 
कर्जदार श्री . रामदास काळुराम बोरकर यांच्या स्वत : च्या मालकीची मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


६३ 


३ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे सोमुर्डी 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 


कजेदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


नावे 


१ . श्री . रामदास काळुराम बोरकर कलम १०१/ श्री. रामदास काळुराम गट नं . १ हे. ३७ आर पूर्वेस : गट नं . २४६ 
( कर्जदार ) २४५/ ३४५/ बोरकर ( कर्जदार) २४९ 

पोटखराबासह दक्षिणेस : गट नं . २४६ 
रा. मु. पो . नारायणपूर , २०१५ , दिनांक रा. मु . पो . नारायणपूर , 

पश्चिमेस : कांबरे शीव 
ता . पुरंदर, जि . पुणे. १०- ८ - २०१५. ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

उत्तरेस : गट नं . २५० 
२. श्री .नंदु सुधाकर झेंडे 

गट नं . ६४ आर ०५ पूर्वेस : गट नं . २५३ व २४६ 
( जामीनदार क्र . १ ) 

२५० 

पॉईन्ट दक्षिणेस : गट नं . २५० 
रा . मु . पो . नारायणपूर , 

पोटखराबासह पश्चिमेस : कांबरे शीव 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

उत्तरेस : गट नं . २५५ 
३ . श्री . गणेश अरूण पोटे 
( जामीनदार क्र . २) 
रा. मु . पो . नारायणपूर , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे-४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, 

सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुणे , ११ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . राकेश तिरथराम कपूर व श्री . गोरख पंढरीनाथ मचाले / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २१ / २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राकेश तिरथराम कपूर यांना 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पूणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी श्री . गोरख पंढरीनाथ मचाले 
यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे जिरेगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४६० मधील एकूण क्षेत्र ०५ हेक्टर ३३ आर व 
२५ आर पोटखराबा अशी एकूण ०५ हेक्टर ५८ आर पैकी सहकर्जदार यांच्या मालकीचे ०१ हेक्टर २९ आर व १० आर पोटखराबा अशी 
एकूण ०१ हेक्टर ३९ आर व ट क्र . ४६९ मधील एकूण क्षेत्र ०६ हेक्टर ०३ आर व ५७ आर पोटखराबा अशी एकूण ०६ हेक्टर ६० आर 
पैकी सहकर्जदार यांच्या मालकीचे ७० आर व १५ आर पोटखराबा अशी एकूण ८५ आर इतकी शेतजमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने 
तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . राकेश तिरथराम कपूर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १०, ५१, १८३ (अक्षरी रुपये दहा लाख एक्कावन हजार एकशे 
त्र्याऐंशी फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे . १८ टक्के व्याजदराने होणारे 
व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्ज श्री . राकेश तिरथराम 
कपूर यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास तारण देणारे तथा सहकर्जदार श्री . गोरख पंढरीनाथ मचाले यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या 
आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड , मौजे जिरेगाव 
वसुली दाखला क्र . / कर्जास 

गट नंबर व 
हुकूमाचा क्र . तारण 

सर्वे नंबर 
व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 


चतुःसीमा 


मिळकतीचे 

वर्णन 


नावे 


१ . श्री . राकेश तिरथराम कपूर कलम १०१/ श्री . गोरख पंढरीनाथ गट क्र . ४६० मधील ०१ हेक्टर पूर्वेस : गट नं . ४७१, ४७० 
( कर्जदार ) ११४३/ ३० / मचाले ( सहकर्जदार एकूण क्षेत्र ५ हेक्टर ३३ ३९ आर 

व ४६१. 
रा . ढोरे कॉलनी, २०१६, दिनांक तथा कर्जास शेतजमीन आर व २५ आर पोट 

दक्षिणेस : गटनं. ४५५ व ४६१ 
जलोची ता. पुरंदर , १८ - ४ - २०१६. तारण देणार) 

खराबा अशी एकूण ५ 

पश्चिमेस : गट नं . ४५९ , ४५७ 
जि . पुणे- ४१३१०२ . 

हेक्टर ५८ आर पैकी 

व ४५६ 
२ . श्री . गोरख पंढरीनाथ मचाले 

सहकर्जदार यांच्या 

उत्तरेस : कुरकुंभ शीव . 
( सहकर्जदार) रा. जिरेगाव, 

मालकीचे १ हेक्टर २९ 
ता . दौंड, जि . पुणे- ४१३८०१. 

आर व १० आर पोट 
३. श्री . दीपक दगडु कदम , 

खराबा अशी एकूण १ 
( जामीनदार) रा . कुरकुंभ , 

हेक्टर ३९ आर . 
ता . दौंड , जि . पुणे. 

गट क्र . ४६९ मधील ८५ आर पूर्वेस : गट नं . ४७९ 
४. श्री . संजय अरविंद भापकर 

एकूण क्षेत्र ६ हेक्टर ०३ 

दक्षिणेस : गट नं. ४६८ 
( जामीनदार) रा . जिरेगाव, 

आर व ५७ आर पोट 

पश्चिमेस : गट नं . ४७० 
ता . दौंड, जि . पुणे -४१३८०१. 

खराबा अशी एकूण ६ 

उत्तरेस : गट नं . ४७३ व 
हेक्टर ६० आर पैकी 

४७४ . 
सहकर्जदार यांच्या 
मालकीचे ७० आर व १५ 
आर पोटखराबा अशी 

एकूण ८५ आर . 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, ७ जुलै २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . विशाल नामदेव काळे व श्री . नामदेव तुकाराम काळे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २३/ २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विशाल नामदेव काळे यांना अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे 
लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे येथील सिटी सर्व्हे नंबर ४०९ मधील एकूण क्षेत्र ९९ .८ चौरस मीटर भूखंडासह त्यावरील बांधकाम 
आर. सी . सी . बांधकाम त्यांसी ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकत नंबर ३७८ मधील ३५ x २२ x २ = १७४० चौ. फुट आर . सी. सी . तीन मजली 
संपर्ण बांधकाम मिळकत इतकी शेतजमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार 
श्री . विशाल नामदेव काळे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ ६५ 
कर्ज रुपये १९, ४८ , २५० (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख अठेचाळीस हजार दोनशे पन्नास फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १८ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी 
एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्ज श्री . विशाल नामदेव काळे यांनी कर्ज घेण्यासाठी कर्जास तारण दिलेली त्यांच्या स्वतःच्या 
मालकीची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका इंदापूर , मौजे लासुर्णे 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास 

सर्व्हे नंबर व मिळकत नंबर 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . तारण 

व मिळकतीचे वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 

नावे 


३ 


१ . श्री . विशाल नामदेव काळे कलम १०१/ श्री . काळे विशाल सिटी सर्वे नं . ४०९ मधील एकूण पूर्वेस : श्री. सोमेश्वर खरवडे 
( कर्जदार ) ११४४/ ३१/ नामदेव (कर्जदार ) क्षेत्र ९९ . ८ चौ . मीटर भूखंडासह 

यांची मिळकत . 
रा . जंक्शन साईनगर , २०१६ , दिनांक 

त्यावरील बांधलेले आर. सी . सी . दक्षिणेस : गट नं . ४५५ व ४६१ 
ता . इंदापूर , १८ - ४ - २०१६ . 

बांधकाम त्यांसी ग्रामपंचायत पश्चिमेस : बारामती - इंदापूर 
जि . पुणे- ४१३११४. 

हद्दीतील मिळकत नंबर ३७८ मधील 

मेन रोड . 
२ . श्री . काळे नामदेव तुकाराम 

३५ x २२ x २ = १७४० चौ . फुट उत्तरेस : ग्रामपंचायत 
( सहकर्जदार ) रा. जंक्शन , 

आर. सी . सी . तीन मजली संपूर्ण 

अंतर्गत रोड . 
साईनगर , ता . इंदापूर , 

बांधकाम मिळकत. 
जि . पुणे - ४१३११४ . 
३. श्री . बागल नवनाथ शिवदास 
( जामीनदार ) रा . वडापुरी, 

ता. इंदापूर, जि . पुणे. 
४ . श्री . काळे आश्विनी आजिनाथ 

( जामीनदार ) रा. लासुर्णे, 
ता . इंदापूर , जि . पुणे. 
५. श्री . काळे युवराज दशरथ 
( जामीनदार) रा . निमसाखर , 
ता . इंदापूर , जि . पुणे. 
६. श्री . शिंदे सुभाष सुरेश 
( जामीनदार) रा. जंक्शन 
साईनगर , ता. इंदापूर , 
जि . पुणे - ४१३११४ . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे , ७ जुलै २०१६. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . पंकज राकेश कपूर व श्री . राकेश तिरथराम कपूर व श्री. गोरख पंढरीनाथ मचाले /स्थावर मालमत्ता जप्ती/ 
२२/ २०१६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . पंकज राकेश कपूर यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी 
सहकर्जदार श्री. राकेश तिरथराम कपूर यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील वॉर्ड नंबर ४ 
सिटी सर्व्हे नंबर ५४७ क्षेत्र १०१. २० चौरस मीटर व सिटी सर्व्हे नंबर ५४८ व क्षेत्र ५०६.५ चौरस मीटर यापैकी दक्षिणेकडील ३१७ - १ 
चौरस मीटर असे एकूण ४१८ . ३ चौरस मीटर मध्ये बांधलेल्या कृपा कॉप्लेक्स या इमारतीतील बेसमेंटचा गोडावून गाळा नं . ८ यांसी क्षेत्र 
८ .३६ चौरस मीटर म्हणजेच ९०. ०० चौरस मीटर बिल्टअप एरिया यास सुपर बिल्टअप एरिया १२५.०० चौरस फूट ही मिळकत व 
सहकर्जदार श्री . गोरख पंढरीनाथ मचाले यांनी स्वतःच्या मालकीची मौजे जिरेगाव , ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट क्र . ४६० मधील एकूण 
क्षेत्र ०५ हेक्टर ३३ आर व २५ आर पोटखराबा अशी एकूण ०५ हेक्टर ५८ आर पैकी सहकर्जदार यांच्या मालकीचे १ हेक्टर २९ आर 
व १० आर पोटखराबा अशी एकूण १ हेक्टर ३९ आर व गट क्र . ४६९ मधील एकूण क्षेत्र ६ हेक्टर ३ आर व ५७ आर पोटखराबा अशी 
एकूण ६ हेक्टर ६० आर पैकी सहकर्जदार याघंच्या मालकीचे ७० आर व १५ आर पोटखराबा अशी एकूण ८५ आर इतकी शेतजमीन 
नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . पंकज राकेश कपूर यांच्याकडील अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५, ५० , ८१३ ( अक्षरी रुपये पाच लाख 
पन्नास हजार आठशे तेरा फक्त) अधिक दिनांक ७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १८ टक्के 
व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्ज 
श्री . पंकज राकेश कपूर यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास तारण देणारे तथा सहकर्जदार श्री . राकेश तिरथराम कपूर व श्री. गोरख पंढरीनाथ 
मचाले यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन मिळकत ह्या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती , मौजे बारामती 
कजेदार व वसुली दाखला क्र ./ कर्जास 

सर्व्हे नंबर व मिळकत नंबर 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

तारण 

व मिळकतीचे वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचे नाव 

नावे 


पूर्वेस : पॅसेज 
दक्षिणेस : गोडावून गाळा 

नं . ३ . 
पश्चिमेस : प्लॉट मधील मोकळी 


जागा. 


उत्तरेस : प्लॉट मधील मोकळी 

जागा. 


१. श्री . पंकज राकेश कपूर कलम १०१/ श्री . राकेश तिरथराम मौजे बारामती, तालुका बारामती , 
( कर्जदार) रा . देसाई ११५३ / ४० / कपूर (कर्जदार) जिल्हा पुणे येथील वॉर्ड नंबर ४ 
इस्टेट महालक्ष्मीनगर, २०१६, दिनांक सिटी सर्व्हे नंबर ५४७ क्षेत्र १०१. २० 
ढोरे कॉलनी, जळोची , १८ - ४ - २०१६ . 

चौरस मीटर व सिटी सर्व्हे नंबर ५४८ 
बारामती, ता . बारामती, 

व क्षेत्र ५०६. ५ चौरस मीटर यापैकी 
जि . पुणे . 

दक्षिणेकडील ३१७ - १ चौरस मीटर 
२. श्री. कपूर राकेश तिरथराम 

असे एकूण ४१८ . ३ चौरस मीटर मध्ये 
( सहकर्जदार ), रा. देसाई 

बांधलेल्या कृपा कॉप्लेक्स या इमारती 
इस्टेट महालक्ष्मीनगर, 

तील बेसमेंटचा गोडावून गाळा नं . ८ 
ढोरे कॉलनी, जळोची , 

यांसी क्षेत्र ८. ३६ चौरस मीटर म्हणजेच 
बारामती, ता. बारामती , 

९० . ०० चौरस मीटर बिल्टअप एरिया 
जि . पुणे . 

यास सुपर बिल्टअप एरिया १२५. ०० 
३. श्री . गोरख पंढरीनाथ मचाले 

चौरस फूट ही मिळकत . 
( सहकर्जदार ), रा. जिरेगाव , 
ता . दौंड, जि . पुणे. 
४. श्री . भापकर संजय अरविंद 

( जामीनदार ) रा . जिरेगाव , 
ता . दौंड , जि . पुणे -४१३८०२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


६७ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन --चालू 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती , मौजे बारामती--चालू 
वसुली दाखला क्र . / कर्जास सर्व्हे नंबर व मिळकत नंबर 
हुकूमाचा क्र . 

तारण 

व मिळकतीचे वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


क्षेत्र 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


४५७ . 


४७४ . 


५. श्री . जाधव संजय देवराम 

( जामीनदार) रा . जिरेगाव, 

ता . दौंड , जि . पुणे- ४१३८०२ . 
६. श्री . कुलथे प्रकाश एकनाथ 

( जामीनदार) रा . गोपाळवाडी, 
ता. दौंड , जि . पुणे- ४१३८०१. 

जिल्हा पुणे, तालुका दौंड, मौजे जिरेगाव 
१ . श्री . कपूर पंकज राकेश कलम श्री . गोरख पंढरीनाथ गट क्र . ४६० मधील एकूण क्षेत्र १ हेक्टर पूर्वेस : गट नं . ४७० 
( कर्जदार) रा . देसाई १०१/ मचाले ( सहकर्जदार ०५ हेक्टर ३३ आर व २५ आर ३९ आर दक्षिणेस : गट नं . ५५, ७४ , 
इस्टेट महालक्ष्मीनगर, ११५३/ तथा कर्जास शेत - पोटखराबा अशी एकूण ०५ हेक्टर 

६८ , ६७ व ७३ . 
ढोरे कॉलनी , जळोची, ४०/ जमीन तारण ५८ आर पैकी सहकर्जदार यांच्या 

पश्चिमेस : गट नं . ४५५ ते 
बारामती, ता . बारामती, २०१६ देणार ). 

मालकीचे १ हेक्टर २९ आर व १० 
जि . पुणे -४१३१०२ दिनांक 

आर पोटखराबा अशी एकूण १ 

उत्तरेस : गट क्र . ४५९ 
२ . श्री . कपूर राकेश तिरथराम १८ - ४ 

हेक्टर ३९ आर. 
( सहकर्जदार), रा . देसाई २०१६ . 
इस्टेट महालक्ष्मीनगर , 

गट क्र . ४६९ मधील एकूण क्षेत्र ६ ८५ आर पूर्वेस : गट नं . ४७९ 
ढोरे कॉलनी, जळोची, 

हेक्टर ३ आर व ५७ आर पोटखराबा 

दक्षिणेस : गट नं . ४६८ 
बारामती, ता . बारामती, 

अशी एकूण ६ हेक्टर ६० आर पैकी 

पश्चिमेस : गट नं . ४७० 
जि . पुणे - ४१३१०२. 

सहकर्जदार यांच्या मालकीचे ७० 

उत्तरेस : गट क्र . ४७३ व 
३ . श्री . मचाले गोरख पंढरीनाथ 

आर व १५ आर पोटखराबा अशी 
( सहकर्जदार), रा. जिरेगाव , 

एकूण ८५ आर . 
ता . दौंड , जि . पुणे . 
४. श्री . भापकर संजय अरविंद 
( जामीनदार ) रा. जिरेगाव, 

ता . दौंड, जि . पुणे . 
५. श्री . जाधव संजय देवराम 
( जामीनदार ) रा . जिरेगाव , 

ता . दौंड , जि . पुणे- ४१३८०२. 
६. श्री . कुलथे प्रकाश एकनाथ 
( जामीनदार) रा . गोपाळवाडी, 
ता . दौंड, जि . पुणे - ४१३८०१ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे , ७ जुलै २०१६. 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . सुनिल काशिनाथ कामथे व श्री . काशिनाथ विश्वनाथ कामथे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २६/ २०१६.-- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयंत बाळकृष्ण काकडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुनिल 
काशिनाथ कामथे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी 
श्री . काशिनाथ विश्वनाथ कामथे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे शिवरी , तालुका पुरंदर , जि . पुणे येथील जमीन मिळकत गट क्र . 
९९७ पैकी मधील एकूण क्षेत्र ०८ आर, गट क्र . ९९७ मधील ४९ . ५ आर , गट क्र . १००२ मधील ६६ आर, गट क्र . १००५ मधील ३० 
आर, गट क्र . ९८९ मधील ०३ आर व गट क्र . ९९० मधील १५ आर, इतकी शेतजमीन नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत 
तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री. सुनिल काशिनाथ कामथे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १९ ,२०,४३१ (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख वीस हजार चारशे एकतीस फक्त) अधिक दिनांक 
७ जुलै २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १८ टक्के व्याजदराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व 
तद्नुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्ज श्री . सुनिल काशिनाथ कामथे यांना घेण्यासाठी 
कर्जास शेतजमीन तारण देणारे तथा सहकर्जदार श्री . काशिनाथ विश्वनाथ कामथे यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या 
आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे वर्णने 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे शिवरी 
कर्जदार व वसुली दाखला क्र . / कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 

चतुःसीमा 
सहकर्जदाराची हुकूमाचा क्र . 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व जामीनदाराची व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 

नावे 


तारण 


१ 


. 


०८ आर 


गट नं . 
९९७ पैकी 


१. श्री . कामथे सुनिल काशिनाथ कलम १०१/ श्री . काशिनाथ विश्वनाथ 
( कर्जदार ) रा. फ्लॅट नं . २ १११२/ ११४३/ कामथे( सहकर्जदार 
दुसरा मजला वर्धानी २०१६, दिनांक तथा कर्जास शेतजमीन 
अपार्टमेंट मातोश्री कॉलनी ८- ३- २०१६ . तारण देणारे रा . शिवरी , 
वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, 

ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


पूर्वेस : गट नं . १९६ 
दक्षिणेस : गट नं . १९७ 
पश्चिमेस : गट नं . १०२१ 
उत्तरेस : गट नं . ९९७ 


पुणे. 


९९७ 


४९. ५ आर 


१००२ 


६६ आर 


२. कामथे काशिनाथ विश्वनाथ 
( सहकर्जदार ) रा. शिवरी , 

ता . पुरंदर , जि . पुणे. 
३ . श्री . सुतार हनुमंत अंकुश 
( जामीनदार) रा . आढे, 

ता . मावळ, जि . पुणे . 
४. श्री . बोहाडे काळुराम नामदेव 
( जामीनदार) रा. श्रीकृष्ण 
व्हीला सेक्टर नं . ०१, 
फ्लॅट नं . A/ १२, इंद्रायणीनगर , 
भोसरी, पुणे - ४११०२६. 


पूर्वेस : गट नं . ९९६ 
दक्षिणेस : गट नं . ९९७ 
पश्चिमेस : गट नं . १०२१ 
उत्तरेस : गट नं . ९९७ 

पूर्वेस : गट नं . १००२ 
दक्षिणेस : गट नं . १००२ 
पश्चिमेस : गट नं . १०२१ 
उत्तरेस : गट नं . १००२ 

पूर्वेस : गट नं . १००५ 
दक्षिणेस : गट नं . १००५ 
पश्चिमेस : फॉरेस्ट 
उत्तरेस : गट नं . १००४ 


१००५ 


३० आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


६९ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने-- चालू 

जिल्हा पुणे, तालुका पुरंदर , मौजे शिवरी-- चालू 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामीनदाराची 

नावे 


चतुःसीमा 


३ 


५. श्री. अविनाश अर्जुन लोंढे 

०३ आर पूर्वेस : गट नं . ९८८ 
( जामीनदार) रा . स. नं . १९ / २/ १ 

दक्षिणेस : गट नं . ९८९ 
प्रतिक हॉटेल जवळ विशाल 

पश्चिमेस : गट नं . ९८८ 
निवास धावडे वस्ती, भोसरी , 

उत्तरेस : गट नं . ९८९ 
पुणे- ४११०३९ . 

१५ आर पूर्वेस : गट नं . ९८८ 

दक्षिणेस : गट नं . ९९० 
पश्चिमेस : गट नं . ९९१ 

उत्तरेस : गट नं . ९९० 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

जयंत बाळकृष्ण काकडे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे , ८ जुलै २०१६. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . सतिश धर्मा बांरगुळे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ४५/ २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी, सतिश महादेव जाधव, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सतिश धर्मा बारगुळे व श्री . धर्मा कृष्णा बारंगुळे व सौ . 
सुरेखा सतिश बारंगुळे ( सहकर्जदार ) यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , शाखा उरूळीकांचन, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी कर्जासाठी त्यांची मालकीची मौजे उरूळीकांचन , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नं . १४५० / १ एकूण 
क्षेत्र १ हेक्टर ९१ आर अधिक पोटखराबा १ आर एकूण १ हेक्टर ९२ आर पैकी श्री . सतिश धर्मा बारगुळे यांच्या मालकीची १. ५ आर 
जागा व त्यामधील १३ बाय ६२ एकूण ८०६ चौरस फूट बांधकाम यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं. ३/ ०३५८ व श्री . धर्मा कृष्णा बारंगुळे यांचे 
मालकीची १ आर जागा व त्यामील २८ बाय १५ एकूण ४२० चौ . फूट बांधकाम यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ३/ ०३५९ व 
सौ . सुरेखा सतिश बारंगुळे ( सहकर्जदार) यांचे मालकीची १ . २५ आर व त्यामधील १४ बाय २७ एकूण ३७८ चौ . फूट तसेच १८ . ६ बाय १० 
एकूण १८६ चौ . फूट असे दोन्ही मिळून एकूण ६५४ चौ . फूट बांधकाम यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ३ / ०३७८ इतकी जमीन व बांधकाम 
मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असलेली मिळकत तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . सतिश धर्मा बारगुळे व श्री . धर्मा कृष्णा 
बारंगुळे व सौ . सुरेखा सतिश बारंगुळे ( सहकर्जदार) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे शाखा उरूळीकांचन , तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २, २८ , २५४ ( अक्षरी रुपये दोन लाख अठ्ठावीस हजार दोनशे चोपन्न फक्त) अधिक दिनांक २५ नोव्हेंबर 
२०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावाखर्च व तद्नुषंगिक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्ज खाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसुलीसाठी सदरचे सहकर्जदार कर्जदार श्री . सतिश धर्मा बांरगुळे व श्री . धर्मा कृष्णा बारंगुळे व सौ . सुरेखा सतिश बारंगुळे 
( सहकर्जदार ) यांना कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचे जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका हवेली , मौजे उरूळीकांचन 
वसुली दाखला क्र ./ कर्जास जमीन गट नंबर व मिळकतीचे वर्णन 
व दिनांक 

तारण 
देणाऱ्याचे नाव 


कर्जदार व 
जामीनदाराची 
नावे व पत्ते 


चतुःसीमा 


१ 


१. श्री. सतिश धर्मा बारगुळे कलम १०१/ श्री . सतिश धर्मा बांरगुळे गट नं . १४५० / १ एकूण क्षेत्र मिळकत नं . ३/ ०३५८ ची 

(कर्जदार ) रा . उरूळीकांचन , ३०/ २२७ / (कर्जदार) व श्री . धर्मा १ हेक्टर ९१ आर अधिक पोट - चतुःसीमा 
तांबेवस्ती बायफ रोड, २०१२ , दिनांक कृष्णा बारंगुळे व खराबा १ आर एकूण १ हेक्टर पूर्वेस : १० फुटी कॉलनी रोड 

ता . हवेली , जिल्हा पुणे. १३ - ७- २०१२ . सौ. सुरेखा सतिश ९२ आर पैकी श्री . सतिश धर्मा दक्षिणेस : श्री. नवनाथ धर्मा 
२. श्री . धर्मा कृष्णा बारंगुळे 

बारंगुळे ( सहकर्जदार) बांरगुळे यांच्या मालकीची १.५ आर बारंगुळे यांची मिळकत. 
( सहकर्जदार ) 

जागा व त्यामधील १३ बाय ६२ पश्चिमेस : श्री . धर्मा बारंगुळे 
रा . उरूळीकांचन , 

एकूण ८०६ चौरस फूट बांधकाम यांची मिळकत. 
तांबेवस्ती बायफ रोड, 

यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . उत्तरेस : १० फुटी रोड 
ता . हवेली , जिल्हा पुणे. 

३/ ०३५८ व श्री. धर्मा कृष्णा मिळकत नं . ३/ ०३५९ ची 
३ . सौ. सुरेखा सतिश बारंगुळे 

बारंगुळे यांचे मालकीची १ आर चतुःसीमा 
( सहकर्जदार ) 

जागा व त्यामील २८ बाय १५ एकूण पूर्वेस : श्री . सतिश धर्मा 
रा. उरूळीकांचन , 

४२० चौ . फूट बांधकाम यांसी बारंगुळे यांची मिळकत . 
तांबेवस्ती बायफ रोड, 

ग्रामपंचायत मिळकत नं . ३ /०३५९ दक्षिणेस : श्री. नवनाथ धर्मा 
ता . हवेली , जिल्हा पुणे. 

सौ . सुरेखा सतिश बारंगुळे यांचे बारंगुळेयांची मिळकत . 
४. श्री . देवेंद्र वसंत साळुखे 

मालकीची १.२५ आर व व पश्चिमेस : श्री . भांबरे यांची 
( जामीनदार क्र . १) 

त्यामधील १४ बाय २७ एकूण 

मिळकत . 
रा . उरूळीकांचन , 

३७८ चौ . फूट तसेच १८. ६ बाय उत्तरेस : १० फुटी रोड 
तांबेवस्ती बायफ रोड, 

१० एकूण १८६ चौ . फूट असे मिळकत नं . ३/०३७८ ची 
ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 

दोन्ही मिळून एकूण ६५४ चौ . फूट चतुःसीमा 
५ . श्री . गणेश हरिदास कदम 

बांधकाम यांसी ग्रामपंचायत मिळकत पूर्वेस : श्री. कांगले यांची 
( जामीनदार क्र . २) 

नं . ३ /०३७८ इतकी जमीन व मिळकत . 
रा . उरूळीकांचन , 

बांधकाम . 

दक्षिणेस : ८ फुटी कॉलनी रोड 
बायफ रोड , श्रीकृष्ण 

पश्चिमेस : श्री . खेसे यांची 
कॉलनी, ता . हवेली , 

मिळकत . 
जि . पुणे. 

उत्तरेस : श्री . बबई खेडेकर 

___ यांची मिळकत . 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सतीश महादेव जाधव , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुणे , २६ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


७१ 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . शत्रुघ्न विठ्ठल साळुखे व श्री . अशोक ज्ञानोबा थोरे / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ४६/ २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सतीश महादेव जाधव , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शत्रुघ्न विठ्ठल साळुखे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
दत्तनगर , कात्रज, पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री . अशोक ज्ञानोबा थोरे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकी हक्काच्या मौजे शिंगवे, 
तालुका राहता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट क्र . ६९५/ १ मधील एकूण क्षेत्र ०४ हेक्टर पैकी त्यांच्या खरेदी मालकी हक्काची ०२ हेक्टर 
जमीन मिळकत व गट क्र . ६९५/ १ मधील एकूण क्षेत्र ०४ हेक्टर पैकी त्यांच्या मालकी हक्काची ०२ हेक्टर जमीन मिळकत व गट 
क्र . ६९५/ २ मधील एकूण क्षेत्र ०१ हेक्टर २६ आर त्यांच्या मालकी हक्काची शेत जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असलेली 
मिळकत तारण दिलेली होती व आहे. कर्जदार श्री . शत्रुघ्न विठ्ठल साळुखे यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा दत्तनगर , 
कात्रज , पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३०, ६० , ४५५ ( अक्षरी रुपये तीस लाख साठ हजार चारशे पंचावन्न फक्त) अधिक दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १८ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक 
वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे सहकर्जदार कर्जदार श्री . शत्रुघ्न विठ्ठल साळुखे यांना कर्ज 
घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री . अशोक ज्ञानोबा थोर यांनी दिलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा अहमदनगर, तालुका राहता , मौजे शिंगवे 
कर्जदार व सहकर्जदाराची वसुली दाखला क्र ./ कर्जास जमीन गट नंबर व मिळकतीचे वर्णन 

चतुःसीमा 
व जामिनदाराची व दिनांक 

तारण 
नावे व पत्ते 

देणाऱ्याचेनाव 


१ . श्री. शत्रुघ्न विठ्ठल साळुखे । कलम १०१/ श्री . अशोक ज्ञानोबा थोरे गट क्र . ६९५/ १ मधील एकूण क्षेत्र 

(कर्जदार ) रा. सर्व्हे नं . ८८१/ १०३५/ ( सहकर्जदार ) ०४ हेक्टर पैकी त्यांच्या खरेदी मालकी 
७३/ ६/ ६ तोरणा क्लासिक २०१५, दिनांक रा . श्रीरामपूर गायकवाड हक्काची ०२ हेक्टर शेत जमीन मिळकत 
सोसायटी A विंग १६-२- २०१६ . वस्ती बेलपूर बुद्रुक 
फ्लॅट नं . १ नारायणीधाम 

ता . श्रीरामपूर , 
समोर कात्रज , पुणे -४६. 

जि . अहमदनगर. 
२ . श्री . अशोक ज्ञानोबा थोरे 

गट क्र . ६९५/ १ 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी 

गट क्र . ६९५/ १ मधील एकूण पूर्वेस : गट नं. ६९५/ २ 
क्र . २ ) रा. श्रीरामपूर 

क्षेत्र ०४ हेक्टर पैकी त्यांच्या दक्षिणेस : गट नं . ७०२ 
गायकवाड वस्ती, 

मालकी हक्काची ०२ हेक्टर पश्चिमेस : गट नं . ६९४ 
बेलपूर बुद्रुक , ता . श्रीरामपूर , 

शेत जमीन मिळकत 

उत्तरेस : रोड 
जि . अहमदनगर . 
३. श्री . हनुमंत मारुती सुळे 

( जामीनदार क्र . १ तथा 
प्रतिवादी क्र . ३ ) 
रा . सदाशिवनगर , 
ता . माळशिरस , 
जि . सोलापूर . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णने --चालू 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहता, मौजे शिंगवे-- चालू 
वसुली दाखला क्र . / कर्जास गट नंबर व मिळकतीचे 
हुकूमाचा क्र . 

तारण 

सर्व्हे नंबर वर्णन 
व दिनांक देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
सहकर्जदाराची 
व जामिनदाराची 


चतुःसीमा 


नावे 


१ 


५ 


४. श्री . किसन रामभाऊ कानगुडे 

गट क्र . ६९५/ २ मधील एकूण गट क्र . ६९५/ २ 
( जामिनदार क्र . २ तथा 

क्षेत्र ०१ हेक्टर २६ आर त्यांच्या पूर्वेस : गट नं . ६९५ / ३ 
प्रतिवादी क्र . ४) 

मालकी हक्काची शेत जमीन दक्षिणेस : गट नं. ७०१, ७०२ 
रा . सर्वे नं . आर. व्ही . 

मिळकत 

पश्चिमेस : गट नं . ६९५/ १ 
बाने ९०० बी. एच. बोर्डिंग रोड , 

उत्तरेस : रस्ता 
सन्मित्रनगर, रत्नागिरी, 
४१५६१२ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय, " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे - ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सतीश महादेव जाधव , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " हडको रोड , 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पुणे , ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . गणेश दादासो गोफणे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/ ४३/ २०१६ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी , सतीश महादेव जाधव , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश दादासो गोफणे यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री. अजित तानाजी धायगुडे 
यांनी त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची मौजे मासाळवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील गट क्र . ३२१ मधील १८ आर व १ आर पोटखराबा 
अशी एकूण १९ आर पैकी १४ आर शेत जमीन मिळकत बोजा नोंद करून तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री. गणेश दादासो गोफणे 
यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १, ६२ , ०८९ ( अक्षरी रुपये 
एक लाख बासष्ट हजार एकोणनव्वद फक्त) अधिक दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द . सा . द. शे. 
१६ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज, सरचार्ज, दावाखर्च व तदनुषंगिक वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
सदरचे सहकर्जदार कर्जदार श्री. गणेश दादासो गोफणे यांना कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री. अजित तानाजी धायगुडे यांनी तारण दिलेली 
जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या 
जमीन मिळकतीचे स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


७३ 


जप्त केलेल्या घर मिळकतीचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका बारामती , मौजे मासाळवाडी 
वसुली दाखला क्र . / कर्जास जमीन 

गट क्रमांक 
व दिनांक 

तारण 
देणाऱ्याचेनाव 


कर्जदार व 
जामीनदाराची 
नावे व पत्ते 


१ . श्री . गणेश दादासो गोफणे कलम १०१/ श्री . अजित तानाजी धायगुडे गट क्र . ३२१ 

१४ आर 
रा. भापकर वस्ती तरडोली ११४० /२७/ ( सहकर्जदार ) 
पो . मोरगाव , ता . बारामती , २०१६, दिनांक 

जि . पुणे-४१२ ३०४ . १८ - ४ - २०१६ . 
२ . श्री . अजित तानाजी धायगुडे 

रा. धायगुणे वस्ती. तरडोली , 
पो. मोरगाव , ता. बारामती , 

जि . पुणे-४१२ ३०४. 
३ . श्री . देडे सुरेश सखाराम 

रा . मासाळवाडी, 
पो. लोणी भापकर, 
ता . बारामती, जि . पुणे 

४१३११० . 
४. श्री . भोसले विकास चंद्रकांत 

रा . जेजुरी, ता . पुरंदर , 
जि. पुणे-४१२ ३०३. 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्चव वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन " सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सतीश महादेव जाधव , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा -- अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
मुख्य कार्यालय , " राष्ट्रवादी भवन" हाडको रोड, 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पुणे , १ ऑक्टोबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म . स. का . क ./ १५६/ स्थावर जप्ती/ सन २०१६ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , आर. ए. लोखंडे, विशेष वसुली 
अधिकारी, पुणे अधिन जुन्नर तालुका फेडरेशन महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री. सुनिल गुलाबराव ढवळे यांचेकडील यशवंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळवडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये 
२३, ३९ , ७९१ अधिक दिनांक २४ मे २०१५ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे. 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
___ गावाचे जमीन गट मिळकतीचे वर्णन व क्षेत्रफळ 

नाव 
तालुका/जिल्हा 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
क्रमांक व प्रमाणपत्र देण्यात आले 
दिनांक 

त्यांचे नावे 


मान गट 


मिळकतीचे 
चतुःसीमा 


१०१/ ५७/ १३९ / २०१५ श्री. सुनिल गुलाबराव मौजे वारुळवाडी, नवीन गट क्र . 

गट क्र . प्रमाणे 
दि . ९/ ९/ २०१५ . ढवळे 

ता. जुन्नर, ( १) १३१/ २ 

० . ६१ आर 
जि . पुणे. (२) १३२ / २ 

० . ४५. १ आर 
जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत यशवंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळवडी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या घर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


राजू अ. लोखंडे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 

( प्राधिकृत अधिकारी), 
द्वारा -- जुन्नर तालुका नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन , 

पिंपळवडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 


पुणे, ८ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थाजआ./ येरवडा/ ODCC - ५२ / १०९/ २०१५- १६ . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्यातील संबंधित पोट - कलमाचे अन्वये मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसार मी , गंगाधर गोविंद 
खोसे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सौ. प्रिती सुनिल आगरवाल यांच्या मालकी हक्काची खाली क्रमांक २ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकीची 
मिळकत या आदेशाने जप्त करीत आहे . 

( २) जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 
गाव मौजे वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील 
गट क्र . १२७९ वाघोली मधील सौ. प्रिती सुनिल आगरवाल यांच्या हिश्श्याची क्षेत्र ही मिळकत. 

( ३) सौ. प्रिती सुनिल आगरवाल आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर स्थावर बोजा निर्माण करणे अगर 
सदर मालमत्तेचे कोणत्याही त - हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशाने प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

(४) तमाम लोकांना कळविणेत येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत सौ . प्रिती सुनिल आगरवाल अगर त्यांचे 
प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरुपाची हरकत घेणे असल्यास/ नोंदविणे 
असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसांत कळविण्यात यावे. अन्यथा अशी कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील 
कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत सौ . प्रिती सुनिल आगरवाल त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल 
यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अॅवॉर्ड धारण करणार दि . महानगर को - ऑप. बँक लि ., पुणे यांचेवर बंधनकारक 
राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

( ५) सौ. प्रिती सुनिल आगरवाल यानी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसाचे आत रक्कम रुपये ५४, ९०, ५४८ . ०० अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०१५ पासून १५ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि . महानगर को - ऑप. बँक लि ., पुणे यांचेकडे समक्ष 


करावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


७५ 


(६) जर यदाकदाचित सौ . प्रिती सुनिल आगरवाल यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर सौ . प्रिती सुनिल आगरवाल यांच्या 
वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात 
येईल . 

( ७) जर सौ . प्रिती सुनिल आगरवाल यांनी त्यांची स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसाचेमे. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 

( ८) हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च सौ . प्रिती सुनिल आगरवाल यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 
हा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला आहे. 

गंगाधर गोविंद खोसे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

( महाराष्ट्र राज्य), 

द्वारा - दि . महानगर को - ऑप . बँक लि . , पुणे. 
पुणे , ६ नोव्हेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती / १०६/ २०१६ - १७. ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था,( पारसेवा) सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक १८२/ २०१५, दिनांक २६ डिसेंबर २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


__ मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 
क्रमांक उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स . नं . / चौ . मी . 
व दिनांक असेल त्याचे नाव पेठ / घर नंबर 

मिळकत नं . 
२ 

चौ . फूट रु . पैसे . 
१८२/ २०१५, ( १) अभिजित हेमंत धर्माधिकारी रा. प्लॉट नं . १४ ( १) मौजे वहागाव , पो. सुरूर ० हे . ५३ २. ३१ श्री . अभिजित 
२३- १२ - २०१५ . गजानन हौ . सोसा. ता . वाई वेथील शेत आर 

हेमंत 
मॉडल कॉलनी, जमीन याचा गट नं . 

धर्माधिकारी 
शिवाजीनगर , पुणे- १६ ४/ ६ क्षेत्र ० हे . ५३ 

यांचा 
( २ ) दादासाहेब आनंदराव रा . सुरूर, ता . वाई , आर यापैकी ८ आणे 

हिस्सा. 
गायकवाड 

जि . सातारा. हिस्सा . 
(३) रविंद्र बाळकृष्ण गायकवाड रा. सुरूर, ता . वाई , (१) गट नं . ४/ ५ क्षेत्र ० हे. २९ १ . ७५ 

जि . सातारा . ० हे. २९ आर यापैकी आर 

ता . वाई, जि . सातारा . ८ आणे हिस्सा . 
( ४) युवराज निवृत्ती जाधव रा . वहागाव , पो . सुरूर, 

ता . वाई , जि . सातारा . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


शेरा.--( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) , 

देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ४, ५३ , २५३ ( अक्षरी रुपये चार लाख त्रेपन्न हजार दोनशे त्रेपन्न फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही, तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
वाई , ३० नोव्हेंबर २०१६. 


. 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/ ११४/२०१६- १७ . ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था,( पारसेवा) सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक २४ / २०१६- १७, दिनांक १३ जुलै २०१६ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , वाई, या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


आकारणी 


चतुःसीमा 


प्रमाणपत्राचा 

क्रमांक 
व दिनांक 


__ मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स. नं ./ 
असेल त्याचे नाव पेठ / घर नंबर 

मिळकत नं . 


क्षेत्र 
चौ . मी . 


१ 


३ 


चौ . फूट रु . पैसे . 
२४/ २०१६-१७, (१) सौ . कमल उत्तम महांगडे मु. पो. पसरणी, मौजे पसरणी येथील ०६० -- पूर्वेस : रामदास 
१३ - ७- २०१६ . ता. वाई , जि . सातारा. गट क्र . ७५४ 

महांगडे जमीन 
( २) मधुकर महादेव महांगडे मु. पो . पसरणी, 

पश्चिमेस : रस्ता 
ता . वाई, जि . सातारा . 

दक्षिणेस : रामदास 
( ३) अरविंद बाबुराव चव्हाण शिवनेरी बंगला , 

महांगडे जमीन 
बावधन नाका , 

उत्तरेस : सिताराम 
यशवंतनगर , वाई, 

महांगडे जमीन . 
( ४) उत्तमराव सदाशिव महांगडे 

मु . पो. पसरणी , 

ता . वाई , जि . सातारा . 
शेरा.- -( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ), 

देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये २ ,०३, ३३३ ( अक्षरी रुपये दोन लाख तीन हजार तीनशे तेहतीस फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे, 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई. 
वाई , ७ डिसेंबर२०१६. 


आदेश 
क्रमांक वसुली/ स्थावर जप्ती/११४/ २०१६- १७. - ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ,(पारसेवा) सातारा यांचा दिलेला वसुली क्रमांक २४ / २०१६- १७, दिनांक १३ जुलै २०१६ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


७७ 


त्याअर्थी, मी , प्रसाद नामदेव घाडगे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई, जिल्हा सातारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


प्रमाणपत्राचा 


चतुःसीमा 


मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका 

सि . स. नं . / 
असेल त्याचे नाव पेठ/ घर नंबर 

मिळकत नं . 


क्षेत्र आकारणी 
चौ . मी . 


क्रमांक 
व दिनांक 


चौ . फूट रु. पैसे . 
२४/ २०१६- १७, (१) सौ . कमल उत्तम महांगडे मु. पो . पसरणी, मौजे गुंडेवाडी येथील १९.८८ १६ . ३६ पूर्वेस : तांगडे 
१३- ७- २०१६. ता . वाई , जि . सातारा . गट क्र . २५८ 

जमीन 
( २ ) मधुकर महादेव महांगडे मु . पो . पसरणी , 

पश्चिमेस : रवींद्र 
ता . वाई, जि . सातारा . 

अंबिके जमीन . 
( ३) अरविंद बाबुराव चव्हाण । शिवनेरी बंगला, 

दक्षिणेस : वरखडवाडी 
बावधन नाका, 

शीव . 
यशवंतनगर, वाई, 

उत्तरेस : आनंदा 
( ४ ) उत्तमराव सदाशिव महांगडे मु. पो . पसरणी , 

आंबिके जमीन . 
ता . वाई, जि . सातारा . 
शेरा. --( ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार), 

देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये २,०३, ३३३ ( अक्षरी रुपये दोन लाख तीन हजार तीनशे तेहतीस फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही , तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रसाद नामदेव घाडगे , 
महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 

जनता अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, वाई. 
वाई , ७ डिसेंबर २०१६. 


३ 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५६७/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार- ज्योत्सना बबनराव पवार , रा. १८५/ २, संकल्प, शिवाजीपेठ , जत , ता . जत , जि . सांगली, यांच्याकडून 
येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ६,२७,९५४ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त 
रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती उर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी जत , ता . जत 
या ठिकाणी दिनांक ६ जानेवारी २०१६ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदर व जामिनदार वरीलप्रमाणे 
यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट 
लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी 
वापर करीत असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य शर्तीवर , 
लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


शेरा 


संच 
क्रमांक 


संचाचे वर्णन , स्थावर , गृहित 

किंवा कदाचित भाडे 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा 
भाडेपट्ट्याने दिली 

असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास दिली 


भूमापन क्रमांक/ 
नगरपालिका 
क्रमांक आणि 
भूकरविषयक 
अन्य वर्णन 


स्थावर मालमत्ता 
क्षेत्रफळ स्थानिक 

उपकर 
धरून 
सरकारी 
महसूल 


विद्यमान शहर 
भोगवटादार किंवा 

गाव 


मालमत्ता 
कोणत्याही 
भारास 
पात्र 
असल्यास 


३ 


५६६ 


१ . ०६ 


स्वतः 


हे . आर रु . पैसे 
१०१/ २०१/ कर्जदार - - 
२००८ - ०९ ज्योत्सना बबनराव पवार , 

१. २२ 

जत 

हिश्श्याची संपूर्ण 
दि . ३० - १ 
२००९ . 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये १२ , ७९ , ३१३ + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचेव्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४६/ ४७१, दिनांक १ जुलै २०१० अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

उर्मिला श्री. राजमाने , 

सदस्या अवसायक मंडळ, 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ), 

तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , कवठेमहांकाळ, जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि . व. वि . अ./ ज्ञानदीप / २१३/ २०१६.--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा, कराड , तालुका 
कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड यांचा दिलेला क्रमांक ६३ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०११ 
च्या वसुली प्रमाणपत्राअन्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे . वसुली 
दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम रुपये १६ , ६४० असून दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ अखेर रुपये २५ , ९४१ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, कराड महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अधिक आनंदा जाधव यांची खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्र ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्रमांक / क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले व तालुका सि . स . नं ./ 
दिनांक असेल त्याचे नाव पेठ / घ. नं . गट नंबर हे. आर रु. पै. 


भार 


२५५ 


वसुली 
दाखला 
क्र . ६३ , 
दिनांक 
२५/ १०/ 
२०११ . 


कर्जदार - श्री . सुनिल मौजे खालकरवाडी, भू . क्रमांक 
बबन कुरणे , रा . आष्टा , तालुका कराड , 
ता . वाळवा , जि . सातारा. जिल्हा सातारा . ३४ 
जामीनदार- अधिक 
आनंदा जाधव , 
रा . खालकरवाडी, 
ता . कराड, जि . सातारा . 


क्षेत्र ५४ आर ३. ५० 

क्षेत्र ७१ आर १०. ६२ 
( दोन्ही मिळकती 
मधील श्री . अधिक 
आनंदा जाधव यांचा 
हिस्सा. 


नकाशा - ज्ञानदिप को - ऑप . 
प्रमाणे. क्रेडिट सोसायटी 

लिमिटेड , मुंबई 
शाखा, कराड , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


७९ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार रुपये २५ , ९४१ . 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून (१५) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर, वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , कराड, 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा . 
सातारा , २९ नोव्हेंबर २०१६ . 


गाव 


___ आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५७२/ २०१६ . ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार- मे . सोनू क्लॉथ स्टोअर्स , प्रोप्रा. सौ . कांचन दत्तात्रय डुबुले, रा . देशिंग यांचे जामीनदार -- श्री . बाळासो 
शामू डुबुले , रा . देशिंग , ता . कवठेमहांकाळ , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये १ , ४१ , ४७४ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात 
आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक 
आहे 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी देशिंग , 
ता . कवठेमहांकाळ या ठिकाणी दिनांक १२ जानेवारी २०१६ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व 
जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांचीकिंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त 
होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे 
स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करीत असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती 
व अन्य शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन , स्थावर , गृहीत भूमापन क्रमांक/ क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 

४ 

हे . आर रु . पैसे 
१०१/ २६/ कर्जदार- - 
२००३- ०४ मे. सोनू क्लॉथ स्टोअर्स , 
दि . ९ - २- जामीनदार - - 
२००४. श्री. बाळासो शामू डुबुले १०२४ पै. ० . १३ ० . १९ स्वत : देशिंग हिश्श्याची संपूर्ण 

११३६ पै . ० . ३७ ० . २६ । 
(१) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे , ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ७, ४१, ७२१ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचेव्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

३९ / ५७३४, दिनांक १७ मार्च २००४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात), 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली . 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


३ 


on 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक वि .व. वि . अ./ ज्ञानदीप / २२१/ २०१६ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई शाखा, कराड , तालुका 
कराड, जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड यांचा दिलेला क्रमांक १३२, दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ 
च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ६८, ४५७ असून दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ अखेर रुपये ८९ , ४६२ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, कराड महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दिलीप दत्तात्रय पाटील (शिंदे) यांची खालील उल्लेख केलेली 
मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा 
तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य 
होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्रमांक / क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले पेठ/ घ. नं . सि . स. नं ./ 
दिनांक असेल त्याचे नाव 

गट नंबर हे. आर रु. पै . 


प्रमाणपत्र 


भार 


वसुली श्री . दिलीप दत्तात्रय मौजे लेंगूर , भू . क्रमांक 

नकाशा - ज्ञानदीप को - ऑप . 
दाखला पाटील (शिंदे). 

ता . खानापूर , ११४३ क्षेत्र ३० आर मधील १ . ३७ प्रमाणे. क्रेडिट सोसायटी 
क्र . १३२ , 

जिल्हा सांगली. ५ आणे ४ पै हिस्सा . 

लिमिटेड, मुंबई 
दिनांक 

२३३९ / अ क्षेत्र २३ आर मधील ३. ३१ 

शाखा, कराड , 
१५/ १२/ 

८ आणे हिस्सा. 
२०११ . 

११३९ / ब क्षेत्र ६० आर मधील ०. २२ 

५ आणे ४ पै हिस्सा . 
२३३८ क्षेत्र ४ आर मधील ० . ६२ 

१६ आणे हिस्सा. 
२३९५ क्षेत्र ३५ आर मधील ० . ३४ 

५ आणे ४ पै हिस्सा . 
११४६ क्षेत्र २५ आर मधील ०. १६ 

५ आणे ४ पै हिस्सा . 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकबाकी रक्कम भार रुपये ८९ , ४६२ . 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून (१५) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर, वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , कराड, 

तालुका कराड , जिल्हा सातारा. 
कराड , २९ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५७३/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - मे . वैशाली ऑईल फॅक्टरी, प्रोप्रा . गणपतराव ज्ञानदेव लाटणे, रा. प्लॉट नं . सी - १८, एमआयडीसी, मिरज 
यांचे जामीनदार -- श्री . सदाशिव गणपती मोहिते , रा. हरिपूर , ता . मिरज , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये २, २५ , १० ,०४६ 
यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह 
व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे, 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी हरिपूर , 
ता . मिरज या ठिकाणी दिनांक १७ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


८१ 


स्थावर मालमत्ता 


क्षेत्रफळ 


संच 
क्रमांक 


विद्यमान 
भोगवटादार 


संचाचे वर्णन , स्थावर , गृहीत 

किंवा कदाचित भाडे 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा 
भाडेपट्ट्याने दिली 

असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास दिली 


भूमापन क्रमांक / 
नगरपालिका 
क्रमांक आणि 
भूकरविषयक 
अन्य वर्णन 


__ स्थानिक 

उपकर 
धरून 
सरकारी 
महसूल 


शहर 
किंवा 
गाव 


शेरा 
मालमत्ता 
कोणत्याही 
भारास 


पात्र 


असल्यास 


. 


हे . आर 


रु . पैसे 


१०१/ १९६/ 
२०११ - १२ 
दि . १७- ७- 
२०१२ . 


कर्जदार -- 
मे . वैशाली आइस फॅक्टरी , 
जामीनदार- - 

गट क्र . 
श्री . सदाशिव गणपती मोहिते १३१ / २ 

१३५/ ४ 
७४/ १ 
७५/ ६ 


स्वतः 


हरिपूर 


हिश्श्याची संपूर्ण 


० .०१ 
१. ०३ 
० . ६४ 


० . ६५ 


( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये २, ४१, २० , ००२ + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे. 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४४/ ५७१ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या, अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात), 
तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली . 


सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि .व.वि . अ./ ज्ञानदीप/ २२५/ २०१६ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा पाटण, तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पाटण , यांचा दिलेला क्रमांक २५२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम रुपये 
१, ०४ ,०७८ असून दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ अखेर रुपये १, १९ , १०२ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, कराड महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ व २ सौ . सुवर्णा गणेश कांबळे व श्री. गणेश 
मारुती कांबळे यांचे नावे असलेली व तारण देण्यात आलेली मौजे मारूल , हवेली , ता . पाटण , जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


भार 


मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्र ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा भार 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले पेठ / घ . नं . सि . स. नं ./ 
दिनांक असेल त्याचे नाव 

गट नंबर हे. आर रु. पै . 
१ 
वसुली कर्जदार -- सौ . सुवर्णा मौजे मारूल , मिळकत नंबर 

नकाशा - ज्ञानदीप को - ऑप . 
दाखला गणेश कांबळे , ता . पाटण , ५१८ एकूण क्षेत्र ५९४ 

प्रमाणे. क्रेडिट सोसायटी 
क्र . २५२, जाबदार क्रमांक २ जिल्हा सातारा . 

चौ . फूट . 

लिमिटेड , मुंबई 
दिनांक श्री . गणेश मारुती 

शाखा , पाटण , 
६/ ९ / कांबळे . 
२०१६. 

( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकबाकी रक्कम भार रुपये १, १९ , १०२ . 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून ( १५) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर, वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण , 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 
कराड , ७ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५७५/ २०१६. – ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार- मे . नंदकिशोर पोल्ट्री फार्म , प्रोप्रा . किशोर भिमराव क्षीरसागर , रा . बेडग , ता . मिरज यांचे जामीनदार 
श्री . भिमराव धोंडीबा क्षीरसागर , रा . मिरज , ता . मिरज , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे ( १) रक्कम रुपये १२, ११, ८१० ( २) रक्कम 
रुपये ४०, ४१ , २७२ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे 
होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे मिरज रिसनं . ९६७/ १ब , 
प्लॉट नं . ५८ , या ठिकाणी दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १ . ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार, हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन , स्थावर , गृहीत भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 
क्रमांक ___ किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


शेरा 


गाव 


पात्र 


हे . आर 


रु. पैसे 


१०१/ ६२४,/ 
६२५ /२००९ 
१० , दि . १६ 
७/ २०१० . 


कर्जदार -- 
मे. नंदकिशोर पोल्ट्री फार्म , 
जामीनदार - - 

मिरज 
श्री . भिमराव धोंडीबा क्षीरसागर , रिसनं . 

९६७/ १ब , 
प्लॉट नं . ४८ 


स्वत: 


मिरज 


हिश्श्याची संपूर्ण 


२६६. ५० 
चौ . मी . जागा 
व इमारत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७/ माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


८३ 


( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या , बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
(२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ५८ , ००० , १८ + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि . , सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक 

४६/ १३०५ , दिनांक १४ जानेवारी २०११ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

___ ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात) , 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि. व. वि. अ./ ज्ञानदीप / ४४३/ २०१६. -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा पाटण, तालुका पाटण, 
जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पाटण , यांचा दिलेला क्रमांक २८२, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये १ , ४८ , १२० असून दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ अखेर रुपये १, ७० ,६१७ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ व २ श्री . सुभाष मारुती सुतार व सौ . अंजना 
सुभाष सुतार यांचे नावे असलेली रजि . गहाणखताने तारण देण्यात आलेली मौजे रासाटी, ता . पाटण , जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली 
मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा 
तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य 
होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्र ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्रमांक / क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 

भार 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले पेठ / घ. नं . 
दिनांक असेल त्याचे नाव 

गट नंबर हे. आर रु . पै . 


नं . 


३७५ 


वसुली कर्जदार - - श्री . सतीश मौजे रासाटी , मिळकत नंबर 

पू - ग्रा . पंचायत रोड ज्ञानदीप को - ऑप . 
दाखला सुभाष सुतार, ता . पाटण , 

एकूण क्षेत्र -- द - ग्रा . पंचायत रोड क्रेडिट सोसायटी 
क्र . २८२, जाबदार क्रमांक १ जिल्हा सातारा . 

८५१ 

प -विष्णू सपकाळ लिमिटेड , मुंबई 
दिनांक श्री . सुभाष मारुती 

चौ . फूट . 

___ यांचे घर . शाखा, पाटण, 
२२/९ / सुतार , 

उ - सुरेश सुतार 
२०१६ . जाबदार क्रमांक २ 

यांचे घर. 
सौ . अंजना सुभाष सुतार. 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार रुपये १, ७० , ६१७. 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून (१५) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर, वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण , 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 
कराड , ७ डिसेंबर २०१६ . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५७१/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार- श्री . अशोक बाबुराव कोळी , रा . पद्माळे यांचे जामीनदार - श्री . वसंत भाऊ कदम , रा . पद्माळे , 
ता . मिरज , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ५२,०६४ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, 
उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी पद्माळे, 
ता . मिरज या ठिकाणी दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १. ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन , स्थावर , गृहित भूमापन क्रमांक/ क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे । नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा 

मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


गाव 


स्वत : 


(२ ) 


हे . आर रु . पैसे 
१०१/ १६६९ / कर्जदार -- 
२००६- ०७ श्री . अशोक बाबुराव कोळी , 
दि . २२- २ जामीनदार- - 
२००७. श्री . वसंत भाऊ कदम , ३६२ ० .०६. २५ २. ९० 

पद्माळे हिश्श्याची संपूर्ण 
१३२/ ब ० . ५५. २५ २७. ६४ 
( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये १ , ३५ , ३११ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

५१/ ५७३, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात) सांगली- मिरज रोड , सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात), 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली . 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि . व.वि . अ./ ज्ञानदीप/ ४४२/ २०१६ . -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा पाटण , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाटण , यांचा दिलेला क्रमांक २८३, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ /९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ५, ०५, ३५० असून दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ अखेर रुपये ५, ११, ५४६ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अशोक सीताराम काटकर यांचे नावे असलेली आणि कर्जास 
रजि . गहाणखताने तारण देण्यात आलेली मौजे भाग्यनगर , ता . खानापूर, जि . सांगली यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत 
आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


८५ 


प्रमाणपत्र 


मालमत्तेचे वर्णन 
गावाचे नाव भूमापन क्रमांक / क्षेत्र 
पेठ/ घ . नं . सि . स . नं ./ 

गट नंबर हे. आर 


आकारणी 


चतुःसीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले 
दिनांक असेल त्याचे नाव 


भार 


रु . पै . 


१.८४ 


मौजे भाग्यनगर , गट नंबर 
ता . खानापूर , १९० 
जिल्हा सांगली. 


वसुली श्री . अशोक सीताराम 
दाखला काटकर , 
क्र . २५३ , 
दिनांक 
६ / ९ / 
२०१६ . 


एकूण क्षेत्र 
५७ आर 
मधील ८ 
आणे हिस्सा . 


पू - गट नं . २०१ ज्ञानदीप को - ऑप . 
द आबासो काटकर क्रेडिट सोसायटी 
प – पाणंद रस्ता लिमिटेड , मुंबई 
उ - मधुकर काटकर शाखा, पाटण , 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकबाकी रक्कम भार रुपये ५, ११ , ५४६. 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून ( १५ ) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर , वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पाटण , 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा . 
कराड, ७ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५६९ / २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - श्री. संभाजी किसन भोसले , रा . मु . भैरववाडी, पो . टाकवे, ता . शिराळा यांचे जामीनदार - श्री . पांडुरंग 
मारुती येळवे, रा. मु . भैरववाडी , पो . टाकवे, ता . शिराळा, जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये १, ०२ , ३६४ यांच्या दाव्यामुळे 
जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह 
वसूल करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी , हे गावचावडी भैरववाडी, 
ता . शिराळा या ठिकाणी दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १. ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचेवर्णन , स्थावर, गृहित भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


गाव 


पात्र 


३ 


हे. आर 


रु. पैसे 


१०१/ ११४ / 
२००५ 
दि . १७ -१ 
२००६. 


कर्जदार -- 
श्री . संभाजी किसन भोसले , 
जामीनदार- - 
श्री. पांडुरंग मारुती येळवे 


१६० 


०.४४ 


०. २९ 


स्वत: 


भैरववाडी हिश्श्याची संपूर्ण 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ -८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या , बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
(२) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये २, ६३ ,६२२ + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४६/१५९३, दिनांक १ डिसेंबर २००६ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री. राजमाने, 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ), 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ, जि . सांगली . 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६. 


- - 


- 


- 


- 


आदेश 
क्रमांक वि . व.वि . अ./ ज्ञानदीप/ ४४६/ २०१६. -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा पाटण, तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पाटण , यांचा दिलेला क्रमांक २८३, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ च्या वसुली 
प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम रुपये ६ , २१ ,९५४ असून दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ अखेर रुपये ६,३६, ६६४ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ श्री . विश्वास सत्याबा पाटील यांचे नावे असलेली 
व रजि . गहाणखताने तारण देण्यात आलेली मौजे हारूगडेवाडी ( नाडोली) , ता . पाटण , जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त 
करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्रमांक / क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 

भार 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले पेठ / घ. नं . सि . स. नं ./ 
दिनांक असेल त्याचे नाव 

गट नंबर हे. आर रु . पै . 


प्रमाणपत्र 


२ 


वसुली श्री . विश्वास सत्याप्पा 
दाखला पाटील 
क्र . २८३, 
दिनांक 
२२/ ९ / 
२०१६. 


ज्ञानदीप को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड, मुंबई 
शाखा, पाटण , 


मौजे हारूगडेवाडी, भूमापन क्र . क्षेत्र १ हे. ७४ ३.७८ सर्व बाजूनी ग . नं . 
( नाडोली), १३८ आर मधील १३८ ची उर्वरित 
ता . पाटण, 

मधील ८ पै . जागा . 
जिल्हा सातारा. 

हिस्सा . 

पू - गट १४० 
भूमापन क्र . क्षेत्र १० हे. ५३ २४ . ०७ प - गट १३८ 
१३९ आर मधील ३ पै. द – श्री . सुहास 

व ७ पै . हिस्सा. पवार मिळकत . 
भूमापन क्र . क्षेत्र ३ हे. ११ ७. १२ उ – श्री . पवार 
१४० आर मधील १ 

मिळकत . 
आणे ४ पै . सर्व बाजूंनी ग. नं . 
हिस्सा . 

१४० पै. ची 
उर्वरित जागा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


८७ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार रुपये ६ , ३६, ६६४. 

देय असलेली रक्कम, व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून (१५) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पाटण , 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा . 
कराड , ७ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२ / ५६८/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - श्री . मुनीर रज्जाक चौगुले , रा. कर्नाळ यांचे जामीनदार - श्री . बाळू जैनुद्दीन कुरणे, रा. कर्नाळ, 
ता . मिरज , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये १,०४, ६४० यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, 
उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 
__ त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी कर्नाळ , 
ता . मिरज या ठिकाणी दिनांक ७ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १ .०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन , स्थावर, गृहीत भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


गाव 


३ 


हे . आर रु . पैसे 
१०१/ २४० / कर्जदार - - 
२०१२- १३ श्री . मुनीर रज्जाक चौगुले , 
दि. १७- १० - जामीनदार- - 
२०१२ . श्री . बाळू जैनुद्दीन कुरणे १८८ ० . २० ०. ५८ स्वतः कर्नाळ हिश्श्याची संपूर्ण 
(१) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये १ ,०७,३५७ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४८/ १११८ , दिनांक १६ जानेवारी २०१३ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) , 

तथा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कवठेमहांकाळ, जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक वि . व.वि . अ./ ज्ञानदीप/ ४४४/ २०१६. -- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई शाखा पाटण, तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेने मा . उपनिबंधक , सहकारी संस्था, पाटण , यांचा दिलेला क्रमांक २४७, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ च्या वसुली 
प्रमाणपत्राअन्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम रुपये ३, ०२ ,९७३ असून दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ अखेर रुपये २,९५,९३४ व्याजासह येणे थकबाकी आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , पाटण महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाबदार क्रमांक १ श्री . रवींद्र ऊर्फ मच्छिंद्र राजाराम आतकरी 
यांचे नावे असलेली व रजि . गहाणखताने तारण देण्यात आलेली मौजे कलेढोण , ता . खटाव, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र आकारणी 

चतुःसीमा 

भार 
क्रमांक व उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले पेठ/ घ. नं . सि . स. नं ./ 
दिनांक असेल त्याचे नाव 

गट नंबर हे. आर रु. पै. 


प्रमाणपत्र 


वसुली श्री . रवींद्र उर्फ मच्छिंद्र मौजे कलेढोण , भू . क्रमांक क्षेत्र १ हे . ५८ १. ५६ पू - आप्पासो आतकरी ज्ञानदीप को - ऑप. 
दाखला राजाराम आतकरी ता . खटाव , १८५० आर मधील १८ 

हिस्सा. क्रेडिट सोसायटी 
क्र . २४७ , 

जिल्हा सातारा . 

हिस्सा . 

द - संतोष आतकरी लिमिटेड , मुंबई 
दिनांक 

हिस्सा . 

शाखा , पाटण , 
६/ ९ / 

प - चंद्रकांत आतकरी 
२०१६ . 

१० . ७४ हिस्सा . 

उ - राजाराम आतकरी 

हिस्सा. 
१८१८ क्षेत्र २१ हे . ४४ पू - आप्पासो आतकरी 
आर मधील ११२ 

हिस्सा . 
आर हिस्सा . 

द - चंद्रकांत आतकरी 

हिस्सा . 
प - संतोष आतकरी 

हिस्सा . 
उ - राजाराम आतकरी 

हिस्सा . 
( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकबाकी रक्कम भार रुपये २,९५,९३४. 

देय असलेली रक्कम , व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या तारखेपासून ( १५ ) पंधरा दिवसांच्या आत देण्यात आली नाही तर , वर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा – ज्ञानदीप को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पाटण, 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 
कराड, ७ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५६३/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - श्री . गोविंद बन्सीलाल बियाणी, रा. महेश, उद्योग भवनसमोर , सरस्वतीनगर , सांगली यांचे जामीनदार 
श्री . राजगोपाल गोवर्धन बियाणी, रा . कन्हैया काटकर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग , सांगली, मिरज रोड, सांगली , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या 
सुमारे ( १) रक्कम ४ , ६५ ,२५, ३८७ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती 
व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


८९ 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे सांगली विस्तारित सि. स.नं . 
१३५८८ या ठिकाणी दिनांक २ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार, हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत" आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 


स्थावर मालमत्ता 


क्षेत्रफळ 


शहर 


शेरा 


संच 
क्रमांक 


स्थानिक 
उपकर 


विद्यमान 
भोगवटादार किंवा 


भूमापन क्रमांक / 
नगरपालिका 
क्रमांक आणि 
भूकरविषयक 
अन्य वर्णन 


मालमत्ता 
कोणत्याही 


धरून 


संचाचेवर्णन , स्थावर, गृहीत 

किंवा कदाचित भाडे 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा 
भाडेपट्ट्याने दिली 

असल्यास किती 
मुदतीसाठी कोणत्या 
अटींवर व कोणास दिली 


गाव 


सरकारी 


भारास 


महसूल 


पात्र 


असल्यास 


२ 


हे . आर 


रु. पैसे 


१०१/ १८४ / कर्जदार- - 
२०१३- १४ श्री . गोविंद बन्सीलाल बियाणी 
दि . ३१ - १२ - जामीनदार- - 
२०१३. श्री . राजगोपाल गोवर्धन बियाणी सांगली 

विस्तारित 
सि . स.नं . 


-- 


स्वतः 


सांगली हिश्श्याची संपूर्ण 


३२५. ७ 
चौ . मी. पैकी 
पश्चिमेकडील 
१/ २ हिस्सा 
जागा व इमारत . 


१३५८८ 


( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 
बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ४,९७, ०३ ,१३५ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचेव्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे. 
( ३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात ) यांनी क्रमांक 

५० / ५५६, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 


सदस्या, अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात), 
तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली. 


सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


गाव 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२ / ५६४/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - मे. बन्सी कलेक्शन यांचे भागीदार- सौ . कांचन गोवर्धन बियाणी, रा . ८९१, कापडपेठ, सांगली, 
ता . मिरज, जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ३, ७८ , २९ , ५३६ .०४ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि 
ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे सांगली विस्तारित सि. स. नं . 
१३३८८ , टाटा पेट्रोल पंपाजवळ , सांगली, ता . मिरज , जि . सांगली या ठिकाणी दिनांक ३ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १. ०० वाजता याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी 
कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद 
केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करीत असतील , त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या 
शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य शर्तीवर, लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन, स्थावर, गृहीत भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 
२ 

हे . आर रु . पैसे 
१०१/ १८०,/ कर्जदार -- 
२०१३- १४ मे . बन्सी कलेक्शन 
दि. ३१ -१२- भागीदार -- 
२०१३. सौ . कांचन गोवर्धन बियाणी सांगली ७५५. २ 

स्वतः सांगली हिश्श्याची संपूर्ण 
विस्तारित चौ . मी . वरील 
सि . स .नं . दुसरा मजला 
१३३२८ १८५. ११ 

चौ. मी . मधील 
पूर्वेकडील १/ २ हिस्सा 

जागा व इमारत . 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ४, ०७, ४५ , ३२४ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

५०/ ५५९ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती. 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात ) सांगली- मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात) , 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कवठेमहांकाळ , जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


९१ 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५७६ / २०१६ . ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - श्रीमती सुशीला शामराव पाटील, रा. पद्माळे, ता . मिरज, जि . सांगली , यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे 
रक्कम रुपये ४, १० ,९६३ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री 
यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी पद्माळे , 
ता . मिरज या ठिकाणी दिनांक ७ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १. ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार, हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर, लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचेवर्णन, स्थावर , गृहीत भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा 

मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

गाव 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
__ असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


तो 


२ 


३ 


स्वतः 


२ . २६ 
५. ५९ 


4 


० . ४९ 


हे . आर रु. पैसे 
१०५/ १३७/ कर्जदार- - 
२०११ - १२ श्रीमती सुशीला शामराव पाटील ९८/ १ ०. २० 

पद्माळे हिश्श्याची संपूर्ण 
दि . ६ -९ 

३१६/ ब 
२०११ . 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे , ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ४, २५ , ८६९ + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचे व्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३ ) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४७/ १२६४, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०११ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

ऊर्मिला श्री . राजमाने, 

सदस्या, अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात), 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कवठेमहांकाळ , जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५६५ / २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली , ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - श्री . दिलीप लक्ष्मण शिंदे ( गवळी) मयतवारस (१ ) श्रीमती दीपा दिलीपराव शिंदे ( गवळी) (२) ऋषिकेश 
दिलीपराव शिंदे( गवळी) रा. आष्टा , घर क्र . २११, ता . वाळवा, जि . सांगली यांचे जामीनदार- श्री . उदयसिंह यशवंतराव देशमुख , रा . आष्टा, ता . 
वाळवा , जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ३९, ७९ , १०६ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, 
उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 


९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे सांगली विस्तारित सि . स. नं . 
९००० , ता . मिरज या ठिकाणी दिनांक ४ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १ . ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व 
जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त 
होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी सुसंगतपणे 
स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती 
व अन्य शर्तीवर, लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील. 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचे वर्णन , स्थावर , गृहीत भूमापन क्रमांक/ क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


धरून 


गाव 


हे . आर 


रु . पैसे 


१०५/ २०२/ 
२०१२ - १३ 
दि. २६-६- 
२०१२ . 


कर्जदार-- 
श्री . दिलीप लक्ष्मण शिंदे 
( गवळी) मयतवारस 
(१) श्रीमती दीपा दिलीपराव 

शिंदे ( गवळी ) 
( २) ऋषिकेष दिलीपराव शिंदे 

शिंदे ( गवळी ) 
जामीनदार- - 

सांगली 
श्री . उदयसिंह यशवंतराव विस्तारित 
देशमुख 

सि . स.नं . 
९००० 


स्वतः 


सांगली हिश्श्याची संपूर्ण 


५६७. ०० 
चौ . मी . पैकी 
इंद्रप्रस्थ 

अपार्टमेंट 
मधील ग्राऊंड 
फ्लोअर फ्लॅट 


नं . १ 


क्षेत्र ६७. ०७ 

चौ . मी . 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या, बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ४२, ३५,९८८ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचेव्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४८ /६९०, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१२ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे . अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती. 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या , अवसायक मंडळ, 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात ) , 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कवठेमहांकाळ, जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


३ 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२/ ५७४ / २०१६ . ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - मे . साई कन्स्ट्रक्शन कंपनी, प्रोप्रा . श्री . संभाजी निवृत्ती पाटील, रा. प्रतापगंज पेठ , सातारा, जि . सातारा 
यांचे जामीनदार -( १) श्री . प्रकाश निवृत्ती पाटील, (२ ) बाळासो निवृत्ती पाटील दोघे रा . १२९६ पार्वती निवास, सोमवार पेठ, तासगाव , जि . सांगली 
यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये २, ३३ , ३४ ,३०१ यांच्या दाव्यामुळे जप्त करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री 
करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने, विशेष विक्री व वसुली अधिकारी, हे गावचावडी तासगाव, ता . 
तासगाव , जि . सागली या ठिकाणी दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १. ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार 
व जामीनदार वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार , हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून 
प्राप्त होणाऱ्या नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत " आता विधीशी 
सुसंगतपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी 
दिलेल्या शर्ती व अन्य शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचेवर्णन , स्थावर, गृहीत भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान शहर 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा 

मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

गाव 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


शेरा 


तो 


स्वतः 


५२१ / १ 


० . १० 


० . ३७ 


_____ ०. ६६ 


हे . आर रु . पैसे 
१०१/ ७०१/ कर्जदार-- 

गट नं . 
२००९ - १० मे. साई कन्स्ट्रक्शन कंपनी ५२१/ १ 

० . २० 
दि . २३- ८ - प्रोप्रा. श्री . संभाजी निवृत्ती ५६३/ ३अ ० . २४ 
२०१० . 

पाटील, १/ २ हिस्सा 
( १) श्री . प्रकाश निवृत्ती पाटील ५६३/ २ब/ ३ ० . ४० 
( २) बाळासो निवृत्ती पाटील ५६२/ १ + २/ ३ ०. २० -- स्वत : मिरज हिश्श्याची संपूर्ण 
जामीनदार -- 
( १) श्री . प्रकाश निवृत्ती पाटील 

१/ २ हिस्सा 
( २) बाळासो निवृत्ती पाटील 

५४३/ ४ब/ १ 
५४३/ ४ब/ २ 
५४४/ २ __ ० . १७ 
५४४/ ४अ/ १ 
५४४ / ४ब / १ 
५६३/ २ब / १ 
५६३/ ११/ ११ 
५६३/ ३अ 
५६३/ २ब/ ३ ०. २० 

५६२/ १ + १/ ३ ०. १० 
( १) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या , बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही . 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ४ , २५ , ८० , ३२० + दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासूनचेव्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
(३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४७/ ६२३, दिनांक ४ जुलै २०११ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 


/ १ 


० . २० 


0 . 3७ 


० . २७ 


० . १२ 
०. १२ 


९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ , वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

___ ऊर्मिला श्री. राजमाने, 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली ( अवसायनात), 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक एसआरओ/ जप्ती/ ५२ / ५७०/ २०१६. ज्याअर्थी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड, सांगली, ( अवसायनात ) यांची याखाली 
विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त कर्जदार - सौ . शांताबाई दाजी शेवाळे, सौ . लक्ष्मीबाई गोपाळ शेवाळे, सौ . शोभा महादेव शेवाळे व यांचे जामीनदार 
सौ . सजुबाई बाबु पवार सर्व रा. उमदी, ता . जत, जि . सांगली यांच्याकडून येणे असलेल्या सुमारे रक्कम रुपये ३,९३, ४१४ यांच्या दाव्यामुळे जप्त 
करण्यात आली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त मालमत्तेची विक्री करून उक्त रक्कम जप्ती व विक्री यामुळे होणाऱ्या सर्व वैध आकारासह व खर्चासह वसूल 
करणे आवश्यक आहे, 

त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , श्रीमती ऊर्मिला श्रीधर राजमाने , विशेष विक्री व वसुली अधिकारी , हे गावचावडी उमदी, 
ता . जत या ठिकाणी दिनांक १० जानेवारी २०१७ रोजी दुपारी १. ०० वाजता याखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेतील उक्त कर्जदार व जामीनदार 
वरीलप्रमाणे यांचा अधिकार, हक्क व हितसंबंध यांची आणि या सर्वांची किंवा त्यापैकी कशाचीही विल्हेवाट लावण्याचा किंवा त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या 
नफ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ज्या शक्तीचा " उक्त न्यायनिर्णित ऋणकोची खाली नमूद केलेल्या स्थावर मिळकतीबाबत" आता विधीशी सुसंगतपणे स्वतःच्या 
फायद्यासाठी वापर करीत असतील, त्या शक्तीची शेवट जोडण्यात आलेल्या विक्रीच्या शर्तीची अनुसूचीमध्ये हाताच्या किमतीसंबंधी दिलेल्या शर्ती व अन्य 
शर्तीवर , लिलावाने सर्वांचे जास्त बोली बोलणाऱ्यास विक्री करतील . 

स्थावर मालमत्ता 
संच संचाचेवर्णन , स्थावर, गृहीत भूमापन क्रमांक / क्षेत्रफळ स्थानिक विद्यमान 

शेरा 
क्रमांक किंवा कदाचित भाडे नगरपालिका 

उपकर भोगवटादार किंवा मालमत्ता 
किंवा वार्षिक मूल्य किंवा क्रमांक आणि 

धरून 

गाव 

कोणत्याही 
भाडेपट्ट्याने दिली भूकरविषयक 

सरकारी 

भारास 
असल्यास किती अन्य वर्णन 

महसूल 

पात्र 
मुदतीसाठी कोणत्या 

असल्यास 
अटींवर व कोणास दिली 


शहर 


हे . आर रु. पैसे 
१०१/ ११८ / कर्जदार -- 
२००८ -०९ सौ . शांताबाई दाजी शेवाळे ३०३/ ५ 

१ . १४ 

० . ४० 
दि. १६- १- सौ. लक्ष्मीबाई गोपाळ शेवाळे । ३०३/ ५ 

१ .१३ ० . ३९ स्वतः उमदी हिश्श्याची संपूर्ण 
२००९ . सौ . शोभा महादेव शेवाळे ३०३/ ५ १ . १३ ० . ४० 

जामीनदार- - 

सौ . सजुबाई बाबु पवार ३९५/ २ऊ १. ३९ ० . ८८ स्वत : उमदी हिश्श्याची संपूर्ण 
( १ ) उक्त मालमत्तेच्या हक्काविषयी किंवा त्रयस्थ पक्षांनी दावा सांगितलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या , बोजांच्या 

किंवा हितसंबंधाच्या विधिग्राह्यतेविषयी कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. 
( २) बाकीदारांकडून येणे असलेल्या ज्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीचा आदेश देण्यात आलेला आहे, ती आजच्या तारखेपर्यंत काढलेली 

एकूण रक्कम रुपये ६ , ६१, ७३९ + दिनांक १ जानेवारी २०१२ पासूनचेव्याज + खर्चासह येणे बाकी आहे . 
( ३) उक्त मालमत्ता विक्री अधिकारी व विशेष वसुली अधिकारी, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लि ., सांगली ( अवसायनात) यांनी क्रमांक 

४४/ २७७३, दिनांक ४ मार्च २००९ अन्वये पूर्वी जप्त केली होती . 
उक्त मालमत्ता अर्जदार मे. अवसायक मंडळ, वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली, ( अवसायनात) सांगली-मिरज रोड, सांगली 
यांच्याकडे गहाण टाकण्यात आली होती आणि म्हणून उक्त मालमत्ता खाली सही करणाऱ्याने पूर्वी जप्त केली नव्हती . 

ऊर्मिला श्री . राजमाने , 

सदस्या , अवसायक मंडळ , 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक लिमिटेड , सांगली ( अवसायनात) , 

तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कवठेमहांकाळ , जि . सांगली. 
सांगली, २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


९५ 


आदेश 


क्रमांक ना. बँक - २/ डी-४/ माजी सैनिक - छत्रपती संभाजी/विलीनीकरण/ १३ / ३८८/२०१६ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम 
१७ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . सुनील पवार , अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा जिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएटी/एसएटीआरएसआर ( सीआर)/ १३६७/ सन २००४, दिनांक ३० एप्रिल २००४ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता 
छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ., ता. कोरेगाव , जि . सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी/ केजीएन/ आरएसआर/ 
( सीआर)/ ९८५/ सन १९८९- ९० , दिनांक १३ सप्टेंबर १९८९ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन 
राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशा वेळी भारतीय 
नोंदणी अधिनियम , १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही. 


उक्त आदेशामुळे माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेचे छत्रपती संभाजी 
महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव, जि . सातारा या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता. जि . सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड 
रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात यावे. 


उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


अटी व शर्ती : 


१. माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेचे छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या सस्थेत विलीनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 


२. विलीनीकरणाच्या दिवसापासून माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेच्या 
ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा 
रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेच्या 
सभासदांच्या शेअर्स (भाग) , रक्कम छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेत अनामत 
खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 


३. माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेच्या सभासदांना छत्रपती संभाजी 
महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता. कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेचे सभासद व्हावयाचे असेल अशा व्यक्तींना संस्थेच्या 
नियमानुसार भाग खरेदी केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल . 


४. विलीनीकरणानंतर माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेच्या ठेवी 
खतावणीवर असणारी मुद्दल रक्कम व त्यावरील होणारे व्याज मागणी करताच ताबडतोब परत करील तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी छत्रपती 
संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या पतसंस्थेत पुढे सुरू ठेवावयाच्या नसतील त्यांना 
विलीनीकरणाच्या दिनांकापासून छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता. कोरेगाव , जि . सातारा या पतसंस्थेच्या इतर 
ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंचनेर 
वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी व इतर जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून 
ठेवल्या जातील . तसेच माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेने सर्व प्रकारच्या 
ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 


५. विलीनीकरणानंतर माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेत असणारी सर्व 
बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती , मासिक ठेवी व इतर ठेवींची खाती छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे 
बु ., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील . 


९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


६ . माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता. जि . सातारा या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्ज वसुली 
करण्याची जबाबदारी छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेची राहील. माजी 
सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे 
असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी हाणारे दंडव्याज , वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च 
भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


७. विलीनीकरणाच्या दिनांकास माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेची 
बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक व इतर येणी ही छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव , जि . सातारा 
या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु. , 
ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेकडे राहील . 


८ . विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेने 
ठेवलेल्या ठेवी , केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे , कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलीनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 


९ . विलीनीकरणानंतर माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेऐवजी छत्रपती 
संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत माजी 
सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी 
व हितसंबंधी कोणालाही आक्षेप राहणार नाही . 


१० . माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणानंतर 
छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या सस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून 
घेणे बंधनकारक राहील मात्र त्यांची सेवाज्येष्ठता विलीनीकरणाच्या दिनांकापासून धरली जाईल . 


११. विलीनीकरणापूर्वी माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेत काही दोष , 
अफरातफर असल्यास त्यास छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु. , ता . कोरेगाव , जि . सातारा ही संस्था जबाबदार 
राहणार नाही. 


१२. माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन, ता . जि . सातारा या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे 
दायित्व छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु ., ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 


१३. विलीनीकरणानंतर माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेचे जे सभासद 
छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव, जि . सातारा या पतसंस्थेचे सभासदत्व स्वीकारणार नाहीत अशा 
सभासदांचा व संचालकांचा संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप असणार नाही. 


१४ . विलीनीकरणानंतर माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थेच्या 
विलीनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव, जि . सातारा यांनी मागणी 
केलेल्या पुणे जिल्ह्यातील सासवड , ता . पुरंदर व शाखा बारामती शहर, ता . बारामती, जि . पुणे या ठिकाणी शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


१५. माजी सैनिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिंचनेर वंदन , ता . जि . सातारा या संस्थचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी 
देण्याबाबतचे कामकाज छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपोडे बु., ता . कोरेगाव, जि . सातारा यांच्या सातारा शाखेमार्फत 
करण्यात यावे. 


सुनील पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पुणे , ५ फेब्रुवारी २०१६. 


उपविभागीयदंडाधिकारीयांजकडून 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकफौज/कावि-३/२०१७.-सर्वलोकांनायाद्वारेकळविण्यातयेतेकी,सोबतचेपरिशिष्टातनमूदकेलेलेइसमत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळेमयतझालेबाबतसमरीमिळणेबाबत उपविभागीयपोलीसअधिकारी,बारामती/दौंड/दौंडलोहमार्ग,पुणेयांनीइकडेअहवालसादरकेलाआहे.सदरइसमाचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजअन्यकारणानेमृत्यूझालेलाअसेलअगर त्याबाबतचीकोणाचीकाहीतक्रारअसेलतरसदरनोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतयाकार्यालयाकडेलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीकाहीतक्रारआली नाही,तरपोलीसखात्याचेअहवालाप्रमाणेइकडूनआकस्मिकमृत्यूबाबतअंतिमसमरीमंजूरकेलीजाईलवनंतरकोणत्याहीप्रकारचीतक्रारऐकलीजाणारनाहीयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


मयताचेनाव 


वयवर्षे 


गावाचेनाव 


मृत्यूचेकारण 


पोलीसस्टेशन 


अ.क्र.एस.आर. 

क्रमांक 


अ.म.र._मृत्यूचादिनांक क्रमांक 


बहाणपूर 


४२८ ४२९ 


तनुजायोगेशदेवकर मच्छिद्रविठ्ठलचौधर 


2 


वंजारवाडी 


५९/१६ ८/१६ ४३/१६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


बारामती 


२५-९-२०१६पायघसरूनविहिरीचेपाण्यातपडूनबुडूनमृत्यू २५-२-२०१६दारूच्यानशेतगळफासघेऊनआत्महत्या २-७-२०१६हृदयविकाराच्यातीव्रझटक्यानेमृत्यू ४-९-२०१६ 
__ 
_ 
दारूच्या 
नशेतविहिरीचे 
पाण्यात 
पडून 
मृत्यू ४-१०-२०१६हृदयविकाराचाझटकायेऊनमृत्यू 


30 


बारामती 


५१/१६ 


५२ 


माळेगाव 


६१/१६ 


७० 


बारामती 


६४/१६ 


८-११-२०१६__गळफासघेऊनआत्महत्या 


बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका भिगवणस्टेशन भिगवणस्टेशन 


२८ 


१ 
/ 
१६ 


२-१-२०१६ 


४३०तुषारदत्तात्रयचव्हाण ४३१विशालपांडुरंगआटोळे ४३२अशोकगुलाबरावबुरंगुले ४३३बाळासोत्रिंबकमुरुमकर ४३४सवितारणजितमोरे ४३५जालिंदरबबनराऊत ४३६मारुतीतुकारामखोकले ४३७संदीपगोरखखोत ४३८पांडुरंगशंकरशिंदे ४३९अर्जुनबाबूमारकड ४४०अर्चनासंतोषखरे 


गळफासघेऊनआत्महत्या 


आष्टी 
शिर्राफळ 


८१/१६ 


५-१२-२०१६विषारीसापचावल्यानेमृत्यू 


६५ 


म्हाळगी 


४५/१५ 


३८ 


वंजारवाडी 


२२/१६ 


८० 


पिंपळी 


१६/१६ 


४-८-२०१५हृदयविकाराच्याझटक्यानेमृत्यू २०-१०-२०१६गळफासघेतलेनेमयत १-६-२०१५किडनीचेआजारानेमृत्यू ५-९-२०१६हृदयविकारानेमृत्यू २८-३-२०१२प्रसूतीदरम्यानजास्तरक्तस्रावझाल्यानेमयत २५-६-२०१६हृदयविकाराचेझटक्यानेमृत्यू 


४७ 


५६/१६ 


वालचंदनगर 


रात्र 


जंक्शन 


३७/१२ 


वालचंदनगर 


१४ 


४४१ 


महादेवनारायणमोरे 


निमसाखर 


६१/१६ 


वालचंदनगर 


९७ 


परिशिष्ट 
- 
- 
चालू 


९८ 


१ 


२ 


घोरपडवाडी 

एकशिव निरनिमगाव 


उस्मानाबाद 


४४२सीताबाईरामदासकवितके ४४३अजिनाथविष्णूरणशिंग ४४४बायडाबाईपिपाजीपांचाळ ४४५भाग्यश्रीबाबासाहेबभांडवलकर ४४६रामतात्यासाहेबदिवसे ४४७संभाजीजयवंतपवार ४४८सोमनाथशिवाजीफडतरे ४४९संजयनिवृत्तीबोरसे ४५०महादेवपोपटपवार ४५१शिवाजीदगडूपांढरपिसे ४५२शालनसंजयवाघ ४५३शरदभाऊसाहेबलोणकर ४५४सौ.शहनाजजहागीरशेख ४५५सौ.यास्मिनसाहिलसय्यद ४५६शितलसुरेशशिंदे 


नरुटवाडी सराटी खोरोची साकोरा 


४४/१६ ४८/१६ १/१६ ९२/१६ ९१/१६ 
८२ 
/ 
१५ ९३/१६ 
१४ 
/ 
१५ ६/१५ ५३/१६ ८४/१५ ३०/१६ ६८/१६ ५२/१६ १०९/१६ 


वालचंदनगर वालचंदनगर इंदापूरपोलीसस्टे. इंदापूर इंदापूर इंदापूर इंदापूर भिगवण भिगवण वालचंदनगर बारामतीतालुका वडगावनिं. इंदापूर इंदापूर इंदापूर 


सटाणा 


१६-६-२०१६१००टक्केभाजल्यामुळेमृत्यू ७-७-२०१६इलेक्ट्रिकशॉकबसल्यानेमृत्यू १६-१२-२०१५हृदयविकाराच्याझटक्यानेमृत्यू २८-८-२०१६विषारीसापचावूनमृत्यू ५-१०-२०१३गळफासघेऊनआत्महत्या १६-११-२०१५हृदयविकाराच्याझटक्यानेमृत्यू ३१-८-२०१६इलेक्ट्रिकशॉकबसल्यानेमृत्यू १-१२-२०१५हृदयविकाराच्याआजारानेमृत्यू ६-४-२०१५किडनीचेआजारानेमृत्यू २३-८-२०१६विहिरीचेपाण्यातपडूनबुडूनमृत्यू १९-१०-२०१५स्टोव्हचाभडकाहोऊनभाजूनमृत्यू ७-६-२०१६टी.बी.चेआजारानेमयत २०-६-२०१६स्टोव्हचाभडकाहोऊनभाजूनमयत ११-५-२०१६रक्ताचीउलटीहोऊनमृत्यू १९-१०-२०१६वेडाचेभरातअंगावररॉकेलओतूनपेटवून घेऊनमयत. ७-४-२०११विषारीऔषधपिलेनेमयत २२-१-२०१५गळफासघेऊनआत्महत्या २३-११-२०१४हृदयविकाराचाझटकाआलेनेमयत 


थोरातवाडी बारामती वडगावनिं. वरकुटेखु. 

रेडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


बावडा 


३० 


१९ 
/ 
११ 


४५७ ४५८ ४५९ 


संगीतादादासोढवळे सागरमनोहरसावंत अनुसयाबापूपाथरकर 


पाहुणेवाडी 

रुई बारामती 


४/१५ ७५/१४ 


बारामतीतालुका बारामतीतालुका बारामतीतालुका 


३२ 


हेमंत 
निकम 
, उपविभागीयदंडाधिकारी, बारामतीउपविभाग,बारामती. 


बारामती,२जानेवारी२०१७. 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


पत्ता 


क्रमांकएमएजी/कावि-२४/२०१७.-सर्वलोकांनायाद्वारेकळविण्यातयेतेकी,खालीदर्शविलेलेइसमअकस्मातमयतझालेलेअसूनत्याबाबतअंतिमगोषवारामिळणेबाबतसंबंधितभागाचेपोलीस अधिकारीयांनीआमचेकार्यालयासअहवालसादरकेलेलाआहे.तरीमयतइसमयांचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाव्यतिरिक्तअन्यकोणत्याहीकारणामुळेमृत्यूझालाअशीतक्रारअसेल,तरत्यांनीही अनुसूचीमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतलेखीतक्रारआमचेकार्यालयाससादरकरावी.मुदतीनंतरआलेल्यातक्रारीचाविचारकेलाजाणारनाही.वरीलमुदतीतकोणाचीही तक्रारप्राप्तनझालेसमृत्यूचेकारणाबाबततक्रारनाही,असेग्राह्यधरूनसंबंधितभागाचेपोलीसअधिकाऱ्याचेअहवालाप्रमाणेअंतिमगोषवारामंजूरकरणेतयेईल. 

परिशिष्ट अ.क्र.एस.आर.कोणाकडूनप्राप्तजावकक्रमांकपोलीसस्टेशनअ.म.र.मयताचेनावववय 

मयताचेकारण क्रमांक 

वदिनांक 

क्रमांक १२ १३३५/२०१६उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.१०५३/२०१६ पाटण१७/२०१६कु.पुजारघुनाथपवार,रा.आंब्रग,ता.पाटण,कोणतेतरीविषारीऔषध पाटणविभाग,पाटणयांचेकडीलदि.३०-०६-२०१६पोलीसस्टेशन 

वय१८वर्षे 
जिल्हा 
सातारा 
. 

सेवनकेलेनेमयत. २३३६/२०१६उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.१३२१/२०१६ पाटण०६/२०१६सुरेखादादासोभिसे,रा.पाडळी(निनाम),चक्करयेऊनपडलेने पाटणविभाग,पाटणयांचेकडीलदि.१२-०८-२०१६पोलीसस्टेशन 

वय४३वर्षे 

ता.जि.सातारा.डोकीसदुखापतहोऊनमयत. ३३३७/२०१६उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.१३२२/२०१६ पाटण२०/२०१६रशिदखुदबुद्दीनआतार,रा.रामापूर,पाटण,हृदयविकाराचेझटक्याने पाटणविभाग,पाटणयांचेकडीलदि.१२-०८-२०१६पोलीसस्टेशन 

वय४२वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा.मयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८ , २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


४ 


३३८/२०१६ 


गळफासलावूनघेऊनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३२३/२०१६ दि.१२-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


४१/२०१५प्रतिककाशिनाथकदम, 

वय२१वर्षे 


रा.चाफोलीरोड,पाटण, ता.पाटण,जि.सातारा. 


५ 


३३९/२०१६ 


गळफासलावूनघेऊनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३७४/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


२२/२०१६मुबारकयासीनशेख, 

वय४८वर्षे 


रा.रामापूर,पाटण, ता.पाटण,जि.सातारा. 


६ 


३४०/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.१३७६/२०१६ पाटणविभाग,पाटणयांचेकडीलदि.२५-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


७ 


३४१/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३७७/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


२७/२०१६शिवाजीश्रीरंगदेसाई,रा.पापर्डे, 

डायबेटिजच्याआजारात वय६०वर्षेता.पाटण,जि.सातारा.उजवेपायालासेप्टिक 

झालेनेउपचारादरम्यानमयत. ०९/२०१६कु.प्रणालीसुदेशघोणे,रा.देसाईगल्ली,पाटण,विषारीऔषधपिवूनमयत वय१७वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. २६/२०१६कु.मंगलशंकरपवार,रा.कोकीसरे, 

सर्पदंशझालेनेमयत वय३६वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. 


८ 


३४२/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३७८/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


९९ 


परिशिष्ट 
- 
- 
चालू 


१०० 


७ 


८ 


९ 


३४३/२०१६ 


पाटण 


१२/२०१६ 


गळफासलावूनघेऊनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३७९/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


संतोषसुभाषपवार, वय३८वर्षे 


पोलीसस्टेशन 


रा.पाटण,ता.पाटण, 
जि 
. 
सातारा 
. मूळगावदापोली, जि.रत्नागिरी 


१० 


३४४/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३८०/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


२५/२०१६मंदारगजाननखटावकर,रा.पेठलाईन,सोमवारपेठ,हृदयविकाराचेझटक्याने वय३५वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा.मयत. 


११ 


३४५/२०१६ 


२८/२०१६ 


गळफासलावूनघेऊनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३८१/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


जगन्नाथज्ञानदेवचव्हाण,रा.खिवशी, वय३२वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. 


१२ 


३४६/२०१६ 


०१/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१३७५/२०१६ दि.२५-०८-२०१६ 


ढेबेवाडी पोलीसस्टेशन 


सौ.पुनमसुनीलमोहिते,रा.शिंगमोडेवाडी,बनपुरी,तापथंडीचेआजारातबी.पी. वय२७वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा.कमीझालेनेमयत. 


१३३४७/२०१६ 


११/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


जा.क्र.१५५४/२०१६ दि.२०-०९-२०१६ 


ढेबेवाडी पोलीसस्टेशन 


जयवंतदादासोमोहिते, वय४०वर्षे 


रा.उमरकांचन, ता.पाटण,जि.सातारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


१४ 


३४८/२०१६ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१५५५/२०१६ दि.२०-०९-२०१६ 


ढेबेवाडी पोलीसस्टेशन 


रा.मराठवाडी, ता.पाटण,जि.सातारा. 


१६/२०१६चंद्रकांतबाळूशिंदे, 

वय३६वर्षे ३३/२०१६प्रज्ञाऊर्फबंटीतानाजी 

बोडके,वय२०वर्षे 


१५ 


३४९/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१५७४/२०१६ दि.२३-०९-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


रा.बौद्धवस्ती,मल्हारपेठ,कोणतेतरीविषारीऔषध ता.पाटण,जि.सातारा.पिल्यामुळेन्यूमोनियाझालेने 


मयत. 


१६ 


३५०/२०१६ 


०९/२०१५ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१६३५/२०१६ दि.२९-०९-२०१६ 


कोयनानगर पोलीसस्टेशन 


गणेशसत्यवानशिंदे, वय१६वर्षे 


रा.खंडोबाचीवाडी,गोवे,झाडावरूनखालीदगडावर ता.पाटण,जि.सातारा.पडूनडोकीसगंभीरजखम 

होऊनउपचारघेतअसताना 


मयत. 


१७ 


३५१/२०१६ 


०६/२०१६ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१६६८/२०१६ दि.०५-१०-२०१६ 


कोयनानगर पोलीसस्टेशन 


तुकारामकृष्णाकदम, वय५५वर्षे 


रा.नानेल, ता.पाटण,जि.सातारा. 


१८ 


३५२/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.१७४९/२०१६ पाटणविभाग 
, 
पाटणयांचेकडील 
दि. 
१८- 
१० 
- 
२०१६ 


कोयनानगर 
पोलीस 
स्टेशन 


०२/२०१६ 


शंकरबाजुसुर्यवंशी, वय५५वर्षे 


रा.गोषटवाडी, 
ता 
. 
पाटण 
, 
जि 
. 
सातारा 
. 


झाडावरूनपडूनडोकीस 
मार 
लागून 
मयत 
. 


परिशिष्ट 
- 
- 
चालू 


८ 


१९ 


३५३/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१७४६/२०१६ दि.१८-१०-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


३०/२०१६दादासोनथुपवार, 

वय४५वर्षे 


रा.नावडी, ता.पाटण,जि.सातारा. 


हृदयविकाराचेतीव्र झटक्यानेमयत. 


२० 


३५४/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१७४७/२०१६ दि.१८-१०-२०१६ 


ढेबेवाडी पोलीसस्टेशन 


१०/२०१६ 


कु.अपूर्वरविंद्रपवार, वय 
०४वर्षे 
८ 
महिने 


रा.कळंत्रेवाडी(कुंभारगाव),ट्रॅक्टरमधूनखालीपडून ता. 
पाटण, 
जि 
. 
सातारा 
.मयत 
. 


२१ 


३५५/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.१७४८/२०१६ पाटणविभाग,पाटणयांचेकडीलदि.१८-१०-२०१६ 


ढेबेवाडी पोलीसस्टेशन 


१२/२०१६श्रीमतीअनुसयाआनंदा 

बोरगे,वय६५वर्षे 


रा.बोरगेवाडी(कुंभारगाव),दिव्यावरसाडीचापदर ता.पाटण,जि.सातारा.पडूनभाजूनगंभीरजखमी 

होऊनमयत. 


२२ 


३५६/२०१६ 


३२/२०१६ 


५०टक्केभाजलेनेमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१७७०/२०१६ दि.२१-१०-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन। 


कु.पुजागोरखनाथपवार,रा.बेलवडेखु., वय१८वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. 


२३ 


३५७/२०१६ 


३२/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८०३/२०१६ दि.२५-१०-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


अनिलपरशुरामभोकरे,रा.कुंभारवाडा,पाटण, वय५२वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. 


हृदयविकाराचेतीव्र झटक्यानेमयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


२४३५८/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८०४/२०१६ दि.२५-१०-२०१६ 


कोयनानगर पोलीसस्टेशन 


०६/२०१६भरतकोंडिबाशिंदे, 

वय४३वर्षे 


रा.कारवट, ता.पाटण,जि.सातारा. 


कड्यावरूनपडूनगंभीर जखमीहोऊनमयत. 


२५ 


३५९/२०१६ 


०७/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८०५/२०१६ दि.२५-१०-२०१६ 


कोयनानगर पोलीसस्टेशन 


अमितबबनभोसले, वय३२वर्षे 


रा.एम.एस.ई.बी.कॉलनी,हृदयविकाराचेतीव्र कोयनानगर, 

झटक्यानेमयत. ता.पाटण,जि.सातारा. 


२६ 


३६०/२०१६ 


०५/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८०६/२०१६ दि.२५-१०-२०१६ 


कोयनानगर पोलीसस्टेशन 


लक्ष्मणशंकरकदम, वय२५वर्षे 


रा.ऐनाचीवाडी(गोकुळ), ता.पाटण,जि.सातारा. 


ओढ्याचेपाण्यातवाहून जाऊनडोकीसदगडलागून गंभीरजखमीहोऊनमयत. 


२७ 


३६१/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८४१/२०१६ दि.२९-१०-२०१६ 


ढेबेवाडी पोलीसस्टेशन 


१४/२०१६लक्ष्मणबाळूमोरे, 

वय७०वर्षे 


रा.तळमावले(ताईगडेवाडी),एस.टी.चेपाठीमागीलचाका ता.पाटण,जि.सातारा.खालीउडीघेऊनमयत. 


२८ 


३६२/२०१६ 


०३/२०१६ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८९३/२०१६ दि.०७-११-२०१६ 


ढेबेवाडी। पोलीसस्टेशन 


सौ.कोमलबंडुकामीटे,रा.रायपूर,जि.परभणी, वय२०वर्षे 

सध्या 
रा 
. 
मोरेवाडी 
( 
कुठरे 
) 
, ता.पाटण,जि.सातारा. 


१०१ 


परिशिष्ट 
- 
- 
चालू 


१०२ 


१ 


२ 


७ 


२९ 


३६३/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८९१/२०१६ दि.०७-११-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


३९/२०१६विलासमारुतीदेवकांत, 

वय५८वर्षे 


रा.आंबेडकरनगर,पाटण,गळफासलावूनघेऊनमयत ता.पाटण,जि.सातारा. 


३० 


३६४/२०१६ 


४०/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८९२/२०१६ दि.०७-११-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


वामनरावकृष्णरावदेसाई,रा.ब्राह्मणपुरी,पाटण, वय५९वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. 


हृदयविकाराचेतीव्रझटक्याने मयत. 


३१ 


३६५/२०१६ 


३८/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१८९९/२०१६ दि.०८-११-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


सौ.मनिषानितीनसाठे, वय२५वर्षे 


रा.आंब्रग, ता.पाटण,जि.सातारा. 


विषारीऔषधसेवनकेलेने मयत. 


३२ 


३६६/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.१९९५/२०१६ दि.२५-११-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


३४/२०१६मनोहरगणपतजाधव, 

वय८०वर्षे 


रा.जोतीबाचीवाडी(येराड),हृदयविकाराचेतीव्रझटक्याने ता.पाटण,जि.सातारा.मयत. 


३३ 


३६७/२०१६ 


३७/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी,जा.क्र.२०१२/२०१६ पाटणविभाग,पाटणयांचेकडीलदि.३०-११-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


कु.निकीतामारुतीडिगे,रा.आडूळपेठ, वय१४वर्षे 

ता.पाटण,जि.सातारा. 


न्यूमोनियाझालेनेफुप्फुसात सूजयेऊनमयत. 


३४ 


३६८/२०१६ 


०७/२०१५ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.२०१६/२०१६ दि.३०-११-२०१६ 


कोयनानगर पोलीसस्टेशन 


खलीलमहबूबएस., वय३७वर्षे 


रा.ताडपत्री,ता.ताडपत्री,लोब्लडप्रेशरझालेनेमयत जि.अनंतपूर, राज्यआंध्रप्रदेश. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९ , शके १९३८ 


३५ 


३६९/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.२०६७/२०१६ दि.१३-१२-२०१६ 


कोयनानगर।__०१/२०१६अशोकरावजीपवार, पोलीसस्टेशन 

वय५०वर्षे 


रा.लेंडोरी, ता.पाटण,जि.सातारा. 


हृदयविकाराचेतीव्रझटक्याने मयत. 


३६ 


३७०/२०१६ 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


हृदयविकाराचेतीव्रझटक्याने 


जा.क्र.२०६८/२०१६ दि.१३-१२-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


१९/२०१६ 


बेवारसअनोळखीपुरुष जातीचेप्रेत, 


मयत. 


वय५०ते५५वर्षे 


३७ 


३७१/२०१६ 


पाण्यातपडूनबुडूनमयत 


उपविभागीयपोलीसअधिकारी, पाटणविभाग,पाटणयांचेकडील 


जा.क्र.२१३६/२०१६ दि.२६-१२-२०१६ 


पाटण पोलीसस्टेशन 


४१/२०१६विलासभाऊपानस्कर, 

वय५२वर्षे 


रा.मल्हारपेठ, ता.पाटण,जि.सातारा. 


सुचिताभिकाने, 

उपविभागीयदंडाधिकारी, पाटणउपविभाग,पाटण,जि.सातारा. 


पाटण,२जानेवारी२०१७. 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकफौजदारी/कावि/२८७५/२०१६.-सर्वलोकांनायाद्वारेकळविण्यातयेतेकी,सोबतचेपरिशिष्टातनमूदकेलेलेइसमत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणामुळेमयतझालेबाबतसमरीमिळणेबाबत उपविभागीयपोलीसअधिकारी,खेडयांनीइकडेअहवालसादरकेलाआहे.सदरइसमाचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजअन्यकारणानेमृत्यूझालेलाअसेलअगरत्याबाबतचीकोणाचीकाहीतक्रार असेलतरसदरचीनोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतयाकार्यालयाकडेलेखीतक्रारकरावी.जरमुदतीतकोणाचीकाहीतक्रारआलीनाही,तरपोलीसखात्याचे अहवालाप्रमाणेइकडूनआकस्मिकमृत्यूबाबतअंतिमसमरीमंजूरकेलीजाईलवनंतरकोणत्याहीप्रकारचीतक्रारऐकलीजाणारनाहीयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


मयताचेनाव 


वयवर्षे 


गावाचेनाव 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचेकारण 


पोलीसस्टेशन 


अ.क्र.एस.आर. 

क्रमांक 


अ.म.र. क्रमांक 


८ 


१ १ २ ३ ४ ५ 


२ ५१३/१६संतोषकोंडूगेगजे 

____गोहेबु.,ता.आंबेगाव,जि.पुणे २५/१५ ५१४/१६ज्ञानेश्वरशंकरबांबळे ४८डिंभेकॉलनी,ता.आंबेगाव,जि.पुणे३८/१६ ५१५/१६साळूबाईसखारामबांबळे ३०बोरघर,ता.आंबेगाव,जि.पुणे 

२७/१६ ५१६/१६कु.निलमबुधाजीबांबळे १६बोरघरकाळवाडी,ता.आंबेगाव,जि.पुणे३६/१६ ५१७/१६रविंद्रऊर्फधोंडीबाबाळूकिरवे३६पोखरकरवाडी,पिंपळगावघोडे, 

२९ 
/ 
१६ 

ता.आंबेगाव,जि.पुणे. ५१८/१६चंद्रकांतदिगांबरभवारी४०पिंगळवाडी,लांडेवाडी, 

४४/१६ 

ता.आंबेगाव,जि.पुणे. १०/१६राजारामबाबुरावभालसिंग ५६वाळकी,ता.नगर,जि.अहमदनगर १३/१५ १०१/१५अशोकप्रकाशराऊत४८मंचरमारुतीमंदिराजवळ, 

२७/१४ ता.आंबेगाव,जि.पुणे. 


२३-०८-२०१५___कीटकनाशकविषारीऔषधपिल्यानेमृत्यू ०२-१०-२०१६ 
हार्ट 
अॅटॅकने 
मृत्यू ०८-०८-२०१६पाण्यातपडूनबुडूनमृत्यू १७-०९-२०१६भाजूनमृत्यू १०-०८-२०१६___गळफासघेऊनमृत्यू 


घोडेगाव घोडेगाव घोडेगाव घोडेगाव घोडेगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०१७ / माघ १३ - १९, शके १९३८ 


६ 


०२ 
-११- 
२०१६ 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


घोडेगाव 


२४-०५-२०१५ 


७ ८ 


गळफासघेऊनमृत्यू रस्त्यावरपडूनडोक्यासमारलागूनमृत्यू 


घोडेगाव मंचर 


१५-०४-२०१४ 


कल्याणपांढरे, 

उपविभागीयदंडाधिकारी, जुन्नर,आंबेगाव,उपविभागमंचर(पुणे). 


मंचर(पुणे),३१डिसेंबर२०१६. 


ONBEHALFOFGOVERNMENTPRINTING,STATION®ÖYANDPUBLICATION,PRINTEDANDPUBLISHEDBYSHRINARESHMAHADEORAOGOTE,PRINTEDATYERAWADAPRISONPRESS,PRISONCOMPOUND, YERAWADA,PUNE-411006ANDPUBLISHEDATYERAWADAPRISONPRESS,PRISONCOMPOUND,YERAWADA,PUNE-411006.EDITOR:SHRINARESHMAHADEORAOGOTE. 


१०३ 


